मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्षे ३७ । अंक ४ । जानेवारी १९८० 


संपादकीय : हिदंची जबाबदारी 


४२ ५ 
वा. द. दरवकर : अठराव्या हतकातोल मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उदय व अस्त 


ना. बा. मराठे : धर्मकोशाची ५१ वर्षे 


अनिरुद्ध कुलकर्णी : दस्तएवस्कीय कादंबरी 


चंद्रकांत पाटील : विज्ञानविषयक पुस्तकांची भाषांतरे 


अक्षरवेध- वेचक ग्रंथांवरोल अभिप्राय : 


>>> 


रा. ग. जाधव : 'संत एकनाथ दशन 


वेजनाथ महाजन : ' पाणभवरे 


आक जक 


रा. ना. चव्हाण : "केशवराव जंधे 


सार-संकलन : अणुयुद्धाचे परिणाम 


प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभारा 


वर्षं ३७ । अंक ४ । जानेंवारी १९८४ 
किमत ४ रुपये । वाषिक वर्गणी २० रुपये 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
संपादक सहमत असतीलच , असे नाही. 


अध्यक्ष घ विश्वस्त 
त्केतीर्थे लक्ष्मणश्यास्त्री जोक्षीं 


हंपादक 
मे. पुं. रेगे 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 

भे. पुं. रेगे, 

संपादक, * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्यापकीय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दोवित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेव, बाई-४१२ ८०३, 
( जि. सातारा ) 


या नियतकालिकाच्या प्रकाहनाथे महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान 
मिळाळे आहे. 


गुवभाती 


जानेवारी १९८४ 
अनुक्रम 


संपादकीय | दृस्तणवस्कीय कादंबरी २९ 
-अनिरुद्ध कुलकर्णी 
अठराव्या शतकातील मराठी व्यापारी- 


विज्ञानविषयक पुस्तकांची भाषांतरे ४० 
सावकारवर्गांचा उद्य व अस्त क 
-चंद्रकांत पाटील 
-वा. द. दिवेकर 
अक्षरवेघ ४७ 
घर्मकोशाची ५१ वर्षे २१ | संत एकनाथ दशंन, पाणभवरे, केशवराव जेधे. 
“ना. बा. मराठे सार- संकलन ५ 
शकााााााााााााााशशशशशवववयाााया.व.व5िा 
सक 
लेखक-परिचय 


७ वा. द. दिवेकर: * बिन्लिऑग्राफी ऑफ इकॉनॉमिक हिस्टरी ! या ग्रंथाचे संपादक; रीडर इन 
इकॉनॉमिक हिस्टरी, गोखले अथंक्ञास्त्र संस्था, पुणे -४. क्ष ता. बा. मराठे : निवृत्त संपादक 
इंडियन नॅशनल बिन्लिआंग्राफी, सेंट्रल रेफरन्स लायब्ररी, बेल्व्हेदे, कलकत्ता- २७ 9 घर्मकोशाचे 
विश्षेष कार्यकत, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई- ४१२ ८०३. क्ष अनिरुद्ध कुलकणी : कवी, विगिततक 
लेखक व कॉन्टिनेंटल प्रकाशनचे मालक, विजयानगर कॉलनी, पुणे ४११ ०३०. ह् चंद्रकांत पाटील : 
कवी; हिंदी व मराठी अश्या दोन्हो भाषांतून लेखन; अनेक मासिकांच्या विशेषांकांचे संपादन. 
लघु-नियतकालिकांच्या चळवळीत सहभाग; वनस्पतिश्ास्त्राचे प्राध्यापक, सरस्वती भुवन महाविद्यालय, 
औरंगाबाद. क्ष रा. ग. जाधव : मराठी समीक्षक, मराठीचे माजी प्राध्यापक व विश्वकोशाच्या 
मानव्यविद्या कक्षेचे प्रभारी विभाग संपादक, वाई-४१२ ८०३. क्ल वैजनाथ महाजन : मराठीचे 
प्राध्यापक, कन्या महाविद्यालय, सांगली-४१६ ४१६ क्षरा. ना. चव्हाण : दलित-मित्र, सामाजिक 
कार्यकते, सामाजिक चळवळींचे चिकित्सक अभ्यासक व लेखक; १३७८ रविवार पेठ, वाई-४१२ ८० ३, 


७७७ 
चुकीची दुरुस्ती : जानेवारी १९८४ च्या या अंकात अनवधानाने पृ. १०, १२, १४ व १६ वर 
जानेवारी १९८३ असे छापले गेले आहे. ते जानेवारी १९८४ असे वाचावे. -संपादक 


संपादकीय 
हिंदूंची जबाबदारी 


हंदू एकात्मता यात्रा निविघ्नपणे आणि शिस्तीत पार पडली. ही यात्रा संघटित करण्यामागे 
काही राजकीय डाव असेल, नजीकच्या भविष्यकाळात ह्या यात्रेमुळे एखाद्या राजकीय पक्षाचा काही 
विज्षेष लाभ होईल असे मानणे कठीण आहे. हिंदुत्वाची जाणीव अधिक धारदार बनल्यामुळे भारतीय 
जनता पक्षाला असलेला पाठिंबा वाढेल अश्ली भीतियृक्‍त अपेक्षा अनेकांना आणि आक्षायुक्‍त अपेक्षा 
कित्येकांना वाटते यात शंका नाही. पण ह्या भीतीला किवा आझेला काही अथे नाही. कोणत्याही 
देशात बहुसंख्य असलेल्या जमातीला एका विशिष्ट राजकीय पक्षात सामावून घेणे, सबंध जमातीची 
एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी निष्ठा आकर्षून घेणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. भापला देदीप्यमान 
भूतकाल, उज्ज्वल भविष्यकाळ, प्राचीन क्षी आणि आधुनिक हुतात्मे ह्या, रविवारी आदराने आणि 
भक्तिभावाने बोलायच्या गोष्टी असतात. आठवड्याच्या इतर दिवशी व्यवहाराच्या गोष्टी- रोजगार, 
घराची भाडी, अन्नधान्पाचे भाव, राजकीय सत्तेतील सहभाग ह्या गोष्टो- बोलायच्या असतात आणि 
त्यांच्यासाठी झगडायचे असते. आणि राजकोय पक्ष ह्या परस्परविरोधी आथिक आणि सामाजिक 
हितसंबंधांशी संबंधित असतात. पण कोणत्याही चेतन्यशील समाजात रविवारची कमंकांडी श्रद्धा गाणि 
एःह्वीचा गद्य व्यवहार यांच्या पल्लीकडे असलेला, समाजाला एकात्मता देणारा असा निष्ठेचा खोल 
अंतःप्रवाह वाहत असतो. त्याच्यामुळेच रविवारच्या कमकांडाला अथं प्राप्त होतो आणि एऱह्वीच्या 
व्यवहाराला दिशा आणि शिस्त लाभते. आजची देशाची स्थिती पाहिली तर हा प्रवाहच क्षीण झाला 
आहे की काय, किंबहुना आटला आहे की काय, अशी भीती वाटल्यावाचून राहत नाही. 

लोकशाही व्यवस्थेत बहुसंख्य जमात जर एका राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आली तर 
देशात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे असा तिचा ग्रह झाल्याची ती खूण असेल. सर्वे 
सामाजिक, आधिक भेदभाव विसरून केवळ आपले अस्तित्व टिकवून धरण्यासाठी आपण एकत्र माले 
पाहिजे अश्ली तिची धारणा झाल्याशिवाय असे घडणार नाही. आज अशी परिस्थिती देशात आहे, असे 
दिसत नाही. किंवा असे आहे का, को अश्ली परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि तिची जाणीव बहु- 
संख्य जमातीला होईल अश्ली भोती अनेकांना वाटते? . 


एकात्मता यात्रेच्या संघटकांना उत्साह वाटावा एवढा प्रतिसाद तिला मिळाला. ह्याचा अथं 

कसा लावता येईल? ह्याचा एक अर्थ असा की गंगा, तोथे, वेदमंत्र, पूजा, प्रसाद इ. गोष्टींविषयीचा भोळा 
पूज्यभाव अजूनही बर्‍याच, किंबहुना बहुसंख्प़ हिंदूंच्या मनांत घर करून आहे. आध्यात्मिक साधनेत 
हा भाव उपकारक ठरत असेलही. पण आधुनिक राष्ट्र संघटित करायला तो फारसा कामी येणार 
नाही. पण ह्या सोहळ्यात सामील झालेल्या अनेकांच्या दृष्टीने गंगा हे ह्या राष्ट्राच्या अस्मितेचे, 
एकतेचे, सातत्याचे, त्याचा प्राचीन इतिहास, आज ठाकलेला वतमान आणि भविष्य यांना जोडणाऱ्या 
सूत्राचे, प्रतीक असेल. 

ऐ भाबरुदे गंगा, वो दिन हे याद तुझको 

उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा । 

यनान मिसर रूमा सब मिट गये जहॉसे 

अबतक मगर है बाकी नामोनिशां हमारा । 


ह्या भूमीच्या त्यांच्या संकल्पनेत गंगा, यमुना, गोदावरी आणि कृष्णा, सवे भारतीय नद्या, पण 
प्रथम गंगा आणि सर्व नद्यांच्या रूपात गंगाच, ओवलेल्या असतील, संस्कृतीच्या उदयापासून ह्या भूमीत 
घडलेला इतिहास त्यांच्या दृष्टीने ह्या भूमीच्या संकल्पनेचा अविभाज्य भाग असेल, ही आमची भूमी आहे 
अशी त्यांची भावना असेल, आमच्या पूवेजांनी ती जिंकली आणि तिच्यावर राज्य केले म्हणून ती आमची 


नव्हे, भोगभूमी म्हणून आमची नव्हे, माणसाची आई त्याची असते अशी ती आमची आहे, तिचा इति- 


दोन नवभारत जानेवारी, १९८४ 


हास आमचा इतिहास आहे, त्याचे वेभव हे आमचे वंभव, आमचा अभिमान माहे आणि त्याची लज्जा 
हो आमची लज्जा आहे, ह्या इतिहासाचे ओझे माम्ही वाहत नाही, तो जआामच्या अंतरंगाशी एकजीव 
झाला भाहे, अस्पृद्यतेची शरम आमच्या मंतःकरणात भिनलेली आहे मणि बुद्धाच्या विमोचक शिकव- 


णीने ते संस्कारितही आहे, या आमच्या वारश्यामुळे आम्ही हे आम्ही आहोत भाणि आम्ही आमचे राहून 
जगाला आणि भविष्याला सामोरे जाऊ अशी त्यांची भावना असेल, हिंदूंनी दडपून टाकावी किंवा 


दडवून ठेवावी अक्षी ही भावना नाहो. आपल्या भूमीला पारखे झालेल्या आणि जगभर विखुरलेल्या ज्यू 
जमातीने जरुशलेमचे स्मरण टिकवून घरले. ' टिकवून घरले ' असे म्हणणेही गेर आहे. जरुशलेमचे 
त्यांचे स्मरण नष्ट झाले असते तर ते ज्यू उरले नसते. 
हे जरुशलेम, तुला मी विसरलो तर 
माझा हात झडून जावो; 
माझ्या उजव्या हाताचे सारे कसब नाश पावो 
हे जरुशलेम, 
मी तुला विसरलो तर 
भारतीयही आपले स्वत्व विसरले तर मापल्या भूमीतच परागंदा होतील. समजा, आम्हाला हा 
देश सोडून दुसर्‍या देशात जाऊन वसावे लागले असते, तर आमच्या नवीन देक्षातल्या नदीला आम्ही 
गंगा म्हटले असते. ह 
पण हा देश केवळ हिंदूंचा नाही. तो जितका हिंदूंचा आहे, तितकाच भारतीय मुसलमानांचा 
आहे, भारतोय स्थ्रिश्‍चनांचा आहे, पारकांचा आहे. आणि म्हणून गंगा, पवित्र गंगा ही सर्व भारती- 
यांची सामायिक नदी असली पाहिजे. तक्षी ती आहेच. पण तिच्या पावित्र्याची व्याख्या सर्वे धर्मीयांना 
मान्य होईल अशी केली पाहिजे, राष्ट्रध्वज जसा सर्वांना पवित्र असतो, तसे ग्रंगेचे पावित्र्य असले 
पाहिजे. शंकराने तिला जटेत धारण केले म्हणून ती पवित्र नाही. भारतीय नदी म्हणन, भार 
संस्कृतीची चिरकालिक साक्षी . म्हणून ती पवित्र आहे, गंगेचे पावित्र्य हिंदूंनी स्वतःपुरते म्ह नाक 
केळे तर तो त्यांचा करंटेपणा ठरेल, पण ज्या भारतीयाला गंगेचे धर्मनिरपेक्ष पावित्र्य भावत नसे 
तो व पक भारतीय आहे; मनाने तो भारतीयच नाहो असे म्हणावे लागेल त नसेल, 
तनी व्हा गंगा हे संबंध राष्ट्राच्या एकतेचे प्रतीक आहे, केवळ दूंच १ 
हिंदूंच्या एकात्मतेचा परिपोष करण्यासाठी ह्या राष्ट्रीय प्रतीकांचा कमचा न ह नाही. 
हिंदू जमातीला हद जमात म्हणून एकात्म करण्यासाठी भापण गंगेचा वापर केला र ड माहे. 
साधताना आपण भेदभावही निर्माण करू. अश्ञाने आपण गंगेची थोरवीच नाहीशी करू एकात्मता 
बहुसंख्य जमातीला एकात्म करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे क र 
असे कुणाला का वाटावे ? जे घडते ते घडावे अशी 


आणि तटस्थ दृष्टीने जो देशातील घडामोडीकडे पाहील, ₹ 


असे कित्येकांनी का ठरविले असेल त्याची काग क हि एकालता यात्रा संघटित करावी 


मीनाक्षीपुरम्‌ पेथे दलितांनी इस्छामचा स्वीका 
र हिन र करून घर्मांतर केले हो घे 
कैची अव्या बहा ली 1 उपदेश करण्यात येतो तो असा, को ळर मह डड बीप 
ी दु समान अशी शिकवण नाही आणि तज्षी वागण ठु घर्मातच जातिभेदाची 


अस्पुर्य मानता, पशूहून हीन अशी वागणूक त्यांना देता. त्यां 
नाहीत, त्यांनी रके सोडून दिला व दुसरा त्यांना २ 
ध्य महिने: दूं करावल येणारा हा उपदेश अगदी आणि 

कुणी असे सांगत नाही, की 'तुम्ही हिदर घमं सोडता हे योग्यच आहे म्ह आहे. पण दलितांना 


संपादकीय तीन' 


तुम्हाला जी समानता पाहिजे माहे ती सामाजिक दर्जाची आणि आधिक स्थितीची समानता माहे. ही 
समानता जर तुम्हाला नाकारण्यात येत असेल तर तुम्हाला संघटित होऊन, राजकीय, सामाजिक 
चळवळ उभी कून, सत्तेवर दडपण आणून किंवा सत्तेत सहभाग संपादन करून ती साधावी लागेल. 
जगभर जे इस्लामी समाज आहेत त्यांच्यांत सामाजिक, माथिक समता आहे असे मानणे हास्यास्पद 
आहे. इस्लाममध्ये गुलामगिरीच्या प्रथेला घार्मिक मान्यता आहे, गुलामांना कनवाळूपणे वागवावे अज्ली 
इस्लामच्या प्रेषितांची शिकवण आहे; परंतु गुलामगिरीची पद्धतच मानवी प्रतिष्ठेशी विसंगत आहे अशी 
शिकवण नाही. हा धम समतावादी कसा मानता येईल ? ” 
$यां मुसळमान धमंगुरूंनी किवा इतरांनी त्यांना इस्लामची दीक्षा दिली असेल त्यांना असे कुणी 

सांगत नाही, कौ “ हे लोक हिंदूधर्मावर चिडले भाहेत आणि त्यांनी हिंदू धम सोडण्याचे ठरविले आहे. 
हे त्यांचे करणे योग्यच आहे. पण .हिंदुघर्मातील अन्याय्य रूढींमुळे ते त्या धर्मावर रागावले ह्याचा 
अर्थ असा नव्हे, की महंमद पैगंबर हे ईश्वराचे अखेरचे प्रेषित आहेत या गोष्टीवर आणि पैगंबरसाहे- 
बांश्ी जे कुराण ईदवराने देवदुतांमाफेत प्रकट केले ते सर्वतोपरी सत्य आहे या गोष्टीवर त्यांची खरी- 
खुरी श्रद्धा, बसली भाहे. ते केवळ रागाने मुसलमान होऊ पाहत आहेत, धार्मिक भरद्धेमुळे नव्हे. अज्या 
व्यक्तींना तुम्ही मुसलमान करून घेणे योग्य नव्हे, ती घामिक श्रद्धेची चेष्टा टरेळ. '' मुसलमानांना 
ही गोष्ट इहवादी हिंदू सांगत नाहीत आणि इहवादी किंवा धामिक मुसलमान सांगत नाहीत. 

स्वातंत्र्पपूवेकाळी मुस्लिम लीगने हिंदू आणि मुसलमान ही दोन राष्ट्रे आहेत हा सिद्धांत मांडून 
देशाची फाळणी घडवून भआाणली आणि ती घडवूत्त आणण्यासाठी हत्यार म्हणून पद्धतशीर रोतीने 
जातीय दंगली घडवून आणल्या. ह्या घटनेमुळे भारतीय मुसलमानांना कायमचे किवा यत्किचितही 
अपराधी वाटायचे कारण नाही हे मान्य कख्या, भारतांत मुसलमान अल्पसंख्य आहेत आणि म्हणून 
आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मुसलमान म्हणन त्यांना संघटित व्हावे लागते हेही मान्य 
करूया, पण आपण निदान एवढी अपेक्षा करू कौ फाळणीनंतर भारतात मुसलमानांची राजकीय संघ- 
टना * मुस्लिम लीग ' हे नाव धारण करणार नाही, हिराष्ट्रवादाची आठवण करून देणारे, प्रयत्न- 
पूवंक घडवून आणलेल्या भीषण जातीय दंगलींची माठवण करून देणारे हे नाव वगळून दुसरे कोणतेही 
नाव मशी संघटना स्वीकारील. पण मुस्लिम लीग भारतात टिकून आहे आणि सुस्थित आहे भाणि 
स्वेच राजकीय पक्ष सोयीचे असेल तेव्हा तिचे साहाय्य बिनदिक्कत घेतात. 

आणीबाणीमध्ये मूलभूत हक्कांवर आणि व्यक्‍्तिस्वातंत्र्यावर-आविष्काराच्या स्वातंत्र्यावर- 
खूपच मर्यादा पडल्या. आणीबाणी कितपत आवद्यक होती किवा हित्तकारक होती हा विवाद्य प्रश्‍न 
आहे. पण कॅथलिक चचचंने व्यक्‍्तिंस्वातंतर्याचा किवा मूलभूत हक्कांचा हा जो संकोच करण्यात आला 
त्याच्याविषयीची आपली नापसंती कधी प्रकट केली नाही. पण जेव्हा धर्मांतर करण्याच्या कृतीवर 
काही बंधने घालण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला तेव्हा चचंने चळवळ केली, कधी नव्हे ते धमंगुरू 
मैदानात उतरले आणि त्यांनी सरकारविरोधी निदश्षंनांचे नेतृत्व केळे. चर्चलाही हा प्रश्‍न विचारता 
येईल, की तुम्ही जी धर्मांतरे घडवून आणता ती कोणाची असतात ? श्थरिस्ती धर्माची गूढ तत्त्वे- उदा. 
ईइवर, त्याचा पत्र आणि पवित्र आत्मा ही एकात्म त्रयी भाहे, पोप जेव्हा घर्मासनावरून देवशास्त्राविष- 
यीचे सिद्धांत मांडतात तेव्हा ते (पोप) अस्खळनीय असतात, इ.- निरक्षर, भुकेल्या आदिवासी व्यक्‍तीला 
पटलेली असतात म्हणून तुम्ही तिला आपल्या धर्मात घेता का? 

हिंदू धर्माच्या सिद्धांतांची चिकित्सा होते. इस्लामची करायला कुणी धजावत नाही. भगवान 
श्रीकृष्णांनी अनेंक-कल्पनेला भोवळ येईल इतक्या-स्त्रियांशी लग्न केल्यामुळे महात्मा जोतीबा फुले 
यांनी त्यांचे वाभाडे काढले भाहेत. इतर धर्मांतील विभूतींविषयी एवढ्या रोखठोकपणे तर सोडाच, पण 
सौम्यपणेही टीकेचा उद्‌गार काढणे शक्‍य आहे का ? घटनेला अभिप्रेत असलेला समान नागरी कायदाही 
का करण्यात येत नाही ? ह्याचे उत्तर सर्वांना माहीत आहे, 


अनुक्रमणिका 


विवन नखभारत जानेवारी, १९८४ 


ह्या परिस्थितीत काही हिंदूंना असे वाटणे शक्‍य आहे, की * *६हवाद' वगैरे फक्त बोलायचे शब्द 
आहेत. राजकारणात गठ्ठा मतांची केवळ कदर आहे. जातिभेदांमुळे हिंदू समाज विस्कळीत आहे, त्याची 
संख्या कधी एकवटत नाही आणि म्हणून त्याचा प्रभाव पडू शकत नाही. हिंदू समाजाला खूष करायचे 
कुणाळा कधी कारण पडत नाही, त्याला गृहीत घरून चालता येते. अल्पसंख्याक समाज आपल्याबरोबर 
जास्तीत जास्त कसे येतील याची काळजी प्रत्येक राजकीय पक्षाला असते. तेन्हा हिंदूंना हिंदू म्हणून 
एकत्र आणले तर या खेळाला माळा पडेल, हिंदु अस्मितेची मग कदर होईल. सर्वे राजकीय पक्ष 
मुसलमानांच्या बाबतीत, स्प्रिचनांच्या बाबतीत जी पथ्ये पाळतात, ती ते हिंदू समाजाच्या बाबतीतही 
वाळतील. आणि इतर समाजही हिंदू समाजाला वचकून राहतील. ” आम्ही हिंदू माहोत ह्याचा 
आम्हाला अभिमान आहें ह्या घोषणेतून दुखावलेला स्वाभिमानच व्यक्‍त होतो. आणि ही घोषणा देणारे 
केवळ ब्राह्मण नाहोत किवा प्रामुख्याने ब्राह्मण नाहीत, ते इतर जातीतील आहेत. महात्मा जोतीबा 
फूल्यांनी जातिभेदावर आघारलेल्या विषम समाजरचनेबद्दल ब्राह्मणांना दोष दिला होता आणि जाति- 
व्यवस्थेतील अन्याय ब्नाह्मणेतरांना समजून दिला, की ते जातिव्यवस्था नाकारतील, कनिष्ठत्तेच्या 
छापापासून मुक्‍त होतील, समता प्रस्थापित करतील अक्ली त्यांची माझ्या होती. . पण तसे घडले नाही, 
बहुसंख्य लोक जातींना चिकटून राहिले, पारंपरिक हिंदू राहिले माणि ते हिंदुत्वाच्या भापल्या 
अभिमानाचा घोष करीत आहेत. ह्या व्यवस्थेची एवढी पकड लोकांवर का आहे, हे कुणाला समजले 
आहे असे दिसत नाही. सामाजिक समतेसाठी जर दलित आतापर्यंत इतर धर्मात जात होते, तर इतके 
दलित, इतक्या कनिष्ठ जाती हिंदू राहिल्याच का? राजसत्ता मुसलमानांच्या हाती असत्ताना का 
राहिल्या ? 

ते काही असो. हिंदूंनी हिंदु म्हणून एकत्र येण्याला काही अथंच नाही. भारत स्वतंत्र झाला 
आहे मणि भारतात लोकशाही व्यवस्था नांदत माहे ही गोष्ट हिंदूंना एक करू पाहूणाऱ्यांना पटलेली 
नाही असे म्हणावे लागते, कारण अजून अल्पसंख्याकांपासुन हिंदूंचे रक्षण करणे मावद्यक असल्या- 
प्रमाणे ते बोळतात व वागतात. ब्रिटिश अमदानीत ते ठीक 


होते, कारण ब्रिटिश पक्षपाती भसल्याचा 
खराखोटा आरोप करता आला असता. पण आता स्वाभाविकपणे राज्यसत्ता ज्यांच्या हाती आहे ते 


बहुसंख्य हिंदू भाहेत, सैन्यात बहुसंख्य हिंदू आहेत, पोलिसांत हिंदू आहेत. आता हिंदूंना मुसलमार्नां- 
पासून संरक्षण नको, ह्प्रिचनांपासून संरक्षण नको; आता हिंदूंना जे संरक्षण पाहिजे आहे ते 
स्वतःपासुन पाहिजे आहे. कारण भ्रष्टाचार करणारे हिंदू आहेत, दलितांवर अत्याचार करणारें 
हिंदू आहेत, स्त्रियांना हुंड्यासाठी जाळणारेही हिंदू आहेत, बहुसंख्य हिंदू अतोनात गरीब भाहेत 
( बहुसंख्य मुसलमान व बहुतंख्य स्श्रिचनही अतोनात गरीब 


प्रश्‍नच उरणार नाही. 
बनलेला असेल. भारत 
समाजाच्या निर्मितीसाठी हिंदु समाजाने कात कतृत्वाला अती 
दिश्ला मोकळया आहेत. जगाच्या रंगभूमीवर स्वतं द े ् बाहू 
टाकायच्या तयारोळा भाता लागले पाहिजे. 


०७७ 


अठराव्या शतकातील 
मराठी 5यापारी-सावकारवगांचा उद्‌य व अस्त* 


वा. द. दिवेकर 


कै. दत्तोपंत भापटे स्मृतिदिनानिमित्त बऱ्याच 
बर्षांपूर्वी प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी एक 
महरस्वपूर्ण व्याख्यान दिळे होते. त्यात त्यांनी दोन 
सूचक विधाने केली होती. पहिले म्हणजे, त्यांच्या 
शब्दांत सांगावयाचे तर, “ हिंदुस्थानच्या इतर सर्व 
प्रदेशात समाजरचनेचे एक अत्यंत महुत्त्वाचे अंग 
समजला गेलेला. वाणीसमाज मुळात आपणाकडे 
( महाराष्ट्रात ) नसावा हे एक कोडेच वाटते. या 
कूट प्रश्‍नाकडे महाराष्ट्राचा वसाहतकाल व महाराष्ट्र 
समाजरचनेचा आदिकाल यांच्या अभ्यासकांनी लक्ष 
देणे जरूर भाहे.' त्यांचे दुसरे सूचक विधान 
असे होते को, अठराव्या शतकात महाराष्ट्रातील 
व्यापारी-सावकार.यांचा व्यवहार गुजराती वगैरे 
महारांष्ट्राबाहेर्त नवीनाने आलेल्या इतरांच्या 
भानाने मोठ्या प्रमाणावर वाटतो. परंतु पुढील 
काळात मराठी व्यापारी-सावकार टिकून राहू 
शकले नाहीत याची कारणमीमांसा करणे महत्त्वाचे 
आहे.' आजच्या माझ्या व्याख्यानात प्राध्या- 
पक गांडगिळांच्या वरील दोन महत्त्वाच्या विधा- 
नांच्या अनुषंगाने मुख्यत्वेकरून या विषयाची चर्चा 
करावयाचे मी योजिले माहे. व्याख्यानाला वेळेचे 
बंधन असल्यामुळे सवच ठिकाणी तपक्षीलात जाता 
येणार नाही. तरी पण, काही ठिकाणी प्रातिनिधिक 
स्वरूपाची उदाहरणे देऊन मुद्द्यांची मांडणी कर- 
ण्याचा प्रयत्न करीन. 

सुरबातीसच एकदोन गोष्टींचा खुलासा करतो. 
प्रा. गांडगिळांनी वापरलेला ' व्यापारी-सावकार ' 
हा शब्दप्रयोगच, साधारणपणे मोठ्या प्रमाणावर 
तो व्यवसाय करणाऱ्यासंबंधांने आजच्या व्याख्या- 


नात मीहो वापरला आह. मात्र अक्षा व्यापारी- 
सावकारांसंबंधाने मी इथे वापरलेली वर्ग ही 
संज्ञा पूर्णार्थाने माक्‍संवादातील * वरगकलह ' यां 
सैद्धान्तिक कल्पनेतील नसुन साघारणपणे, एकाच 
प्रकारचे आधिक हितसंबंध असलेला समाजाचा एक 
महत्त्वाचा भाग, एवढ्यापुरती ती मर्यादित आहे. 
सावकारांच्या एकदोन याद्यांचा प्रा, गाडगिळांनी 
उल्लेख केला होता. त्यांचा उल्लेख मीही उदाहरणा- 
दाखल, माझ्या ह्या व्याख्यानात करणार आहे. 
एखाद्या प्रदेशात विशिष्ट तर्‍हेचा स्थानिक 
व्यापारोसमाज निर्माण होण्यास, किंवा न होण्यास 
ह्या प्रदेशाची आर्थिक-भौगोलिक परिस्थिती बरीच 
कारणीभूत असते. उदाहरणार्थ, जगभरचा अनुभव 
असा, की समुद्रकिनाऱ्यावर वसतिस्याने असलेले 
लोक सागरी व्यापारव्यवसायात पुढे येण्याची जेवढी 
झक्‍यता असते, तेवढी ती देशातील अंतगत भागात 
वसतिस्थाने असणाऱ्यांबद्दल नसते. पोतुगीज, अरब 
किंवा आपल्याकडील गुजराती लोकांचा . याबाबत 
उदाहरणादाखल उल्लेख करता येईल. तथापि, 
भौगोलिक कारणघटकाला अवास्तव महत्त्वही 
देता कामा नये. एखाद्या समाजाचा आनुवंशिक, 
सास्कृतिक, राजकीय पूर्वेतिहास यांचाही याबाब« 
तीत महत्त्वाचा वाटा असतो व त्यांचा विचार करणे 
आवदयक ठरते. । | 
महाराष्ट्रात १७-१८ व्या शतकापूर्वी एतद्देक्ीय 
व्यापारी-सावकारांचा खास वर्गे नव्हता. योग्य ती 
अनुकूल परिस्थिती निर्माण क्ाल्यावर तो उदवास 
आमला. कोणत्या समाजघटकांतून तो निर्माण झालां 
ह्याची चर्चाही प्रस्तुतच्या विषयाशी संबंधित्त हे. 


५ दत्तोपंत आपटे स्मृतिदिन, शनिवार, भाष्विन कू. ५. १३ धनत्रयोदशी, दिनांक १३ नोव्हेंबर 


१९८२- व्याख्यान, 
न. भा. १ 


२ नेवभारत 


ज्या परिस्थितीतून तो उदयास आला व पुढे विस्ता- 
रला त्याचे स्वरूप कसे होते, आणि त्याच्या 
अस्ताची बीजे त्या परिस्थितोतच दडली होती को 
काय, हेही पाहावे लागेल. 
आर्थिक-सांस्कृतिक पूर्वेतिहास 
. वंसाहतपूर्व महाराष्ट्र हा एक भोगोलिक दृष्ट्या 
डोंगराळ, खडकाळ अरण्यप्रदेश असुन इथे एतहे- 
हीय असे नाग, भिल्ल, कोळी, मावळे इत्यादी 
लोक. प्रामुख्याने राहत असत. महाराष्ट्राच्या व 
मराठी भाषेच्या जडणघडणीला खरी सुरवात प्रामु- 
ख्पाने यादवकालातच झाली असे म्हणावयास हरकत 
नाही. त्यापूर्वी * महाराष्ट्र ' नावाचा देशच 
भारतात नव्हता किंवा ' मराठी ' भाषा 'वापरात 
नव्हंती, असे नव्हे. तसे पाहिले तर सहाव्या 
हतकात वराहमिहिराने भारतातील या भागाचा 
* महाराष्ट्र ' या नावाने उल्लेख केलेला आढळतो. 
आपण आज बोलतो त्या मराठी भाषेला सुमारे 
पाचव्या ते दहाव्या शतकात तिचा वेगळा असा 
घाट येऊ लागला असे दिसते. परंतु सुमारे बाराव्या 
शतकापासुन महाराष्ट्र हा एक वेगळा सांस्कृतिक 
प्रदेश म्हणून ओळखू येऊ लागला, असे म्हणता 
येईल. 

तेराव्या शतकातील उत्तरकालीन यादवांचा काळ 
सोडल्यास, सतराव्या शतकापयंत हा प्रदेश मुख्यत्वे 
आंध्र, कन्नड आणि तुक पठाणादी मुसलमान अशा 
परकीय राज्यकर्त्यांच्या आधिपत्यांखालीच होता. 
परकोय राजवटींखाली वावरताना तत्कालीन मराठी 
समाजांची आथिक व व्यापारी व्यवहारांची पातळी 
एकंदरीने बेताच्याच उंचीची राहिली असावी असे 
दिसते. व्यापारी वृत्तीस पोषक अशा तत्कालीन 
नवागत धर्मासंबंधी त्यांच्यांत फारसे आकषण निर्माण 
झाल्याचे दिसत नाही. हे त्यांच्या निम्नस्तरीय 
ञ्यापार-व्यवहाराचेही अक लक्षण. म्हणन मानता 
येतील. भ 
' कड 'राष्ट्रकूटांनी (इ. स. ७६० ते ९७३ 
पर्यंत) महाराष्ट्रावर राज्य केले. त्या वेळो त्यांची 
राजधानी कर्नाटकातील मालखेट येथे होती. कन्न- 
डिगांच्या स्वतःच्या मायभूमीत ह्या वेळी जेन धर्माचा 
प्रसार झपाट्याने होत होता. तिकडे जैन धर्मात 
वज्रनंदीसारख्या आचार्यांनी केलेल्या भुदारमत* 


जानेवारी, १९८४ 


वादी मतप्रचारामुळे व्यापारी वृतीला प्रोत्सा 
हन मिळाले होते. या काळात अंनेक कचनेड जैन 
श्रेणी व व्यापारी संघ कर्नाटकात ठिकठिकाणी 
अस्तित्वात येत हीते. परंतु कर्नीटकात लोकप्रिय 
झालेला जेन धर्म त्याच राष्ट्रंकूटांच्या अंकित अस- 
लेल्या महाराष्ट्रात मात्र म्हणावा तसा कसरला 
नाही. नंतरचे कल्लंड चालूक्य व कलच्री (इ. सं. 
९७३ ते ११९०) ह्यांच्या काळात कर्नाटकात जैन 
धर्माची जागा लिंगायत धर्माने घेतली. लिंगायत 
धर्मे तर अनेक धाबतीत जैन धर्माहूनही अधिक 
उदारमतवादी होता. त्याचा कन्नड व्यापारीवर्गाने 
पुढे होऊन स्वीकार केला. मात्र तत्कालीन महाराष्ट्र 
प्रदेश कन्नड राज्यकर्त्यांचा अमलाखाली असूनही 
येथील एतहेशीयांत ना जैन धर्मांचा म्हणावा तसा 
प्रसार झाला, ना लिंगायत धर्माचा. 

उत्तरकालीन यादव हे पहिले मराठी राज्यकत॑ 
असे म्हणता येईल, तथापि, उत्तर यादवकालात- 
सुद्धा मराठी लोकांची स्वतःची सामाजिक, सांस्कू- 
तिक स्थिती फारशी विकसित झालेली नसावी. 
विठोबा, खंडोबा, व्यंकोबा, रेणुका इत्यादी त्यांच्या 
देवदेवता तर कन्नडच होत्या. यादवकालीन 
महाराष्ट्रातील राजमंत्री, सेनापती, साहित्यिक 
ठ्यृत्पन्न पंडित हेही मुख्यत्वे कन्नड-भाषिकच होते. 
महाराष्ट्रात व्यवहार करणाऱ्या तत्कालीन व्यापारी 
श्रेणीही कन्नडिगांच्याच बनल्या होत्या.' महाराष्ट्रात 
प्रचलित असलेली त्या काळचो वजने, मापे, नाणी 
यांची नावेही कन्नड भाषेतीलच होती. एतहेशीय 
मराठा, नाग, कोळो, भिल्ल इत्यादी डोंगरी मराठी 
लोक त्यांच्या * बलतसंस्कृतिप्रधान अलग, स्वयं- 
शासित खेड्यांतून बव्हंशी त्या काळी वास्तव्य 
करून राहत असावेत. बलुत्यातील बलुतेदारां- 
प्रमाणेच जवळजवळ एतद्देशीय मराठी वाणी 
आपल्या व्यवसायवृत्तीची कामे करीत असावेत 
असे दिसते. यादवकाळातसुद्धा देशावरील मोठ्या 
प्रमाणावरचा व अंतर्गत व्यापार कन्नड, वैश्य व 
लिंगायत वाण्यांच्या हातांत, तर कोकणच्या समुद्र- 
किनाऱ्यावरील परदेद्यांशी व्यापार बव्हंशी गुजराती, 
अरब इत्यादिकांच्या हातांत होता असे दिसते.* 

उत्तरकालीन मराठी यादवांचे राज्य महाराष्ट्रात 
फार काळ दिकले ताही. शेवटचा यादव राजा 


अनुक्रमणिका 


अठराव्या शतकातील मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उद्य व अस्त - 


रामदेव, ह्याच्या काळात मराठी संस्कृती थोडेसे 
बाळसे धरू लागली होती. ज्ञानेश्‍वरीसारख्या 
ग्रंथाची मराठीत निर्मिती झाली होती. तोच इ. स. 
१२९४ मध्ये उत्तरेकडून अल्लाउद्दीन खिलजीने 
महाराष्ट्रावर स्वारी केली आणि इथपासुन महा- 
राष्ट्राच्या इतिहासाला पुनः परकीय अमलाचे जुने 
,वळण लागले. उत्तर यादवकालीन राज्याच्या कुपा- 
छत्रामुळे येथील मराठी वाण्यांना व इतर मराठी 
छोट्या व्यापारी घटकांना व्यावसायिक संधी अधिक 
प्रमाणात मिळण्याची जी काही थोडीबहुत शक्‍यता 
निर्माण झाली होती, तीही नाहीशी होऊन यादव- 
काळानंतर मराठी समाजात एक दीघंकालीन पर- 
कीय दास्यत्वाची व परागतोची स्थिती निर्माण 
झाली असावी. महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात 
मुसलमानी अंमल अव्याहतपणे सुमारे चारशे वषे 
टिकून होता ( साधारणपणे इ. स. १३०० ते 
१७००) व त्याचा परिणाम म्हणून त्या काळात 
सवे सामाजिक, आथिक व राजकोय क्षेत्रांत महा- 
राष्ट्रात मुसलमानी वर्चस्व टिकून राहिले. दख्वनी 
बहामनींच्या काळात चेऊल, दाभोळ, जुन्नर, 
दौलताबाद, पैठण ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची 
व्यापारी केंद्रे परकोय मुसलमान व्यापाऱ्यांच्या 
हातांत होती. पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस नागो- 
ठणे, चेऊलसह कोकणचा समुद्रकिनारा गुजरातचा 
मुसलमान राजा महमुद बेगडा ह्याच्या ताब्यात 
गेला आणि दोवटी इ. स. १५०९ मध्ये चेऊल व 
कोकणकिनार्‍्यावरील अन्य व्यापारी केंद्रांवर 
पोर्तुगीजांचे वर्चस्व सुरू झाले. 

सोळाव्या शतकात कोकणकिनाऱर्‍्यावरील बंद- 
रांत अनेक ठिकाणचे व्यापारी येत असत. त्यांत 
प्रामुख्याने अरब, तुर्की, इराणी, हिंदी मुसलमान, 
गुजराती, पोतृंगीज हे असत. सतराव्या शतकाच्या 
सुरवातीपासुन ह्यांत इंग्रज, फ़रेंच, डच इत्यादिकांची 
भर पडली. ह्या दूरगामी व मोठ्या प्रमाणावरील 
व्यापारी घडामोडी पद्चिम किनार्‍यावर घडत 
असता खुद्द तिथलाच भूमिपुत्र जो कोकणी मराठी 
माणूस त्याला ह्यात कोठेच स्थान असल्याचे दिसत 
नाही. असलेच तर, व्यापारी गलबतांवर माल 
चढविणे व उतरविणे असले हमालीचे काम, किवा 
फार तर छोट्या प्रमाणावर किताऱ्यालगतचा थोडा 


व्यापार एवढ्यापुरते ते मर्यादित स्वरूपाचे असावे, 
असे दिसते. 

सतराव्या शतकात सुरू झालेला भारताच्या 
पश्चिम किनार्‍यावरील युरोपीय व्यापार व तदनु- 
षंगिक होणारी भांडवली गुंतवणूक देशाच्या अर्थ- 
कारणात प्रभावी ठरू लागली होती व ह्या नव्या 
आधिक घडामोडींचा गुजराती व अन्य व्यापारी 
समाज फायदा घेऊ लागले होते. मराठी माणसे 
मात्र ह्या युरोपीय व्यापारी घडामोडीपासुन बरीचक्ली 
असंबंधित, अलिप्त राहिली होती. त्यांच्या स्वत:च्या 
कोकणकिनार्‍्यावरसुद्धा त्यांना व्यापारी क्षेत्रात 
विशेष प्रवेश नव्हता आणि तीच स्थिती देशावरील 
अंतर्गत व्पापाराचीही होती. युरोपियांशी त्यांनी 
व्यापार करण्यासारखी खास काही वंशिष्ट्यपुणणं 
परिस्थिती देशावर त्या काळी नव्हती. त्यामुळे युरो- 
पियांच्या प्रवेशामुळे भारताच्या पश्‍चिम किनाऱ्या- 
वरीळ व्यापारात जे एक ऐतिहासिक आथिक 
स्थित्यंतर घडून येऊ लागले होते, त्याच्याशी 
मराठ्यांचा फारच थोडा संबंध आला. त्या घडा- 
मोडी पासून प्रवृत होऊन आपणही अश्या व्यापारी 
घडामोडीत भाग ध्यावा असे वाटण्याइतकी तत्कालीन 
मराठी समाजाची आथिक व्यवहारांची पातळी 
उंचावली नव्हती. इतिहासाचाये राजवाड्यांच्या 
भाषेत सांगावयाचे, तर ह्या वेळचा मराठी समाज 
म्हणजे बव्हंशी एक आडमुठ्यांचा गठ्ठा होता. अद्या 
समाजात व्यापारी वृत्तीसंबंधी चेतना निर्माण 
व्हावयाची तर काही महत्त्वाचे मूलभूत सामाजिक 
बदल घडून येऊन समाज सर्वार्थाने ढंवळून निघणे 
व आथिकदृष्ट्या त्याचे उन्नचन होणे आवश्यक 
होते. स्वतःच्या प्रदेशात वाहतुक किंवा जलसिचनास 
योग्य अशा मोठ्या नद्या नाहीत, प्रदेशाचा मुख्य 
भाग व समुद्रकिनारपट्टी यांना एकमेकांपासून 
अलग करणारा दक्षिणोत्तर पसरलेला सह्याद्री पवत, 
खडकाळ व शेतीच्या दृष्टीने दुय्पम किवा तिय्यम 
दर्जाची जमीन, अल्ला तऱ्हेची आथिक-भौगोलिक 
परिस्थिती असताना तीत बदल घडून येणे अशक्य- 
प्रायच होते. जर मूलभूत व मोठा आथिक-सामा- 
जिक बदल घडून यावयाचाच असेल तर तो राज- 
कोय स्थित्यंतराच्या मार्गे मात्र घडून येणे शक्‍य होते. 
तशी अनुकूल परिस्थिती महाराष्ट्रात १६-१७ व्या 


अनुक्रमणिका 


४ नवभारत 


हतकात बनत चालली होती. आववयक जो बदल 
घडून यावयाचा तो मराठमोळ्या समाजमनाच्या 
ठेवणीला अनुरूप व त्या समाजातील अग्रगण्य 
घटकांना आर्काषत करील असा असणे आवश्‍यक 
होते. 

मराठी लोकांना त्यांच्या स्वत्वाच्या नव्या 
जाणिवा करून देणारा, त्यांना विविध क्षेत्रांत नव्या 
वाटा दाखविणारा मूलगामी क्रांतिकारक बदल सत- 
राव्या शतकाच्या मध्यापासुन महाराष्ट्राच्या समाज- 
जीवनात जोमाने घडून येऊ लागला होता. ह्या 
वेळी महाराष्ट्रातील मावळे, नाग, कोळी, भिल्ल 
यांसारख्या परंपरागत लढाऊ डोंगरी जमातींतील 
माणसे, तसेच खेड्यापाड्यांत, डोंगरकपाऱ्यांत राहून, 
बेभरवशी व आतबट्ट्याचा शेतोव्य़वसाय करणारी 
कुणबी मराठी मंडळी निरनिराळ्या बहामनी राज्यां- 
तोल संन्यांत मोठ्या संख्येने दाखल होऊन्त पोट भरू 
लागली होती. परकीय बहामनी व मुघली राज्यांच्या 
आश्रयाने, पण त्यांच्या उपयोगासाठी व पर्यायाने 
त्यांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रात जहागिरी व इतर 
रूपाने सामाजिक व राजकीय शाक्‍्तिकेंद्रे निर्माण 
शाली होती व होत होती. धाभिक भेदभाव, सामान्य 
जनतेचे अपार दारिद्रध, सैन्य जमा करण्यास व 
लढावयास अनुकूल अशी सामाजिक व आथिक 
परिस्थिती, स्वतःचा मुलूख डोंगराळ असणे, अल्या 
सवे मिश्रणानिशी तत्कालीन महाराष्ट्रजीवनत खद- 
खदत होते. त्या खदखदण्याचा स्फोटक उद्रेक म्हणजे 
महाराष्ट्रात सतराव्या दातकात घडून आलेलो 
राज्यक्रांती होय. 

मुख्यत्वे भोगोलिक कारणांमुळे आथिकदृष्ट्या 
अत्यंत मागास राहिलेल्या आपल्या स्वत:च्या प्रदेशात 
स्वराज्याची स्थापना करीत असता, मराठी लोकांनी 
बाहेरील प्रदेशात जाऊन तेथील संचित संपत्ती 
आपल्या प्रदेशात जमेल त्या मार्गाने आणणे अनिवार्य 
ठरले. तसेच स्वराज्यस्थापनेनंतर बाहेरील सुपीक व 
व्यापारीदृष्ट्या समृद्ध असे प्रदेश त्यांनी आपल्या 
ताब्य़ाखाली आणणे हेही क्रमप्राप्तच होते. सतराव्या 
शतकाच्या अखेरीपासुन मुघलो साम्राज्याने प्रस्था- 
पिलेल्या एकछत्री अमलाविरूद्ध भारतातील वेग- 
वेगळ्या प्रदेशांत अशा तऱ्हेचे प्रादेशिक उठाव घडन 
येऊ लागले, त्या प्रयत्नांकडे त्या काळी भारतात 


जानेवारी, १९८४ 


ठिकठिकाणी सुरू झालेली तौ राजकौय व आथिक 
विकेंद्रीकरणाची अटळ अशी महत्त्वाची प्रक्रिया होती 
अशा दृष्टिकोनातुनही पाहता येईल. वरवरचे तिचे 
स्वरूप मुघल साम्राज्याच्या केंद्रोकत शक्‍तीविरुद्ध 
सशस्त्र प्रतिकार अश्ा राजकीय स्वरूपाचे होते. परंतु 
त्याच्या मुळाशी प्रादेशिक आथिक असमतोलत्वाची 
महत्त्वाची कारणेही निगडित असावीत, असे दिसते. 
मुघलांसारख्या एकछत्री साम्राज्यशाही अमलामळे 
भारतात प्रादेशिक आधिक असमानता पोसल्या 
जाऊन वाढीस लागत होत्या, त्यामुळे नव्याने उदयास 
येऊ पाहणाऱ्या आथिक प्रादेशिक राष्ट्रिकांना त्या 
एकछत्री सत्तेशी आपल्या मगदुराप्रमाणे व राष्ट्र- 
प्रकृतिधर्माप्रमाणे मुकाबला करणे व स्वत:च्या 
प्रगतीचा मार्ग सुकर करणे क्रमप्राप्त होते. 

अशा परिस्थितीत, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांनी सतराव्या क्षतकात 
परकोयांशी लढून मराठमोळ्या लोकांचे स्वतंत्र 
सावेभोम राज्य स्थापिले. त्याचवेळी त्या लढ्यातून 
मराठ्यांचे आथिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिकद्ष्ट्या 
एकजिनसी असे एक नवीन राष्ट्र उदयास आले 
आणि महाराष्ट्रेतिहासाच्या एका नव्या कालखंडास 
सुरवात झाली. 

ह्या नवराज्याच्या संस्थापनेमुळे, त्याविषयीच्या 
आधीच्या व नंतरच्या खटपटीमुळे आणि अनेक समर- 
प्रसंगांमुळे महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाचे जीवन 
अनेक प्रकारे व बऱ्याच प्रमाणात बदलले, 
महाराष्ट्रात घडून आलेल्या या राजकौय सामाजिक 
क्रांतीमुळे मराठीजनांना अनेकविध क्षेत्रांत पुढे 
सरसावण्यास नव्या संधी प्राप्त झाल्या. सावकारी 
व व्यापारी व्यवसायक्षेत्रांतील संधी ही त्यांपैकीच 
एक होय. सतराव्या-अठराव्या शतकात राजकोय 
क्रांती होऊन महाराष्ट्राच्या वाणिज्य इतिहासाला 
एतद्देशीय मराठो लोकांना अनुकूल अश्ली जी कयी 
दिशा मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली ती सव 
तत्कालीन राजकोय व यद्धमय परिरि नलव, 
उद्भवलेली होती, हे लक्षात घेतले च 
त्यामुळे इथल्या वाणिज्य व्यवसायाच्या पमनय 
व प्रगतीला काही पर्यादाही पडणे स्वाभाविक म्य 
मराठ्यांच्या राज्यविस्ताराबरोबर त्यांची १4.2. अक 
क्षेत्रही वाढणार होती. परंतु केवळ राजकीय 


अनुक्रमणिका 


अठराव्या शतकातील मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उद्य व अस्त ष्ट 


आधारावर व्यवसायांची वाढ अवलंबून भसल्यास 
राज्यसंकोचाबरोबर किंवा नाशाबरोबर त्या व्यव- 
सायक्षेत्राचाही संकोच किवा नाश होण्याचा धोका 
होता. 

अक्षा महत्त्वाच्या जडणघडणीच्या त्या ऐतिहासिक 
काळात, म्हणजे १७-१८ व्या शतकात, महाराष्ट्रात 
असे कोणते योग्य समाजघटक होते को त्यांतुन एक 
नवा व्यापारी-सावकारवगं निर्माण होऊ शकला 
असता ? ह्या शक्‍याशक्यतेच्या विषयाची चर्चा 
करताना महाराष्ट्रातील तत्कालीन विविध समाज- 
घटक, त्यांचे सामाजिक स्थान, त्यांची कार्ये यांचा 
आपणास थोडक्यात का होईना, विचार करावा 
लागेल. 
संबंधित समाज-घटक 

महाराष्ट्राच्या नागरी व ग्रामीण भागांत शिव- 
पु्वकाळोही किंबहुना त्याच्याही बर्‍याच पुर्वीपासुनही, 
लहान प्रमाणावर वाणिज्य वा तत्सम व्यवसायावर 
उपजीविका करणारे लोक होते हे तत्कालीन 
साहित्यावरून व उपलब्ध कोरीव लेखांवरून कळते. 
बलुतेदारांत सोनारासारखे घटक होते; पण बलुतेदार 
सोनार जरी नाणी पारखताता किंवा दागिने करताना 
सोने हाताळत असे, तरी तो स्वतः मात्र सामान्यपणे 
गरीब व्यावसायिकच राहिला होता. 

बलुतेदारीबाहेरील घटकांत खेड्यातील वाणी 
मोडत असत. परंतु त्यांच्यांत द्रव्यसंचय करण्याची 
कुवत फारशी नसावी. एक तर खेड्यातील बहुजन- 
समाजाच्या वर्चस्वामुळे कजंवसुलीच्या बाबतीत 
त्यांना फार कडकपणे वागता येण्यासारखे नव्हते. 
आणि दुसरे व त्याहून महत्त्वाचे कारण म्हणजे 
महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात- एक वऱ्हाड प्रदेश 
सोडल्यास- कापूस, नीळ, तंबाखू, अफू यांसारखी 
निर्यातक्षप व अधिक लाभदायक व्यापारी पिके 
सहसा कुठे लागवडीखाली नसत. त्यामुळे झेतीतुन 
निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्‍त उत्पन्नाचे प्रमाणही 
मुळातच जेमतेम असे. तेव्हा शेतीच्या अतिरिक्‍त 
उत्पन्नातील फारसा मोठा वाटा व्यापाराच्या योगे 
संबंधित खेड्यातील वाण्यापर्यंत जाऊन पोहो- 
चण्याची शक्‍यता मुळातच फार कमी होती. 

यासंबंधीचा समाजातील आणखी एक महत्त्वाचा 
उपलब्ध घटक म्हणजे शेटे व महाजन यांचा. इति- 


हासाचाये राजवाडे यांच्या मते' यादवकालीन मराठी 
समाजात शेटे व महाजन यांजसारखे एतहेशीय 
वाणिज्य घटक अस्तित्वात होते; परंतु त्यांचा उद्योग 
नंतर गुजरात व मारवाडहून आलेल्या वाण्यांनी 
बळकाविला. म्हणजे, राजवाड्यांच्या मते गुजराती व 
मारवाडी बनिये महाराष्ट्रात मुसलमानी राजवटीत 
आले आणि त्यांच्या वर्चस्वामुळे मराठी शेट्यांना व 
महाजनांना आपले व्यवसाय गुंडाळून शेतकी व्यव- 
सायाकडे वळावे लागले. राजवाड्यांनी आपल्या या 
मताच्या पुष्ट्यथे ऐतिहासिक पुरावा कुठे दिलेला 
नाही. उलट, पुणे दप्तरातील उपलब्ध पुराव्यावरून 
असे दिसते, कौ गुजरात मारवाडमधून बनिये महा- 
राष्ट्रात विद्षेष प्रमाणात येऊ लागले ते अठराव्या 
झतकापासुन. शिवाय शिलालेख, ताम्रपट इत्यादींतील 
उपलब्ध साहित्यातून दुसरे असे दिसते, कौ तेरा ते 
सतराव्या शतकातही, म्हणजे यादवोत्तर मुसलमान 
कालातही होेटे व महाजनांची संस्था महाराष्ट्रात 
सवंत्र होतीच. उपलब्ध असलेल्या बाराव्या शतका- 
पासूनच्या ठिकठिकाणच्या मराठी कोरीव लेखांत 
*सेठी', * महाजन ', ' म्हातारा ', 'सोवनी? *कोठारी'; 
* वाणी ? इत्यादींसंबंधाचे उल्लेख आढळतात." 
यावरून एकंदरित असे दिसते, की यादवकाली व 
नंतर मुसलमानकालातही महाराष्ट्रात मराठी समा- 
जात शेटे व महाजन ही संस्था सवेत्र अस्तित्वात 
होती. तो नष्ट झाली नव्हती, पण त्या संस्थेचे स्वरूप 
बलुतेदारी वतनदारीसदृक्य होते. त्या संस्थेच्या 
अंगभूत मर्यादांमुळे व निम्नस्तरीय आथिक उला- 
ढालीमुळे मराठी जझेटे-महाजन मंडळींतून मोठ्या 
प्रमाणात खास व्यापारी-सावकारवर्ग निर्माण 
होण्याची शक्‍यता मात्र कमी होती. सतराठ्प़ा शत- 
कात महाराष्ट्रात स्वराज्याची स्थापना झाली 
त्यापूर्वीही शेटे व महाजन हे गावातले देशक किवा 
गाव-अधिकारी मानण्यात येत व राजसत्तेचीही त्यांना 
तशी मान्यता असे. देशमुख, देशकुलकर्णी, पाटील, 
खोत, वतंक इत्यादींप्रमाणे ते गावातले मिरासदार 
असत. पण त्यांचे जे मुख्य काम-बाजारपेठा वसविणे, 
वजने मापे इत्यादींवर देखरेख ठेवणे वर्गरे, ते इतर 
व्यावसायिक वतनांप्रमाणे वतनानेच ठरत असे. 
एखादी विशिष्ट वस्तु किंवा सेवा गावात किवा 
संबंधित प्रदेशात विकणे अक्षासाठी व्यावसायिक 


अनुक्रमणिका 


- नेवभांरते 


वतने असत. वतनदारविक्रेत्याला किंवा कारागिराला 
त्याच्या वतनपत्रात उल्लेखिल्याप्रमाणे गावातील 
इत्तर वतनदारांना व गावअधिकाऱ्यांना आपल्या वस्तू 
'व सेवा नेमून दिलेल्या प्रमाणात विनामूल्य द्याव्या 
'हागत. उदाहरणाथ, विड्याची पाने विकण्याचे वतन 
'मिळविडेल्याने नेमून दिलेल्या विशिष्ट गावात तो 
व्यवसाय करावयाचा, त्याबद्दल सरकारला दरवर्षी 
ठराविक रक्‍कम द्यावयाची, रोज गावच्या पाटलाला, 
'समजा को, पन्नास पाने, कुलकर्ण्याला तीस पाने 
'इत्यादी विनामूल्य पुरवावयाचो वगेरे. म्हणजेच 
'ज्याप्रमाणे बलुतेदाराची सेवा त्याचे बलुते गावकरी 
ठरवीत त्याप्रमाणे व्यावसायिक वतनदाराच्या 
'सेवा-सवलती वर्गरे सरकारकडून सविस्तर ठर- 
“विल्या जात. व्यापारउदीमासाठी काही मर्यादे- 
'पयंत या वतनसंस्थेचा -यात शटे-महाजनांची 
संस्थाही आली -उपयोग होई. पण त्यातील संकु- 
'चित कायंक्षेत्रतर चढाओढीचा अभाव, मालाच्या 
किंवा सेवेच्या गुणवत्तेला गोण स्थान इत्यादी अंग- 
'भत मर्यादांमुळे संबंधित व्यवसायांचा मोठ्या 
प्रमाणावर विस्तार होऊ शकत नसे किवा त्याची 
गुणवत्ताही वाढत नसे. 

सारांश, बलुतेदारी पद्धतीतुन काय किवा शेटे- 
प्रहाजन व इतर वतनदारी व्यवसायीपद्धतीतुन काय, 
व्यापारी-सावकारवर्गाचा नवोन प्रकार तिर्माण 
होण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. त्यासाठी जास्त 
स्वतंत्र व मोकळेपणाने व्यवहार करू शकणाऱ्या 
समाजघटकांची आवद्यकता होती, 

गावातील वाण्यांना आपल्या व्यवसायाच्या 
बाबतीत त्यामानाने जास्त मोकळीक होती, असे 
म्हटले पाहिजे. तथापि, त्यांच्यावरही गावकीच्या 
नियमांची व मानपान हक्‍कादिकांची काही ना 
काही बंधने असतच, मात्र वतनी व्यावसायिकांपेक्षा 
कमी म्हणावयाची. तत्कालीन शहरातील मराठी 
वाण्याचे सामाजिक स्थान मात्र बेताचेच असावे असे 
दिसते. कोकण आणि देशावरील काही भागात 
वैश्य वाणी असत. ते मांसमासळी खात, दारू 
पीत. हिंदू समाजातील त्यांच्या खालच्या दर्जाचे ते 
एक लक्षण होते. कोकणात प्रादेशिक वाणीजमाती 
होत्या. सावंतवाडीचे कुडाळी, संगमेस्वरचे संगमे- 
इवरी, सातार्‍्याकडून आलेल्या पाटणचे पाटणे 


*जानेवारी, १९८४ 


इत्यादी. पण तेही गरीब वर्गात मोडत व त्यांचा 
सामाजिक दर्जाही बेताचाच होता. देज्यावरून पाटणे 
जे कोकणात गेले ते व्यापारउदीमासाठी नसून 
१३९६-१४०८ च्या दुर्गादेवी दुष्काळाच्या तडाख्या- 
तून स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी, असे उल्लेख 
आहेत. वाण्यांतील आणखी एक प्रकार म्हणजे 
देशावरील कुणबी वाण्यांचा. मुळातून ते शेतकरी- 
वर्गातील होते. थोर मराठी संतकवी तुकाराम 
महाराज ८१६०७ ते १६४९ ) यांचा या संदर्भात 
उल्लेख करता येण्यासारखा आहे. ते कुणबी वाणी 
होते व वंशपरंपरेने त्यांच्याकडे महाजनपणही आले 
होते. असे असुनही आथिकदृष्ट्या ते गरोबच होते. 
उप्काळामुळ त्यांच्यावर अनेक आपत्ती आल्या. 
डुष्काळात बायको मेली, ग्रेढोरे मेली आणि इतर 
किड्‌कमिडूकही गेळे. एकंदरीने मराठी वाणी-मग 
ते खेड्यांतील असोत वा मोठ्या गावांतील असोत 
-फारसे धनवान नव्हते, असे दिसते. 

या ठिकाणी ऐतिहासिक कालातील व्यापार- 
व्यवसायासंबंधीच्या दोन बाबींचा उल्लेख करणे 
उचित ठरेल. पहिली अश्ली, को सर्वसामान्य किराणा- 
भुसार व्यापार जरी मराठी वाणी करीत, तरी 
विक्री व सेवेचा बराचसा व्यवहार संबंधित उत्पा- 
द्क किवा कारागीरच करीत, असे उपलब्ध 
ऐतिहासिक उल्लेखांवरून आढळून येते. तत्कालीन 
अर्थव्यवस्थेस ते धरूनच होते. उदाहरणाथ, स्वत! 
शिपी कापड व कपडे विकोत, कासार तोंब्या. 
पितळेची भांडी विकीत, सणगर कांबळी विकीत, 
तर तेली तेल विकीत वगैरे. . म्हणजेच उत्पादक 
किवा कारागीर हे विक्रेत्याचे जोडकामही करीत. 
तत्कालीन अर्थव्यवस्था अप्रगत अवस्थेत असल्याने 
उत्पादन व वितरण या दोन क्रिया वेगवेगळ 
व्यावसायिकांनी करण्याची जरुरी नसे; एवढेच हन! 
तर तसे करणे किफायतश्लीरही झाले नसते हव 
महत्त्वाची बाब व जिचा थोडा सविस्तर 1 
इथे करावयाचा आहे, ती म्हणजे, किराणा चका 
व्यापारसुद्धा जातीने वाणी असडेले लोक 
करीत असे नव्हे. आह्यणासारख्या इतर 
लोकही हा व्यवसाय करीत, 
पुर्वीपासुन शेटे व महाजन मंडळो 
जातींची असत हेही इथे लक्षात 


“भुसार 
च केवळ 
जातीतील 
तसेच, महाराष्ट्रात 
हीसुद्धा वेगवेगळ्या 
धण्पासारखे आाहे,€ 


अठराव्या शहातकातील मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उद्य ब अस्त छे 


ब्रिटिशपूर्व कालात भारतातील जातिव्यवस्थेमुळे 
व्यवसायाची निवड किवा वंदल यांच्या बाबतीत 
सामाजिक स्वातंत्र्य नव्हते अशी एक मी्घम कल्पना 
आपल्यापैकी अनेकांच्या मनांत दृढमूल क्षालेली 
अंसतेंः कदाचित मनुस्मृतिसारख्पा ग्रंथांतून प्रति- 
पादलेल्या आदर्श समाजरचॅनेच्या नियमांवरून अह्ली 
समजूत बलवत्तर होण्यास मदत झाली असेल, 
या समजुतीत अजिबात तथ्य नाही, असे नव्हे. 
पॅरंतु या विष॑यासंवंधी अधिक तपशिलात जाऊन 
एंतिहासिक सत्यता पडताळून पाहुण्याची मात्र 
झभावश्यकता आहे, असे वाटते. भारतात ऐतिहासिक 
कालात निरनिराळ्या व्यवसायांत, प्रदेशांत, नग- 
रांत, व्यवसायांची निवड किवा त्यांत बदल होत 
असत का? होत असल्पास ते समाजातील कोणत्या 
स्तरांत, किती प्रमाणात होत असत, का व कसे 
होत असत इत्यादी एक स्वतंत्र संशोधनाचा विषय 
होऊ शकेल. त्या विषयीची त्रोटक चर्चाही प्रस्तुत 
विषयाच्या कक्षेबाहेरची आहे. 

तथापि, यासंबंधीच्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती- 
बहृल असे दिसते, की येथे बऱ्याच जातींतील लोकांना 
विविध तर्‍हेचे व्यवसाय उपलब्ध असत. इतर 
जातींतील लोकांपेक्षा ब्राह्मण जातीतील मंडळी 
अधिक प्रमाणात अनेकविध व्यवसाय करू शकत 
असत. बव्हंशी ब्राह्मणांनीच लिहिलेल्या व अर्थ 
लावलेल्या स्मृतिग्रंथांतील नियमांनुसारही ब्राह्म- 
णांना अनेक ठप्रवसायक्षेत्रे उपलब्ध होती. ते जाति- 
व्यवस्थेच्या अग्रभागी असल्याने, अस्वच्छ मानलेले 
व्य॑वसाय सोडल्यास, इतर व्यवसायांच्या बाबतीत 
त्यांना फारसा कुठे मज्जाव नसे. आळतेकरांनी 
राष्ट्रकूट आणि. त्यांचा काळ ' या आपल्या 
इंग्रजी ग्रंथात यासंबंधी भरपूर एऐंतिहासिक व 
धर्मशास्त्रीय दाखले दिले आहेत. सतराव्या-अठराव्या 
शतकातही हीच स्थिती अस्तित्वात होती, असे 
दिसते. धमंशास्त्रावरील आधीच्या ग्रंथकारांनी 
ब्राह्मणांना व्यापार, सावकारी, शती, सैनिकी व्यव- 
साय इत्यादींबद्दलही-म्हणजे क्षत्रिय व वैद्पांची 
कामे करण्याबद्दलही-मुभा दिली होती; पण ती 
आपद्धमे म्हणून. उदरनिर्वाहासाठी केवळ तसाच 
कठिण प्रसंग आला तर केवळ अपवाद म्हणून. 
परंतु, नंतरच्या स्मृतिकारांनी ( सुमारे काळ इ. स. 


७५० ते १००० ) अर्थाजेनासाठी अनेकविध व्यव- 
साय ब्राह्मणांनी, केवळ आपद्धमे म्हणून नव्हे तर, 
केव्हाही, अवश्य करावेत असे म्हटले आहे. कुसीद; 
म्हणजे सावकारी तर ब्राह्मणांनी अवश्य करावी 
असे स्मृतिकारांनी स्पष्टपणे म्ह॒टले आहे.' 
महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी ब्राह्मण मंडळी खेड्यां- 
तून बलुतेदार म्हणून भटांचे काम करीत. अनेक- 
जण स्वतःची झेती करीत व गुरेढोरे बाळगूनही 
राहत. वाचन, कारकुनी, हिशेब इत्यादींचे शिक्षण 
घेतलेले ब्राह्मण लेखनिक, फडणोस, मृत्सहो, 
व्यापारी, सावकारी इत्यादी व्यवसायक्षेत्रांत 
वावरू शकत. महाराष्ट्रात ब्राह्मणांना मराठा, 
कायस्थ इत्यादी जातींप्रमाणे राजकोय दृष्ट्याही 
महत्त्वाचे स्थान होते. राजकोय, प्रशासकोय व 
सैनिकी क्षेत्रांत दक्षिण भारतात तरी दीर्घे काळा- 
पासून, म्हणजे सातवाहनांच्या काळापासूनसुद्धा 
(२५० इ. स. पू. ते २५० इ. स. ) महत्त्वाच्या 
पदांवरून ब्राह्मणांनी कामे केलेली आढळून येतात. 
या विषयाच्या आणखी एका महत्त्वाच्या अंगाचा 
या संदर्भात इथे उल्लेख करणे आवश्यक आहे. 
ऐतिहासिक काळात ब्राह्मणांनी जरी वेगवेगळे 
व्यवसाय अनुसरले, तरी त्य़ा त्या व्यवसायानुसार. 
त्यांच्यांत तितक्या उपजाती पडल्या नाहीत, हे 
लक्षात घेण्यासारखे आहे. ब्राह्मण कुटूंबात एका 
पिढीचा व्यवसाय आधीच्या पिढीच्या व्यवसायापेक्षा 
वेगळा असू शके, इतकेच काय, एकाच व्यक्‍तीच्या 
आयुष्यात आधी एक ठपवसाय तर नंतर दुसरा 
भिन्न क्षेत्रातील व्यवसाय, असे घडू शके. एकाच 
ब्राह्मण कुटुंबात एका व्यक्तीचा व्यवसाय एक, तर 
दुसरीचा आणखीन एकादा वेगळा, असेही घडे. 
सारांशाने सांगावयाचे तर, सतरा-अठराव्या 
शतकात ज्या वेळो महाराष्ट्रात एतहेशीय खास 
असा व्यापारी व सावकारवर्गे उदयास येण्याची 
शक्‍यता निर्माण झाली, त्यावेळी ज्यातून तो निर्माण 
व्हावयाचा त्यात, त्यातल्या त्यात योग्य असे, 
शट, महाजन, वाणी, वतनदारीवर व्यवसाय 
करणारे, विक्रेते, कारागीर, उत्पादकवजा विक्रेते, 
ब्राह्मण असे प्रमुख विविध आथिक-सामाजिक घटक 
अस्तित्वात होते. ह्यांतील कोणते घटक अधिक 
यशस्वी ठरले व ते का हे कळण्यासाठी तत्कालीन 


अनुक्रमणिका 


द नवभारत 


मराठो राज्याची प्रशासकीय व मआाथिक कारभार- 
पद्धती कशी होती हेही पाहणे आवश्‍यक ठरेल. 


मराठी राज्याचे आर्थिक प्रशासन 


अठराव्या शतकातील मराठी राज्यांची अथे- 
व्यवस्था मुख्यतः दोन पायावर आधारलेली होती. 
एक म्हणजे मुलको महसूलव्यवस्था व दोन, लष्करी 
अर्थव्यवस्था, राज्यातील लहानमोठ्या वेगवेगळया 
आकाराच्या महसुली प्रदेशांतील सरकारी वसुली- 
साठी जे अधिकारी नेमलेळे असत त्यांना कमाविस- 
दार म्हणत. सरकारी अथव्यवस्थेच्या विशिष्ट 
पद्धतीमुळे, जी मुळात आधथिक-भौगोलिक परि- 
स्थितीमुळे व बेभरवशी केतकी उत्पन्नामुळे बव्हंशी 
निर्माण झाली होती, त्या पद्धतीमुळे कमाविस- 
दारांना आपल्या महसुलप्रदेशासंबंधी सरकारने 
ठरवलेल्या वसुलाइतक्या रकमेचा भरणा सरकारी 
तिजोरीत प्रत्यक्ष वसूल होण्यापूर्वी म्हणजे वर्षाच्या 
सुरवातीसच मगाऊ भरावा लागे. काही वेळा 
एकाहून अधिक वर्षासाठीही असे आगाऊ भरणे 
करावे लागत. ह्या पद्धतीमुळे, अर्थातच, सरकारची 
वार्षिक उत्पन्नाची जमा अधिक खात्रीशोरपणे व 
नियमितपणे होऊ शके. परंतु ह्या व्यवस्थेने, अनि- 
यरमित वसुलीच्या भनिषचिततेला. मात्र कमाविस- 
दारांना तोंड द्यावे लागे. असे सरकारी तिजोरीत 
भागाऊ भरलेले महसुलाचे पैसे म्हणजे पर्यायाने 


७&:889888898988888886868686&66&68&686&6:5& 
७) 


। सत्‌फलायं सहकारिता । 
षे वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 
| को |7 षा 

) दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि. शी 
वाई ( सातारा ) फोननं७ णे 
न % मुदत ठेवींवर भाकर्षक व्याज क्र बचतीच्या विविध योजना % सुलभ हप्त्यांची १ 
हायरपरचेस योजना क्र सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय जै तत्पर सेवा शै 
१ शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० ९) 
४ प. कृ. अस्यंकर 5. 0011. 11, उ. 19) 
१ मॅनेजर दत क काला १ 
छि€>€ ७७०४७०७७०७&&&5&&:585985&&6&०2 


जानेवारी, १९८४ 


कमाविसदारांनी सरकारला दिलेले ते कर्जच असे. 
कारण, यांवर त्यांना व्याजही मिळे. ह्या पद्धतीचा 
एक महत्त्वाचा परिणाम असा झाला, की कमाविसी 
व सावकारी असता जोड-व्यवसाय सुरू होण्यास 
मदत झाली. कमाविसदार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साव- 
कारी करू लागले तसे सावकारही कमाविसीकडे वळू 
लागले. अशा पद्धतीने दिलेल्या महसुली कर्जाव्यति- 
रिक्त अनेक कमाविसदार वेळोवेळी इतर ज्ासकीय 
कामासाठीही सरकारला कजे देऊ लागले, 

सरकारी सारा आणि इतर कर वगेरेंची वसुळी 
रोख पैश्यात किंवा घान्य, मीठ, तेल, तूप इत्यादी 
जिन्नसरूपांतहो केली जाई. अश्या तऱ्हेने जमा 
झालेले जिन्नस सरकार आपल्या किल्ल्यावरील 
नोकरांना पगाराचा. भाग म्हणून वाटीत असे. 
शिवाय जमा झालेल्या जिन्नसांचा काही भाग 
ठिकठिकाणच्या सरकारी दुकानांतून विक्रीसाठीही 
ठेवण्यात येई. तसेच राज्यकते गिऱ्हाइकाच्या 
नात्याने प्रत्यक्षपणे किवा मध्यस्थांमाफंत खुल्या 
बाजारात मोठ्या प्रमाणात वस्तू विकत घेत. 
कारण झासकोय कामांसाठी विविध तऱ्हेचे जिन्नस 
वरचेवर मोठ्या प्रमाणात सरकारला लागत असत. 


मराठी राज्यातील दुसरा महत्त्वाचा अथंब्यव-' 
हार हा युद्धामुळे निर्माण झालेला होता. बाहेरील 
प्रदेशात लष्करी मोहिमा पार पाडण्यासाठी, 


अठराव्या शतकातील मराठी न्यापारी-लावकारवर्गाचा उदय व अस्त ९ 


सुरवातीस खचं करण्यासाठी म्हणून, मोठ्या प्रमाणा- 
वर पैसा लागे. तो बराचसा आपल्याच लोकांकडून 
गोळा करणे भाग होते. अश्या वेळी केवळ सरकारी 
क्षेत्रातील कमाविसदार किंवा इतर महसूलयंत्रणे- 
वर विसंबून भागत नसे. खाजगी क्षेत्रातूनही पैसा 
उभा करणे आवड्पक ठरे. बाहेरील प्रदेशातून पैसा 
आणला, कौ मोहिमांसाठी काढलेली कर्जे फेडता 
ग्रेत असत. 

तथापि, युद्धे व लष्करी मोहिमा आधिकदृष्टय़ा 
मराठ्यांना नेहमीच लाभदायक ठरत असे नाही. 
हाती. घेतलेल्या मोहिमांमुळे अनेकदा प्रचंड आथिक 
तोटेही सोसावे लागत. युद्ध जिको की ह्रो, संन्या- 
वरचा आवश्यक खरचं टाळता येत नसै. बाहेरील 
जजिकलेल्या प्रदेशात विविध तर्‍हेच्या जमाबंदीची 
चोख व्यवस्था लावण्यास आवदयक असलेली 
प्रश्षासकीय निपुणता व शिस्तबद्धता, आणि 
ती राबविण्यास आवश्यक ती शासकीय कायं- 
क्षमता मराठ्यांत होतीसे दिसत नाही. शासकोय 
परंपरेचा मभाव हे एंक त्याचे महत्त्वाचे कारण 
असू शकेल. युद्धात ठरलेल्या कराराप्रमाणे बाहेरील 
प्रदेशातून येणारी खंडणीही त्यांच्याकडे नियमित व 
ठरलेल्या प्रमाणात येत .नसे, असे दिसते. तिच्या 
वसुलीसाठी पुन्हा त्यांना नवीन मोहिमा काढाव्या 
लागत. अश्या मोहिमांतसुद्धा, लुटीच्या प्रसंगीही; 
नादिरशहासारखी मराठ्यांना कधी अब्जावधी रुप- 
यांचो संपत्ती लुटणे जमले नाही. किबहुना प्रचंड 
हटीच्या तंत्रात मराठे सर्वसामान्यपणे. मागास- 
छेळेच राहिले. त्यांच्या लुटो, सामान्यपणे, भुरट्या 
हल्वर्पाच्या असत. लूटमार करणारे म्हणून देशभर 
ज्ञापळे नाव मात्र त्यांनी बद्दू करून घेतले, ही गोष्ट 
हरी. छोटेमोरे 

अज्ञा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर छोटेमोठे 
सावकार महाराष्ट्रात निर्माण होणे व त्यांनी युद्ध- 
कर्त्यांना युद्धासाठी कर्जे देणे हे कमम्राऱ्त होते. धंत- 
छेछे कजे सरकारी तिजोरीतून वेळेवर 'परत करणे 
मराठी राज्यकर्त्यांना बरेचदा जमत नसे. मग कर्जे- 
फेड वेगवेगळ्या प्र हारे करावी लागे. जूने ' देणे 
भागविण्यासाठी नवे कजे काढीत. उदाहरणाथ, पुण 
दप्तरख्षान्यात उपलब्ध असलेल्या वाषिक तजुर्म्या- 
बरून (सरकारी जमार्खर्ताच्या एकत्रित रुख्ल 

न, भा. २ 


लिहिलेल्या हिशोद्री कागदांवरून ) असे. दिसते, .की 
सरकारने आपले जुने कजे फेडण्यासाठी १७६३-६४ 
साली २४ लाख रुपयांचे नवे कर्जे काढले होते. 
पुढील वर्षी याच कारणासाठी ३६ लाख रुपयांचे 
कजे काढले होते वगरे. एखाद्या लष्करी मोहिमेसाठी 
कर्ज देणाऱ्या सावकाराला ते परस्पर फेडून घेण्या- 
साठी एखाद्या प्रदेशाचे कमाविसी अधिकार 'देत, 
एक उदाहरण घेऊन सांगावयाचे. तर १७३ ३-३४ 
मध्ये सरकारने राजापूरच्या मोहिमेसाठी खंडोजी 


. गोंगावलेकडून दरमहा तीन टक्के दराने कजे घेतले 


होते आणि मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर कर्जफेड 
करावयाची होती. सरकारला परतफेड करणे न॒ 
जमल्यास त्याबद्दल योग्य त्या उत्पन्नाचा प्रदेज्ञ 
गोगावळेस कमाविशीने देण्याचे कलम करारातच 

घातले होते.'* लहानमोठ्या खंडण्यांच्या थकलेल्या 

बाक्‍्या वतुळ करण्यासाठी लष्करी मोहिमा काढीत 

आणि त्या मोहिमांच्या खर्चासाठी पुनः कजे, काढीत. 

असे हे लोकअथंव्यवस्थेचे एक अनुत्पादक :दुष्टकक्त 

निर्माण झाले होते. 

सरकार जी कर्जे काढी, त्यावर दरसाल साधारण- 

वणे १५ टक्के व्याज त्यांचे सावकार आकारीत: काही 

विशेष बाबतीत व्याजाचा दर दरसाळ ३६ टकक्यां! 

पर्यंतही गेलेला आढळतो. यामुळे प्रश्षासकीय व्यत्व- 

हारासाठी किवा सँन्यउभारणीसाठी. व. लष्करी 

मोहिमांसाठी कर्जाऊ रकमा देणे किंवा उधारीवर 

सामान देणे हा एक मोठा किफायतशीर व्यवत्तायु 

महाराष्ट्रात अठराव्या शतकात बनून राहिला, पण 

त्यात धोका व अनिदिचिततेचे प्रमाणही बरेच होते, 

घोका अशासाठी होता की जोवर मराठ्यांचे राज्य 

विस्तारत होते तोवर खंडणी वा अन्य उत्पद्नाच्या 
स्वरूपात बाहेरील प्रदेशातून कसे का होईना, थोडघा- 
फार प्रमाणात पैसे येत असत व दिलेल्या कर्जाची 
केंड कमीजास्त प्रमाणात होत असे. परंतु, मराठी 
'ऱाज्याचा विस्तार थांबल्यास फिंवा त्याचा संपूर्ण 
नाक्ष झाल्यास युद्धकर्त्यांनी- संन्यासाठी काढलेल्या 
कर्जांची परतफेड. होणे संभवनीय. नव्हते णि: नंतर 
येणाऱ्या सत्तेनेही अज्ञा कजंफेडीची : जबाबदारी 
स्वतः स्वीकारणे शक्‍य नव्हते. मराठी राज्याऱ्या 
उत्कर्षाच्या काळात त्या राज्याच्ना. संपूर्ण. पराभव 
होऊन वेगळीच परकीय सत्ता .त्ततु: जामी उपेई.व 


१० 
आपण दिलेल्या कर्जाची वसुली कदापि होऊ शकणार 
नाही अश्ली कल्पना तत्कालीन सावकारांना असंभव- 
नीय वाटणे स्वाभाविक होते व त्यामुळेच ते 
आवड्यक तो व्यावसायिक धोका पत्करावयास तयार 
होते. या व्यवसायातील अनिद्चिततेचा भाग असा 
होता, कौ मराठ्यांच्या मोहिमा कधी यशस्वी 
होत तर कधी अयदस्वी. त्यामुळे दिलेले कज 
ठराविक मुदतीत वसूल होईलच याची शाइवती नसे. 
तथापि, कर्जाची सव्याज परतफेड ह्या नाहीतर 
त्या मोहिमेनंतर अवश्य होईल असा भरवसा मात्र 
त्यांना वाटत असावा. एकंदरीने सवे गोष्टींचा 
विचार करता व मिळणारा व्याजाचा दर लक्षात 
घेता, व्यवसायास आवदयक तो धोका व तत्संबंधी 
अनिश्चितता पत्करूनही तो चालविणे त्यांना 
किफायतशीर वाटत असावे, यात शंका नाही. 


राजकीय घडामोडींमुळे अठराव्या शतकात, 
महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात अक्या तऱ्हेने एक नावी- 
न्यपूण आणि महत्त्वाचा बदल घडून यऊ लागला. 
या बदललेल्या सावंजनिक अथंव्यवहारासाठी किमान 
आवंश्‍्यक अंशी पायाभूत अ्थेसंरचना व आव्यक ते 
विविध आथिक सुविधासमुच्यय व भावड्यक त्या 
आथिक संस्था निर्माण होणे व वाढीस लागणे अप- 
रिहोर्य झाले. ज्या राजकीय-आधथिक बदलामुळे 
अशी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली ती युद्धमय 
स्थिती कायमची टिकुन राहणे नवीन भाथिक- 
मध्यस्थ वर्गाच्या दृष्टीने अर्थात जरुरीचे होते. 
त्यां वर्गातील मंडळींना नवीन अथकारणासाठी 
आव्यक व परस्परपूरक असे विविघ अथंव्यवहार 
कॅरावंयाचे होते. त्या वर्गात कमाविसदार, वसुली 
अधिकारी, हिशेबनीस, सावकार, व्यापारी, कर्जे 
व॑ लष्करी मोहिमांना लागणारी साधनसामग्री रोख 
किंवा उधारी स्वरूपात मिळवून देणारे मध्यस्थ, 
सन्याबंरोबंर कर्जवसुलीसाठी जाणारे सावकार 
किंवा त्यांचे प्रतिनिधी इत्यादी अनेक प्रकार होते. 
आणि अंशा परिस्थितीत, मराठ्यांच्या युद्धप्रधान 
अथेव्यवस्थेत, राज्यकर्त्या व्यक्तीशी अधिक संबंधित 
असलेल्या आथिक मध्यस्थांना इतरांपेक्षा व्यावसा- 
यिंक संधी अधिक प्रमाणात मिळणे स्वाभाविक 
आणि क्रमप्राप्त होते. 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


: व्यापारी-सावकारवर्गाचा उदय : सावकार 


महाराष्ट्रातील विश्षेषत: देशावरील खेड्यांतून 
सारावसुलीचे व कुलकणिकाचे काम पुर्वीपासून 
आणि मुसलमानी अमलातही, बव्हंशी देशस्थ 
ब्राह्मणांकडेच असे, मराठी सत्ता उदयास येऊ 
लागल्यावरही स्वाभाविकपणे सारावसुली व जकात- 
वसुली यांच्या कमाविसींची कामे देशस्थ ब्राह्मण 
मंडळी करू लागली. त्यांतील काहींनी छोट्या- 
मोठ्या गावांत हळूहळू जम बसवीत सावकारी 
व्यवसायास सुरवात केली असावी. अक्शा व्याव- 
सायिकांच्या याद्या निरनिराळ्या प्रसंगी व कारणा- 
रणाने तयार झालेल्या भाहेत व त्या एतिहासिक 
कागदपत्रांतून पाहावयास मिळतात. त्यांतील उपलब्ध 
असलेल्या तपक्षीलावरून इतिहासाच्या अभ्यासकांना 
काही अनुमाने काढता येण्यासारखी आहेत. 


१७२५ साली पेशवे बाजीरावांना पुण्याची 
जहागीर मिळाली आणि साधारणपणे तेव्हापासून 
मराठी राज्यकारभाराची राजधानी पुण्यास आली 
असे म्हणावयास हरकत नाही. मराठी राज्याचा 
विस्तार होऊ लागला आणि परिणामतः पुणे 
शहराचीही वाढ होत गेली. १४ जानेवारी १७३९ 
रोजी संक्रांतीच्या दिवशी पेशव्यांनी पुण्यात ज्यांना 
तिळगूळ वाटला अल्ला व्यक्तींच्या नावाची यादी. 
पुणे दप्तरखान्यात उपलब्ध आहे. पृण्पाची जहागीर 
पेशव्यांना मिळाल्यावर १३. १४ वर्षांनंतरची ही 
यादी आहे. तीर्त सावकारांची चवदा नावे आली 
आहेत. प्रा. धनंजयराव गाडगिळांनी यापुर्वी तिचा 
उल्लेख केला आहे. त्या यादीत मोघे, कांबरस, 
नाईक, कडू, घम, देशपुत्रे, भिडे, कानडे, अनगळ, 
तांबवेकर, दादाभाई, शास्त्री, कोंडा जोशी, बर्वे 
अश्ली नावे आली आहेत. त्यांत बरीचशी नावे 
देशस्थ ब्राह्मणांची असल्याचे दिसते. १७४० च्या 
सुमारास, सरकारला कर्ज पुरविणारे सुमारे दोडळे 
छोटेमोठे सावकार पुण्यात व्यवसाय करीत असावेत 
असे पेशवे दप्तरातील प्रकाशित निवडक उतार 
आलेल्या उल्लेखांवरून दिसते. काही 
प्रत्यक्षपणे सरकारास कर्जे देत 
मोठ्या सावकाराच्या माफत, 
भाषेत सांगावयाचे तर, 


यांत 
सावकार 
तर काहो कुणां 
किंवा तेव्हाच्या 
कोणा सांवकाराच्या 


१2.15 
ग 


"4 /> 
28. | 


अनुक्रमणिका 


अठराव्या शतकातील मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उद्य व अस्त 


* गुजारतीने' कर्जे देत. हिशेबी कागदपत्रांतून वरचे- 
वर उल्लेख होतो अशी पेशवेकालीन पुणे सावकारांची 
घराणी म्हणजे : अनगळ, ओंकार, करजे, गद्रे, 
गाडगोळ, गुजर, गुणे, गोसावी, चिपळोणकर, जोशी, 
तांबवेकर, तुळशीबागवाले, थत्ते, दातार, दामले, 
दोक्षित-पटवर्धन, पटवर्धन, पाठक, बिवलकर, भावे, 
भिडे, भोकरे, मघवे, मोघे, रास्ते, लेले, वैद्य, श्रोत्री, 
साने इत्यादी होत. 

सावकारांत अनेक चित्पावन व देशस्थ ब्राह्मण- 
घराणी असत. तसेच कऱ्हाडे ब्राह्मण, शिपी, 
सोनार, मराठा, शेणवी इत्यादींतही महत्त्वाची 
सावकारी-व्यापारी मंडळी असल्याचे दिसते. पुणे 
शहरातील सावकारांच्या संख्येत चित्पावनांचे प्रमाण 
व त्यांचे व्यावसायिक वर्चस्व अठराव्या शतकाच्या 
उत्तरार्धात वाढू लागले असे दिसते. स्वत: पेशवे हे 
भट घराण्यातील चित्पावन ब्राह्मण असुन त्यांचे 
अनेक सरदार व जहागिरदारही चित्पावन होते. 
पेशवेकालीन सावकारांत चित्पावनांचे महत्त्व वाढ- 
ण्यास ते एक महत्त्वाचे कारण होते हे उघड आहे. 
पेशवे व त्यांचे सरदार यांना लष्करी मोहिमां- 
साठी व नेहमीच्या राज्यकारभारासाठीही वारंवार 
पैसे लागत. अश्या नडीच्या वेळी सरव संबंधित पक्षात 
परस्परांसंबंधी विद्वास असणे आवश्यक होते. 
त्यामुळे राज्पकतं, युद्धकर्त व व्यापारी सावकार 
यांचे जास्त जवळचे संबंध येत राहणे स्वाभाविक 
होते. 

मराठी समाज अनेक जाती व जमातींनी युक्‍त 
असा होता, पण त्यांतील सर्वजण एकाच प्रादेशिक 
आथिक संस्कृतीचे घटक होते. त्यामुळे अठराव्या 
शतकात त्यांतील बहुतेक सवे कतेबगार लोकांना 
विविध क्षेत्रांत कमीजास्त प्रमाणात अनुकूल संधी 
उपलब्ध होत होत्या. उदाहरणाथ, होळकर हे 
मुळातील धनगर जमातीचे, पण नंतर एका मोठ्या 
राज्याचे प्रमुख झाले. शिंद्यांचीही तीच तऱ्हा. पेशवे 
दरबारातील मुख्य न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे 
हेही बालपणी एका सावकाराकडे सामान्य नोकरच 
होते. मोरशेट करजे हे सुरवातीस साताऱ्याला 
लहानसे दुकानदार होते, पण नंतर पेशवेसरकारला 
वेळोवेळी कर्जपुरवठा करणारे एक मोठे सावकार 
झाले, खाजगी पुरोहिताचे काम करणाऱ्या अनेक 


११ 


ब्राह्मणांनी आपल्या दक्षणा व इतर उत्पन्ने साठवून 
सावकारी सुरू केली व त्यांतील काही मध्यम 
प्रतीचे तर काही मोठे सावकार बनले. मृत्सहेगिरी, 
युद्धकोशल्य, कारकूनीचे उत्तम ज्ञान अशक्यांच्या 
जोरावर सामान्यांतून वर आलेले काही ब्राह्मण पुढे 
सेनापतीही बनले. भिन्न आथिक स्तरांवर असलेल्या 
व भिन्न व्यवसायांत गुंतलेल्या, पण एकाच जातीच्या 
असलेल्या कुटुंबांत परस्परांत वैवाहिक संबंध जमून 
येणे शक्‍य असे व तसे ते जमतही असत आणि तसे 
झाल्यास त्यात काही खास विशेष घडले असे वाटं- 
ण्याचे कारण नसे. ह्याही परिस्थितीमुळे एकाच 
जातीच्या घटकात व्यवसायभिन्नता निर्माण होण्यास 
मदत होत असे. वर एके ठिकाणो याच संदर्भात 
म्हटल्याप्रमाणे इतर जातिजमातींच्या तुलनेने 
ब्राह्मणांतील व्यवसायांतराचे प्रमाण अधिक असावे 
असे दिसते. सावकारवर्गात महत्त्वाचे घटक जरी 
ब्राह्मण असले तरी ब्राह्मणात व्यापारी ब्राह्मण, 
सावकारी ब्राह्मण अशा पोटजाती पडल्या नाहीत. 
त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रात संनिकी पेशा करणार्‍यां- 
चीही वेगळी जात निर्माण झाली नाही. एक तर 
सैनिक इतरही व्यवसायांशी, उदाहरणाथ, झ्ेतीशी, 
निगडित असत. आणि दुसरे म्हणजे सैनिकी पेशात 
मराठा, मावळे, ब्राह्मण, धनगर, महार अशा 
विविध जातींचे लोक गुंतलेले असत. 

पारंपरिक पुरोहितपणाच्या व्यवसायात गुंतलेले 
काही भटभिक्षूक सोडले तर सवंसामान्यपणे असे 
दिसते, की १८व्य़ा शतकातील मराठी ब्राह्मणवगे 
साधारणत: इहवादी वृत्तीचा असावा. पैसे मिळवून 
देणारे असे अनेक व्यवसाय असत, की ते अंगीकार- 
ण्याच्या बाबतोतही प्रस्थापित सामाजिक नैतिक 
मूल्ये ब्राह्मणांच्या आड फारशी येत नसावीत, 
याबाबत, जमेल ते व्यवसाय आणि मिळवता येईल 
त्या व्यवसायांतून पैसा हा अ्थवादच तत्कालीन 
मराठी ब्राह्मणांच्या बाबतीतही प्रभावो असावा. 
त्यामुळे शेतकरी, आचारी, पाणके, स्वयंपाको, 
जासूद, कारकून, सैनिक, सावकार, दुकानदार, 
व्यापारी, वैद्य असे विविध तर्‍हेचे व्यवसाय कर- 
णाऱ्या ब्राह्मणांसंबंधीचे असंख्य उल्लेख ऐतिहासिक 
कागदपत्रांतत आढळतात. ब्रह्मोन्द्रस्वामी धावडशी- 
करांसारखा ( १६४९ ते १७४५ ) धामिक वृत्तीचा 


१२ 


देशस्थ क्रग्वेदी ब्राह्मण, स्वतःला मिळालेली दाने व 
देणग्या शिल्लक टाकीत पुढे एक मोठा सावकार 
झाला. आणि पेशव्यांना व इतर सावकारांना कर्जे 
देऊ लागला हे सर्वज्ञात आहे. त्याने दिलेली कजे 
लाखांच्या घरात गेली होती. 


महाराष्ट्रात गुजराती व इतर बाहेरील व्यापा- 
ऱ्यांचा, केव्हापासुन व कसकसा प्रवेश होत गेला 
ह्यासंबंधीचे ऐतिहासिक संशोधनही मराठ्यांच्या 
व्यावारी इतिहासाच्या संदर्भात उपयुक्त आहे. 
यासाठी तत्कालीन याद्या, हिशेबाचे कागद, सरकार- 
कडे केलेले विनंतीअर्ज, संबंधित पत्रव्यवहार 
इत्यादी अस्सल ऐसिहासिक साधने पाहावी लागतील. 
उदाहरणाथ, १७५५-५६ साली पुण्यातील एका 
सावकारी पेढीशी, शहरातील ज्या इतर महत्त्वाच्या 
सावकारांनी व्यवहार केला होता त्या ७५ नावांपैकी 
बारा नावे गुजराती सावकारांची दिसतात." सुमारे 
तेरा वर्षांतंतरच्या म्हणजे १९६८-६९ च्या आणखी 
एका उपलब्ध यादीत" पेशवेसरकारला कर्ज 
दिलेल्या नऊ सावकारी पेढ्यांची नावे आढळतात. 
त्या सर्वांनी मिळून त्या वेळी साडे तेरा लाख रुपयांचे 
कर्ज सरकारला दिले होते. त्यापैकी त्या यादीतोल 
केवळ दोन सावकारांनी - परांजपे आणि काबरस 
यांनी - सुमारे साडेसात लाख रुपयाचे म्हणजे 
निम्म्याहून अधिक कर्ज दिले होते. त्या एकूण नऊ 
नावांत फक्त एक बिगर-मराठी नाव आढळते. ते 
म्हणजे, वाघोजी बगाडिया या गुजराती सावकाराचे. 
त्याने सरकारला फक्त ५३०२ रुपय इतकी रक्‍कम 
त्या प्रसंगी कर्जाऊ दिली होती. 


या संबंधात पुण्यापेक्षा थोडी वेगळी परिस्थिती 
थोड्या आधीच्या काळी सातारला असल्याचे एका 
वेगळ्या यादीवरून दिसते. युद्धानंतर झालेल्या दोन 
राज्यांमधील तहातील कलमांत खंडणीसंबंधीचे 
कलम बहुधा असे. आकारलेली खंडणी काही नेह. 
मीच तिथल्या तिथे सरवंच्या सव रोख वसुल करणे 
शक्‍य नसे. अश्या वेळी सावकारामाफंत हुंड्यांच्या 
स्वरूपात त्यांची वसुली होई. १७५३-५४ तोची 
श्रीरंगपट्टणवर मराठ्यांनी दहा लक्ष नऊशे रुपयांची 
खंडणी आकारली होती व सातार्‍यातील बारा-साव- 
कारी पेढ॒यांच्य़ा नावाने ती रक्‍कम हुंड्यांच्या रूपाने 


नर्वभारत 


जानेवारी, १९८२ 


मिळविली होती. “ या यादीतील बारा साव- 
कारांच्या नावांत, नऊ नावे गुजराती सावकारांची, 
व दोन कन्नड लिंगायतांची आढळून येतात. म्हणजे, 
निदान या यादीप्रमाणे साताऱ्यातील बिगरमराठी 
सावकारांचे प्रमाण १७५० च्या सुमारास मरांठी 
सावकारांच्या मानाने अधिक असण्याची शक्‍यता 
आहे. परंतु अशा खंडणीसंबंधीच्या व इतर 
हुंड्यांचा व्यवहार नंतर जेव्हा पुणे शहरातील साव- 
कारांशो होऊ लागला, तेव्हा तत्संबंधी याद्यांत मराठी 
सावकारांची नावे बऱ्याच अधिक प्रमाणात आढळ- 
तात. मराठ्यांची घटनात्मक राजधानी असलेल्या 
साताऱ्यास मराठी ब्राह्मणसावकारांची संख्या पेश- 
वाइं पुण्यापेक्षा तुलनेने कमी असावी व त्यामळे 
गुजराती सावकार तिथे तुलनेने अधिक संख्येत 
असावेत असे दिसते. शिवाय पेशव्यांनी १७ ६श्च्य़ा 
पानिपतच्या पराभवानंतरच मुख्यत्वे भापली दष्टी 
दक्षिणेकडे वळविली आणि खंडणी व इतर उत्पन्नाच्या 
उगवणीसाठी कर्नाटकावरील मोहिमा नियमितपणे 
सुरू केल्या. म्हणून कर्नाटकाशी मराठी सावकारांचा 
हुंडीव्यवहार सामान्यपणे १७६०च्या दशकापासून 
वाढू लागला असे दिसते. १७७०च्या दशकाच्या 
अखेरीपर्यंत पुण्यातील गुजराती सावकारी पेढ्यांची 
संख्या कमी असल्याचे ऐतिहासिक कागदपत्रांव 
दिसते. त्यानंतर बहुधा गुजराती सावकारांचे महत्त्व 
पुणं व महाराष्ट्राच्या इतर व्यापारी केंद्रांत हळहळ 
वाढू लागले असावे. या संबंधात एक उदाहरण इथे 
नपूद करण्यासारखे आहे. १७९५ मध्ये पुण्याजव- 
ळोल जेजुरीच्या मराठी वाण्यांनी पेशवे सरकारला 
एक अजे करून विनंती केली कौ, * मौजे मज 
कुरीची वाणोपणाची दुकाने बहुत दिवस आहेत. 
वगेरे वाणीही आहेत. त्यास आमचे म्हणणे साहे- 
बांसी आहे की मौजे मजकुरी गुजराचे दुकान आहे 
ते नसावे, गुजरास दुकान देऊ नये. त्याबाबत आम्ही 
साहेबास नजर रु. १०० सेंबर देऊ हा कतबा 
लिहून दिल्हा ” ! " यावरून पुण्याजवळील एका 
महत्त्वाच्या बाजारपेठेत पारंपरिक वाणीपणाने 
व्यवहार करणार्‍या मराठी वाण्यांना स्व 
व्यवहार करणाऱ्या व बाहेरून आलेल्या गुजराती 
वाण्पांशी स्पर्धा करणे व्यावसापिक दृष्ट्या हानी- 
कारक वाटत असावे, असे दिसते. 


र्न 


तंत्रपणे 


अनुक्रमणिका 


अठराव्या शतकातील मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उद्य व अस्त 


अठराव्या शतकाच्या उतरार्धात पेशव्यांना व 
इतर मराठी सरदारांना युद्धे अधिकाधिक खर्चिक 
होऊ लागली असावीत. याला दोन महत्त्वाची 
कारणे होती. ती म्हणजे, एक तर सुमारे १७४० 
पासुन पुणे व आसपासच्या मंडींतील वस्तूंचे बाजार- 
भाव सतत वाढत चालले होते.'' त्यामुळे युद्धखचे 
बाढत जाणे अपरिहायं होते. आणि, दुसरे असे को, 
राज्यविस्ताराच्या धोरणामुळे स्वतःच्या डोंगरी 
प्रदेशातील जुन्या गनिमी पद्धतीची कमो खर्चाची 
युद्धनीती मराठ्यांनी सोडली होती. त्यांना, त्यामुळे, 
-महाराष्ट्राबाहेरील प्रदेशात पायदळ व स्वारा- 
निशीच्या मैदानावरील खर्चिक यद्धनीतीचा अवलंब 
करावा लागत असे. केवळ वाहतुकीवर व 
घोड्यांच्या खरेदीवरही मराठ्यांना सतत व वाढता 
खर्च. करावा लागत असे. अधिकाधिक युद्धखचं 
म्हणजे सावकारी कर्जावर अधिकाधिक विसंबणे 
हे ओघानेच आले. पुणे ही केवळ पेशव्यांचीच राज- 
धानी नसून अठराव्प़रा शतकात साऱ्या मराठी घटक- 
राज्यांचे ते राजकीय व आथिक केंद्र बनले होते. 
त्यामुळे बाहेरील अनेक मराठी सरदारांना व 
सेनापतींना लष्करी मोहिमा व इतर कारणांसाठी 
पूण्यामधील सावकारांशी व व्यापाऱ्यांशी कर्जा- 
साठी व वस्तूंच्या खरेदीसाठी जवळचा आथिक 
संपक ठेवणे आवश्यक होते. शिवाय, बाहेरील 
मराठी घटकराज्यांनी पुण्यातील पेशवेसरकारला 
या ना त्या प्रकारे आपल्या उत्पन्नाचा काही ठरा- 
विक भाग द्यावा असे बहुतेक बाबतीत करारमदार 
असत.” या व अक्या इतर कारणांमुळेही पुणे 
व इतर शहरांत परस्परांत आथिक देवघेव बर्‍याच 
प्रमाणात होत असे. परिणामतः अठराव्या शत- 
काच्या उत्तरार्धात पुणे हे भारतातील हुंडीव्यव- 
हाराचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले. उदाहरणाथ, 
पुण्यातील एका दीक्षित-पटवर्धेनांच्या सावकारी 
पेढीचा हुंडीचा व्यवहार वाराणसी, बऱहाणपुर, 
जालनापुर, औरंगाबाद, नासिक, थळनेर, पेठण, 
मुंबई, नारायण पेठ, शिवपट्टण इत्यादी केंद्रांशी 
होत असल्याची नोंद त्यांच्या हिशेबी वह्यांतून 
सापडते. तुळझ्ीबागवाल्यांच्या पेढीकडे १७६९ 

.साली केवळ एका महिन्यात देशातील वेगवेगळ्या 


ठिकाणांहून दीड लाख रपये किमतीच्या हुंड्या 


१३ 


आल्या होत्या. त्यांतील ५०,००० रु. ची एक हुंडी 
सुरतेच्या नागर लक्ष्मीदासच्या पेढीकडून आलेली 
होती.“ 

पुणे व अत्य मराठी शहरांत पैक्याच्या देवघेवीचे 
व्यवहार लहानमोठ्या प्रमाणात बर्‍याच संख्येत 
होत असल्याने सावकार, उपसावकार व त्यांचे 
मध्यस्थ इत्यादींच्या संख्येत भर पडून महाराष्ट्रात 
अठराव्या शतकात सावकारी व्यवहार करणारा एक 
महत्त्वाचा खास नवा वर्ग उदयास आला. 

युद्धकर्त्यांत्फे कर्जे उभारणे, विविध युद्धोपयोगी 
साहित्य बाजारातून उधारीने आवड्यक त्या प्रमा- 
णात गोळा करणे वगैरे कामे करणारे जे मध्यस्थ 
असत ते ब्राह्मण, मराठा, प्रभु इत्यादी विविध 
जातींचे असत. मध्यस्थाचे काम जबाबदारीचे, नाजूक 
व कौशल्याचे असे. ते काम करणारा हरहुचरी, 
लोकांचा विदवास संपादन करू शकणारा व गोड- 
बोल्या असावा लागे. सरकार, संबंधित सेनापती, 
पेठेतील सावकार व व्यापारी या सर्वांशी त्याचे 
संबंध सलोख्याचे व विश्वासाचे असावे लागत. 
सैन्याच्या मोहिमेसाठी पैशांची कर्जे व उधारीवर 
वस्तू जमविणे किती कोशल्याने, निर्धाराने व 
सवेसंबंधितांचा विदवास संपादून करावे लागे यासाठी 
उदाहरण म्हणून रावजी आपाजी प्रभू यांचा 
यासंबंधीचा १७७० सालचा आत्मवृत्तांत बघण्या- 
सारखा आहे." 

राज्यकते व सेनापती मोठाली कजे घेत व अनेक 
सावकारांशी त्यांचा नात्यागोत्याचा वा अन्य जव- 
ळचा संबंधही असे. परंतु यामुळें धनकोंनी त्रण- 
कोंच्या राजकारणात लुडबूड केली किवा स्वतःला 
मोठे राजकीय अधिकारपद मिळावे म्हणून अयोग्य 
खटपट केली असे सहसा घडले नाही. ब्रह्मन्दधस्वामी 
धावडझ्ीकरांचा उल्लेख या संदर्भात वर आलाच 
आहे. त्यांनी पेशव्यांना व इतरांना कजे दिली व 
कोकण व इतर राजकारणाविषयी आपले मत प्र ति- 
पादले, पण त्याचेही स्वरूप मर्यादित होते. या बाबतीत 
दुसरे उदाहरण सांगता येण्यासारखे म्हणजे बाबुजी 
नाईकांचे. पेशवाईच्या सुरवातीच्या काळात बाबुजी 
नाईक सावकार हे एक खास प्रकरण होऊन गेले. 
पेशव्यांचे ते जवळचे आप्त होते. तसेच व्यवसायाने 
सावकारी व्यवहार करणारे आणि सेनापतीही होते, 


अनुक्रमणिका 


१४ 


पहिल्या बाजीरावांच्या मृत्यूनंतर (एप्रिल १७४०) 
बाबुजी नाईकांनी आपण पूर्वी सरकारला दिलेल्या 
व वसुल न झालेल्या कर्जाच्या बळावर पेशवेपदावर 
आपला हक्‍क सांगितला होता. रघुजी भोसलेंनी 
याबाबत बाबूजी नाईकांचा पक्ष उचलून धरला 
होता. परंतु बाबुजी नाईकांच्या खटपटीला अखेर 
यश आले नाही, मराठी सावकारवर्गात बाबुजी 
.नाईकांसारखी महत्त्वाकांशी व राजकारणी मंडळो 
फारक्षी झाली नाहीत असेच म्हणावे लागते. 
व्यापारी 

येथवर सावकारवर्गाच्या उदयासंबंधाने आपण 
“चर्चा केली. सावकारवर्गाच्या जोडीने व्यापारी- 
-वगेही महाराष्ट्रात अठराव्या शतकात तत्कालीन 
“विशिष्ट राजकीय-आधिक परिस्थितीमुळे उदयास 
येऊ लागला होता. कर्जाच्या बरोबरीने सरकारला 
अनेक कारणांसाठी-प्रशासकोय, लष्करी, राजर्नतिक, 


सणसमारंभ अक्या व इतर कारणांसाठी-विविध 
जिन्नसा सदेव लागत असत. त्यांचा सरकारला 
पुरवठा होण्याचे मुख्य मार्ग म्हणजे शेतसाऱ्याच्या 
रूपाने पिकातील काही भागाची वसुलो, जकातीच्या 
रूपाने वसुल होणारा व वाहतुकीत गृंतलेला काही 
माल, वर्गरे होते. याशिवाय रोख किवा उधारीने 
प्रत्यक्ष बाजारातुन खरेदी केलेले जिन्नस असतच. 
सरकारच्या खरेदीव्यवहारात कापड-चोपड हा 
सर्वांत प्रमुख जिन्नस होता. पेशवेसरकारच्या हिशेबी 
कागदपत्रांत जिन्नसांच्या आयव्ययाचे सरकारी 
हिज्लेब, “ ऐनजिनसी ” या नावाखाली स्वतंत्रपणे 
नोंदून ठेवले जात. ते अभ्यासले असता ऐंनजिनसी 
व्यवहारात कापडाला किती महृत्त्वाचे स्थान होते 
याची कल्पना येते. पुणे दप्तरखान्यातील घडणी 
दप्तरातील रुमाल क्रमांक ७४८ मध्ये उपलब्ध 
असलेली काही वर्षांसंबंधीची या विषयीची आकडे- 
वारी उदाहरणादाखल पाहण्यासारखी आहे: 

पेशवेसरकारने कापड व इतर जिन्नसा उधारी- 
वर खरेदी केल्या त्यांचा रुपयांत हिशेब. 


वषं कापड इतर जिन्नसा 
१७६३-६४ ३,१६,४०२ १६,००४ 
१७६५-६६ १,५०,७१२ २८,७४२ 
१७६७-६८ ३,२२,५ १२ १७,२०० 
१७६९-७० २१९७,६०० *,टडट 
१७७१-७२ १,१३,४२७ १२,२९२ 


नेवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


वरील भाकडेवारीवरून इतर जिन्नसांच्या मानाने 
कापडाची उधारीवर खरेदी सरकार किती मोठ्या 
प्रमाणावर करीत असे, याची कल्पना येते. 

उधारीच्या जोडीला रोखीनेही व्यवहार होत 
असे, शेतसारा, जप्ती इत्यादींच्या रूपाने धान्यादी 
जिन्नस सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर जमा होत. 
यांतील अतिरिक्‍त जिन्नस बाजारात विकून जे पैसे 
येत तेही आवश्यक त्या वस्त रोखीने खरेदी करण्या- 
साठी सरकारला पुनः वापरता येत, अश्ना रोखीने 
केलेल्या कापडखरेदीचेच एकाद्या वर्षीचे उदाहरण 
घेता येईल, केवळ १७६३-६४ या एका वर्षो पेशवे- 
सरकारने पंचवीस लाखांहून अधिक रुपये किमतीचे 
कापड रोखीने बाजारातुन खरेदी केल्याचे दिसते. 
कापडखरेदीचे हिक्षबाचे कागदपत्र पाहिले तर हे 
लक्षात येते, की अठराव्या शतकात महाराष्ट्रात व 
विशेषत: पुण्याच्या पेठेत कापडव्यापाऱ्यांची संख्या 
बरीच असावी. शिवाय दुसरे असे, कौ सरकारने 
केलेल्या अनेक खरेद्या अगदी लहान प्रमाणातही 
झालेल्या असत. 

पैश्याचा कजंव्यवहार करणारे अनेक सावकार, 
कापडव्यापाराचा व्यवसायही करीत असत. त्यामुळे 
पैशांच्या कर्जाच्या याद्यांत येणारी सावकारांची 
अनेक नावे तीच उधारीने कापड पु 
व्यापाऱ्यांच्या याद्यांतही आढळतात. १७६८-६९ 
साली पेशवेसरकारने ज्यांच्याकडून उधारीवर 
कापडाची खरेदी केली अशा तीस कापडव्यापाऱ्यांची 
एक यादी उपल्ब्ध आहे.* यात सरकारने पुर्वी 
ज्यांच्याकडून पंसे कर्जाऊ घेतले होते अजा साव- 
कारांची नावे, आता कापडव्यापांऱ्यांची नावे म्हणून 
आली आहेत. त्यांतील बारा नावे चित्पावन ब्राह्म- 
णांचो दिसतात, नऊ देशस्थ ब्राह्मणांची आहेत 
आणि इतरांत मराठा, शिपी वगरे आहेत. आणि 
ध्यानात घेण्यासारखी एक गोष्ट अशी, को यांत 
एकही बिगर-मराठी किवा गुजराती नाव नाहो. 


रविणाऱ्या 


या तीस व्यापाऱ्यांकडून एकूण सुमारे तीन लाख 
रुपये किमतीचे कापड सरकारने उधारीवर खरेदी 
केले. ह्या यादीतील काही तपश्लील पाहण्यासारखा 
आहे : रामचंद्र नाईक परांजपे ह्यांच्याकडूनची 
खरेदी सर्वांत मोठी म्हणजे रु. ५४,७३२ ची आहे. 
काबरस, भिडे, पारगावकर, ताटके, वानवळे 


अठराव्य़ा हातकातील मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उद्य व अस्त 


इत्य़ादींकडूनच्या खरेद्या रु. १०,००० ते ३०,००० 
पर्यंतच्या आहेत आणि काही व्प्रापाऱ्यांकडून सर- 
कारने फारच छोट्या, म्हणजे रु. १००० हून कमी 
किमतीच्या खरेद्या उघारीवर किंवा सरकारी 
उधारीखात्यावर म्हणून केल्या आहेत. उदाहरणाथ, 
तांबेकर यांजकडून रु. ८६२ रु. चे दिनानाथ महाजन 
यांजकडून ६७५ रुपयाचे, आणि गोपाळ कानडे 
यांजकडून ५७२३ रुपयाचे कापड सरकारने आपल्या 
उधारीखात्यावर घेतले आहे. 

अज्लीच एक १७७३ सालासंबंधीची सरकारी 
कापडखरेदीची यादी मिळते. त्यात पुणे बाजार- 
पेठेतील ७१ कापडव्यापाऱ्यांची नावे आली आहेत." 
त्यांतील -फक्त दोन नावे बिगर-मराठी किंवा 
गुजराती असल्याचे दिसते. एक, छब्रीलदाप बऱर्‍्हाण- 
पूर आणि दोन, माधवदास गोडीदास यांचे. 

काही सावकारांच्या व व्यापाऱ्यांच्या याद्यांचा 
वर उल्लेख केला आहे. त्यांच्यांतील उपलब्ध माहि- 
तीच्या मर्यादा जमेस धरूनही असे म्हटले पाहिजे, 
कौ अशा याद्यांत. उल्लेख केलेल्या नावांवरून, 
रकमांवरून, तारखांवरून व त्यावेळच्या राजकीय 
व आधिक घडामोडींवरून आपणास तत्कालीन 
महाराष्ट्रातील सावकारी व व्यापारी व्यवसायाचा 
प्रकार, त्याचा आवाका, त्याच्या प्रगतीची दिशा 
इत्यादींबद्दल बराच बोध होऊ शकतो. 

या व अशा अन्य याद्यांवरून असे दिसते की, 
अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मोठ्या संख्येने 
मराठी व्पापारीवग, विशेषतः कापडव्यापारांत 
गुंतलेला, निर्माण झाला होता व महाराष्ट्रातील 
बाजारपेठेत तो प्रभावीपणे व्यवहार करीत होता. 
गुजरात्यांसारखे बाहेरचे व्यापारी, संख्येने त्या 
काळात महाराष्ट्रात, विशेषतः पुणे व आसपासच्या 
बाजारपेठेत, कमी प्रमाणात होते. मराठी व्यापाऱ्यांत 
चित्पावन ब्राह्मण व त्या खालोखाल देशस्थ ब्राह्मण 
प्रमुख घटक होते. 

मराठी सावकारांनी वेळोवेळी दिलेल्या कर्जाचे 
जे हिक्षेबाचे कागदपत्र उपलब्ध आहेत ते पाहता 
एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते ती, म्हणजे 
अठराव्या शतकात एकाही मराठी सावकाराने पाच 
लोख रुपयांइतकीही रक्‍कम कधी एकरकमी कर्जाऊ 
दिल्याची नोंद आढळत नाही. सर्वसामान्यपणे एक- 


१५ 


रकमी मोठा कर्जाऊ आकडा म्हणखे २०,००० ते 
५०,००० रूपयेपर्यंतचा. दुसरे असे, की पेशवेसर- 
कारने सावकारांकडून ज्या रकमा कर्जाऊ घेतल्या' 
त्या अनेकदा एक हजार रुपयाच्या आतल्याही असत. 
ह्याचाच अथे असा कौ, अठराव्या शतकाच्या 
उत्तरार्धात सरकारी अल्प कजंव्यवहारांची, त्याच- 
प्रमाणे छोटेखानी मराठी सावकारांची संख्या बरीच: 
मोठी असावी. परंतु त्यातुन, परप्रांतांत काही 
ठिकाणी झाले तसे कुणी जगत्सेठ किंवा वीरजी 
व्होरांसारवे कोट्यधीश धनाढ्य सावकार महा- 
राष्ट्रात निर्माण झाले नाहीत. त्या तोलामोलाचे 
श्रेष्ठी किवा व्पवहारी निर्माण होऊ शकतोल अली 
भाथिक संरचना आणि आवड्यक त्या दर्जाच्या व 
तितक्‍या किफायतशीर व्यापारी घडामोडी तत्कालीन 
महाराष्ट्रात होत नसत, असेच म्हणावे लागते. 

पुणे येथील सावकारांचे व व्यापार्‍यांचे ज्याप्रमाणे 
पेशवेसरकारक्षी व इतर संबंधितांशी आथिक व्यव- 
हार चालत, तसे ते इतर बाहेरील मराठी सत्तार 
घाऱ्यांशीही असत. त्याचप्रमाणे केवळ सरकारी 
स्तरावर नव्हे तर खाजगी स्तरावरही कर्जाचो 
देवाणघेवाण, रोखीने वा उधारीने जिन्नसांची खरेदी" 
विक्री इत्यादी व्यवहार होत असत. सरकारी व इतर 
दप्तरखान्यांत उपलब्ध असलेल्या यासंबंधीच्या 
कागदपत्रांवरून त्या व्यवहाराच्या प्रकाराबद्दल हुंडणा- 
वळीचे दर, व्याजाचे दर, पेढ्यांचे अंतगत व्यवस्था- 
पन इत्यादींबद्दलही बरीच उपयुक्‍त माहिती मिळू 
शकते. 

अठराव्या शतकात पुणे व आसपासच्या प्रदेशात 
मोठ्या प्रमाणात कर्जांची देवाण-घेवाण, जिन्नसांची 
खरेदी-विक्री इत्यादींनी यकत असा अपूवे आथिक 
बदल मराठी समाजात घडून येत होता. त्या प्रक्रियेचा 
गुणक परिणामही इतर आथिक क्षेत्रांत व मास- 
पासच्या प्रदेशात पसरणे अर्थव्यवहाराला धरून होते. 

पुण्यातील बाजारपेठेशी व्यवहार करणाऱ्या बाहे- 
रील मराठी ड्यापाऱ्यांची संख्या आणि त्यांच्या व्यव- 
हाराचे प्रमाण कालानुसार वाढत असावे, हे बहुधा 
छोटे व्यापारी किवा वाणी असत. या व्यापाऱ्यांनी 
सरकारला केलेल्या विनंतीअर्जांत किंवा सरकारने 
त्यांना लिहिलेल्या उत्तरांत, वा सनदांत त्यांचा 
उल्लेख “गरीब साहुकार? असा होत असे. या छोट्या 


अनुक्रमणिका 


१६ 


व्यापार्‍यांना वा गरीब साहुका रांना व्यावसायिक उत्ते- 
जन देण्यासाठी सरकार करात, जकातीत वगेरे काही 
काळाकरिता, सुट किंवा माफी देत असे. अक्षा वेळी 
थासंबंधोचे सरकारी घोरण सनदांतून सहज व्यक्‍त 
होत नसे. उदाहरणाथं, इ. स. १७६३-६४ ची एक 
सनद पहा : पुणे व जुन्नर प्रांतात “ वाणी उदमी 
देशातून. तेळ, तूप, गूळ व हळद ऐसा जिन्नस घेऊन 
येतात त्यास सांप्रत या जिनसांची अमदानी जाहली 
पाहिजे... तरी सदरहू जिनसांस दसर्‍याप्यंत जकात 
सुदामत शिरस्त्यापेकी निमे घेत जाणे व निमे माफ 
करीत जाणे.” "' तंबाखू, मीठ, नारळ, तूप इत्यादी 
जिन्नसांच्या विक्रीचे वेगवेगळ्या प्रदेशांबाबत ठराविक 
काळातील मक्‍्ते देण्यात येत. आणि असे व्यापारी 
मक्‍ते महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांत मुसलूमाना- 
सुद्धा अनेक जातींचे व्यापारी लोक योग्य ती परवाना- 
रक्‍कम भरून मिळवीत. १७६३-६४ मध्ये महांदाजी 
नारायण व सदाशिव रघुनाथ कमाविसदार जकात 
प्रांत पुणे ब जुन्नर यांनी सरकारला अर्ज केला होता, की 
१/पुण्यात वाण्याउदम्यांची अमदानी होऊ लागली त्यास 
कोणाकोणापासुन जकात घ्यावी न ध्यावी येवि- 
शीची आज्ञा जाहलीं पाहिजे. ” त्यास सरकारने 
यासंबंधीचे आपले धोरण तपशीलवार जाहीर 
केले* सरकारी दुकाने चालवणारे छोटे व्यापारी 
असत. त्यांना सुरवातीचे भांडवल म्हणून सरकार- 
कंडन साधारणपणे दरसाल बारा टक्के व्याजाने 
वैस्ते कर्जाऊ मिळत असे आढळून येते.* 
अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातील 
वेगवेगळ्या भागांतून छोटे व्यापारी, वाणी, कारा- 
गीर इत्यादी विविघ तर्‍हेचे व्यावसायिक पुण्याकडे 
मोठ्या संख्येने स्थलांतर करू लागले. तसे ते 
महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही येऊ लागले, त्यामुळे 
त्यांना सामावून घेण्यासाठी शहरात नवनवीन पेठा 
बसवाव्या लाबल्या. पेठेतील व्यापारी-फारभारावर 
सरकारची देखरेखही आवद्यक असे, त्यामुळे पारं- 
परिकपणे शेटेपण व महाजनपण करणाऱ्या मंड- 
ळींना नव्याने महुत्त्व आले ब त्यांचे कामही वाढले. 
परिणामतः शेटे-महाजनकीचे काम करण्यासाठी या 
क्षेत्रात नव्यानेच इतर क्षेत्रांतील माणसेही पुढे येऊ 
लागली व यासंबंधी सरकारशी करारमदार कंरू 
हछागळी. अठराव्या. शतकाच्या सुरवातील पुण्यात 


मवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


केवळ पाच पेठा होत्या. त्यांची संख्या वाढत 
जाऊन, त्या शतकाच्या अखेरीस शहरात अठरा 
पेठा झ्षाल्या. आणि त्या वसवण्यात 'सर- 
कारी कारभारी व झेटे-महाजनांबरोबर सावकार, 
मक्‍ता घेऊन बाहेरील कारागीर जाणून पुरविणारे 
मध्यस्थ, इमारतीच्या बांधकामाचे मक्‍तेदार इत्यादी 
अनेकांचा सहभाग घडू लागला. पुण्याप्रमाणेच 
महाराष्ट्रातीक इतर नगरांकडेही नव्याने स्थायिक 
होण्यासाठी व्यापाऱ्यांचा व कारागिरांचा ओघ सुरू 
झाला आणि पेश्वेसरकारकडून ह्याला प्रोत्साहून 
म्हणून नवागत सावकारांना, व्याप!ऱ्यांना जकात- 
माफो करणे, मानाची वस्त्रे देणे, पालखी इत्यादी 
मानाचे हक्‍क देणे, गावात राहण्यासा मोफत वाडा 
देणे, किवा कोठार बांधण्यास मोफत जमीन देणे 
इत्यादी हृक्‍क-सवलती दिल्या जाळ लागल्या. 
ठेकेदार 

सरकारची, तसेच पेशव्यांची व इतर सरदार 
जहागिरदारांची खासगीकडील, विविध तऱ्हेची 
कामे असत, ती त्या त्या कामांचे स्वतंत्र डेक 
देऊन करवून घेतली जात. अल्ला तःहेने ठेकयाने 
दिलेल्या कामासंबंधीचे पत्रव्यवहार, हिशेबी कागद 
इत्यादी मोठ्या संख्येने उपलब्ध माहेत. विविध 
तर्‍हेच्या कामांसाठी त्या त्या क्षेत्रातली अनुभवो ब 
व निष्णात ठेकेदार व्यावसायिकांची आवद्यकता 
असे. उदाहरणार्थ, इमारती बांधणे, पाट वांधणे- 
वाड्यात रोजच्या भोजनाची, पाटपाण्याची व्ववस्था 
ठेवणे, दिवाबत्तीची सोय करणे, फुलांचा पुरवठा 
करणे इत्यादी; तसेच, टपालसेवा, खाणो, नदीवर 
नांवा चालवून वाहतुक करणे, तोफांचे गोळे 
बनविणे, अग्निबाण बनवणे, कागद, शाई तयार 
करणे ब पुरवणे इत्यादी अनेक कामांचे विलेले ठेके 
व त्यांचे हि्षेबी कागद मोठ्या प्रमाणात सापड. 
तात. त्यांत येणारी जवळजवळ सववच नावे मराठी 
भाहेत, आणि ती अनेक जातींतील आहेत. सरकारचे 
अठरा तऱ्हेचे कारखाने चालविण्यासाठी व त्यांत 
काम करण्यासाठीही सोनार, लोहार, तांबट 
सुतार, विणकर, शिपी इत्यादी विविध व्यावसा. 
यिकांची व कारागिरांची गरज असे. खाजगी 'कार्मां- 
साठी . लोकांकडूनही अक्ञा कारागिरांना भागणी 
असे, कारागिरांना मजुरी देऊन जसे काम करून्‌ 


अठराव्या दातकातील मराठी व्यापारी-सावकारचर्गाचा उदय व अस्त 


घेत्तळे जाई तसे ठेके देऊनही काम दिले जाई. अशा 
छोट्यामोठ्या अनेक ठेकेदारांचा एक नवा वगंही 
महाराष्ट्रात, विशेषतः पुण्यासारख्या शहरात अठ- 
राव्या झत्तकात तयार झालेला दिसतो. त्याची 
कित्येक उदाहरणे मराठी ऐतिहासिक कागदपत्रां- 
तून मिळतात. | 

एकंदरीने पाहता असे दिसते, कौ महाराष्ट्रात 
अठराव्या शतकात जो आथिक बदल घडून येत 
होता, त्या प्रक्रियेचा गुणक परिणाम विविध आथिक 
क्षेत्रांत व निरनिराळ्या प्रदेशांत पसरत होता. 
तथापि, त्या बदलाचा मुख्य गाभ्याचा भाग हा 
पैश्याचे हस्तांतर, भाथिक मध्यस्थी, व्यापार, सेवेची 
ठेकेदारी इत्यादींचा होता. त्या बदलात ओद्योगिक 
स्थित्यंतराचा भाग अल्प होता असे दिसते. जो 
काही भाधिक बदल घडून येत होता, त्याची सवे 
मदार: मुख्यत्वे राजकीय पायावरच आघारलेली 
होती. परंतु राजकीय पायाची मजबुत्ती आणि 
स्थिरता तरी त्या काळात कितीशी होती ? 

शत्रूकडून शहरे व खेडी लुटली जात. पुणे शहरा- 
चेच उदाहरण घ्यायचे तर ते १७६३, १७९७ व 
१८०२ या वर्षी यथेच्छ लुटले गेले होते. इतकेच 
काय, अनेकदा स्वकीय संन्यापासुनही आपल्या 
पिकांचे, मालाचे, संपत्तीचे संरक्षण लोकांना करावे 
लागे. स्वकीय सावकारांवर सवती करून, प्रसंगी 
त्यांचा छळ करूनही, मराठा सैन्याने त्यांच्याकडून 
पैसे उकळल्याची उदाहरणे काही कमी सापडत 
नाहीत. न 

तथापि, हे असे काही प्रकार वगळल्यास, स्वे- 
सामान्यपणे विचार करता असे म्हणता पेईल, को 
अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात तरी 
मराठी अमलामुळे सवेसाघारण सुरक्षिततेची परि- 
स्थिती निर्माण झाली होती आणि बव्हंशी राजकीय 
कारणांमुळेच महाराष्ट्रसमाज त्या काळी भाथिक 
क्षेत्रात काही भंश्ी प्रगती करू लागला होता, 

प्रा. घनंजयराब गाडगिळांनी म्हटले माहे, को 
महाराष्ट्रात एतद्देशीय वाणीसमाज मुळात नव्हता 
व वाण्याची जातही जवळ जवळ नव्हती." ते 
म्हणतात ते बरोबरच आहे. परंतु याकडे .अज्षाही 
दृष्टीने पाहता येईल, की ऐंतिहासिक व आर्थिक 
भौगोलिक प्रतिकूल कारणांमुळे मंहाराष्ट्रात मराठी 

न. भा. २ 


रज 


वाण्यांची जात किवा जमात मुळात नव्हती आणि 
मराठी व्यापारी-सावकारवर्गे भारताच्या वाणिज्य 
नकाझावर येण्यास बराच उश्ीर लागला, आणि तो 
जेव्हा आला, तेव्हा आधिक-सामाजिक कारणापेक्षा 
राजकीय व सामाजिक बदल हेच त्याला जास्त प्रभावी 
कारण ठरले. त्यामुळे इतर प्रदेशांत क्रमाक्रमाने 
उत्क्रांत झालेली व भिन्नपणे ओळखता येऊ शकणारी 
वाण्यांची प्रभावी जात महाराष्ट्रात निर्माण झाली 
नाही. अठराव्या शतकात महाराष्ट्रात क्रांतिकारक 
पद्धतीने नव्याने उदयास आलेल्या मराठी व्यापारी- 
सावकारवर्गात अनेक जातींचे लोक होते व त्यात 
ब्राह्मण जांतीचे लोक प्रामुख्याने होते. ब्राह्मणांसह 
हा नवीन वर्ग स्वतः सामान्यपणे इहवादी व व्यव- 
सायाच्या दृष्टीने जातिनियमांच्या अडथळ्यापासून 
बराचसा मुक्‍त होता. व्यापारी व औद्योगिक 
स्थित्यंतराच्या व नव्या आथिक युगाच्या जडण- 
घडणीच्या दृष्टीने अशा तर्‍हेने नवीन उदयास 
आलेला जातितिरपेक्ष व्यापारी-सावकारवगं 
कदाचित जास्त सुयोग्य ठरला असता असेही म्हणता 
येईल. ब्राह्मणांत किवा इतरांतही ज्यांनी व्यापारी- 
सावकारीचा व्यवसाय अंगिकारिला, त्यांची पुनः 
वेगळी जात किवा पोटजात तिर्माण झाळी नाही. 
एकाच कुटुंबात वेगवेगळें उद्योग-व्यवसाय करणारी 
माणसे असल्याने असे घडणे कठीण किंबहुना जवळ- 
जवळ अशक्यच होते. 

प्रशासकीय व युद्धविषयक विशिष्ट तर्‍हेच्या 
आथिक कारभारपद्धतीमुळे मुख्यत्वे महाराष्ट्रातील 
या वर्गाचा उदय झाला होता. त्यातील बर्‍याच 
जणांचा राज्यकर्त्यांशी व युद्धकर्त्यांशी नात्यागोत्याचा 
संबंध होता. एखादी लष्करी मोहीम अयदास्वी झाळी 
तर तिच्यासाठी दिलेल्या कर्जाच्या व उघारीच्या 
वसुलीसाठी मराठी व्यापारी-सावकार पुढील एखादी 
होण्याची, व्यवसायातील अनिद्चिततेचा एक भाग 
म्हणून वाट पाहू शके, किवा त्या कर्जाच्या वसुली- 
प्रीत्ययं एखाद्या महसूल किवा जकातीच्या कमा- 
विसेचा. हक्‍क किवा एखाद्या मालाच्या विक्रीच्या 
मक्‍त्याचा हकक मिळवी, किवा कज वेळेवर फेडण्या- 
विषयोच्मा षर्तीत भाघोच अशा हक्‍कांसंबंधी उल्लेख' 
कटाक्षाने करवून घेई. परकीय व्यापारी सोंवकारांना 
तत्कालीन परिस्थितीत आपल्या भाथिक' व्यॅवसीया- 


१८ 


साठी मराठी व्यावसायिकांइतका राजकीय धोका 
पत्करणे सहसा शक्‍य नसे. मराठी राज्यकते, युद्धकते 
व व्यावसायिक यांच्या परस्परसंबंधाच्या बाबतीत 
“ज्या गावच्या बोरी त्या गावच्याच बाभळी ! असा 
काहोसा प्रकार होता. तज्ञी परिस्थिती परकौय 
व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत घडून येणे अशक्‍य नव्हे, पण 
कठीण होते. 


व्यापारी-सावकारवर्गाचा अस्त 


सतराव्या-अठराव्या शतकात प्रथमच मराठी 
समाजाचे स्वतःचे असे पृथक प्रादेशिक राष्ट्र नव्याने 
उदयास आले. त्यात स्वतःच्या आथिक, सांस्कृतिक 
दीघं परंवरा नव्हत्या. त्या नसल्याने नव्या परिस्थि- 
तीला उपयुक्‍त ठरतील अल्ला नव्या संस्था निर्माण 
करण्याची सामाजिक सूजनशक्तीही म्हणावी तज्ञी 
व तेवढी मराठी समाजात स्वराज्यकालात निर्माण 
झाली नव्हती. त्यामुळे शेजारील कर्नाटकातील जैन 
किंवा लिंगायत कन्नड व्यावसायिक श्रेणीसारख्या 
किवा गुजराती महाजनांसारख्या आथिक संस्था 
मराठी समाजात अठराव्या शतकात निर्माण झाल्या 
नाहीत; आणि अशा दीर्घायुषी संस्थांमुळे हाभणारे 
व्यावसायिक स्थेयं व त्यांच्या योगे आथिक सुविधा- 
समुच्चयात पडणारी महत्त्वाची भर यांचा फायदा 
तत्कालीन मराठी समाजाला मिळाला नाही, भक्‍कम 
भाथिक पायावर उभे राहू शकणारे व बाह्य विगर- 
आथिक प्रकारच्या, म्हणजे राजकीय वगरे, आधारा- 
शिवाय चालू शकणारे उद्योगधंदे मराठी प्रदेशात 
सामान्यपणे निघालेच नाहीत. त्यामुळे अठराव्या 
शतकात मोठ्या संख्येत जो मराठी व्यापारी-सावकार- 
वर्गे पुढे आला तो प्रकार जवळजवळ आळवावरच्या 
पाण्यासारखाच ठरला, नवीन उदयास आलेला 
व्यापारी-सावकारवरग अधिक काळ टिकून राहता 
तर कदाचित इष्ट ते अनुकूल आथिक बदल व 
नवीन आथिक संस्थांची जडणघडण महाराष्ट्रात 
होऊ शकली असती. पण हा 'जरतर! चा विचार 
आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीस महाराष्ट्र 
ब्रिटिश सत्तेच्या आधिपत्याखाली येऊन जेव्हा 
मराठी व्यावसायिकांना मिळणारा स्वकीयांचा राजा- 
श्रय व युद्धाश्रय संपला, तेव्हा इथला व्यापारी- 
सावकारवर्गही  पालापाचोळ्याप्रमाणे कुठल्या 


नवभारत 


' स्वराज्याच्या काळात मराठी 


जानेवारी, १९८४ 


कुठे पार उडून गेला. महाराष्ट्रात ब्रिटिश राज्य 
आल्यावर अनेक मराठी सावकारांची व्यावसायिक 
पत पार खलास झाली. कारण, त्यांतील अनेकांनी 
लष्करी मोहिमांसाठी किंवा इतर लष्करी कारणां- 
साठी स्वकीय युद्धकर्त्यांना जी कजे दिली होती 
त्यांची वसुली करणे ब्रिटिश्न सरकारच्या धोरणा- 
मुळे मराठी सावकारांना अशक्यप्राय होऊन गेले. १८ 
पुढे प्रत्यक्षात ब्रिटिश सरकारने मराठ्यांच्या संन्य- 
उभारणीसाठी सावकारांनी दिलेली कर्जे रहबातळच 
ठरविली. या बाबतीत २ जून १८३२ रोजी डेक्कनचे 
ब्रिटिश डेप्युटी एजंट जॉन वॉर्डन यांनी दिलेला 
निर्णेय पाहण्यासारखा आहे. * 

अठराव्या शतकात उदयाला आलेल्या मराठी 
व्यापारी-सावकारवर्गाचे क्षेत्र मुख्यत्वे कर्जाच्या 
देण्यातुन होणारा नफा व कमी अंतराची अंतगत 
वाहतुक व व्यापार एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिले. 
त्या मर्यादित क्षेत्रातून तो वर्ग बाहेर पडण्याआधीच 
शिवपुर्वकालाप्रमाणे पुनः परकोयांचे आधिपत्य आले. 
व्यापारी-सावकारांत 
फारशी कुणी व्यापारी उद्योजकता किंवा कल्पकता 
दाखविली नाही, किवा कुठे खऱ्या अर्थाने भांडवल- 
गुंतवणूकही केलो नाहो. केली तो मुख्यत्वे पैशाची 
उलाढाल व त्या अनुषंगाने केलेले व्यवहार, एको- 
णिसाव्या शतकात ज्या वेळी नजीकच्या भुंबई 
शहराची व्यापारी व औद्योगिक प्रगती झपाट्याने 
होऊ लागली होती, त्या वेळी पुण्यातील जनी 


णे निष्क्रिय 


ना हो मराठी 
धनिक कुटुंबांनी पुण्यातील आपले वास्तव्य हलविले 


होते हे खरे. ” तथापि, सवच धनिकांनी काही पुणे 
सोडले नव्हते. परंतु त्यांच्यांतील 
व्यवसायांत किवा कारखान्यांत भांडवलगुंतवणक' 


च्या 


आली आहे. वी - 


आहे, की सरदार नातूंसा रख्या पुण्यातील मराठी 
निका उदाहरण डोळ्यां. 
पुढ ठवून या शहरातही भांडवली उद्योग 

करावेत, तथापि हे संपादकीय विचार केवळ वतं 


अठराव्या शतकातील मराठी व्यापारी-सावकारवर्गाचा उद्य व अस्त 


मानपत्राच्या रकान्यातच राहिले आणि प्रत्यक्षात 
मात्र तसे काही घडले नाही. 

पेशवेकाळाच्या अखरीपासून गुजराती, मार- 
वाडींसारखे बाहेरील व्यापारी महाराष्ट्रात सरवेद्र 
पसरू लागले. एकोणिसाव्या शतकात ते सर्वे 
लहानमोठ्या मराठी गावांत जाऊन वसले, शिवाय 
येथल्परा शहरा-खेड्यांतील सावकारी व व्यापारी 
व्यवसायांवरही त्यांनी आपली पकड पक्की केली. 
तात्पय 

अठराव्या शतकापूर्वीचा महाराष्ट्र, शेजारील 
माळवा, गुजरात, तेलंगण, कर्नाटक इत्यादी प्रदे- 
झांशी तुलला करता आथिक व सांस्कृतिक दृष्टीने 
मागासलेला होता. सतराव्या शतकातील मराठी 
राजकीय सत्तेच्या स्थापनेमुळे व नंतरच्या शतका- 
तील राज्यविस्तारामुळे मराठी समाज़ाला अनेक 
क्षेत्रांत प्रगती करण्याची संधी मिळाली. त्या एकंदर 
प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात एक नवा 
अस्सल मराठी असा व्यापारी-सावकारवर्ग उद- 
यास आला, जो स्थानिक व्यापारी-सावकारवगं 
महाराष्ट्रात अठराव्या शतकात उदयास आला, त्यात 
अनेक जातीचे लोक होते. तथापि त्यात ब्राह्मणांचे 
स्थान प्रमुख होते. ह्या वर्गाचा उदय व त्याची 
प्रगती ही बव्हंशी तत्कालीन राज्प-अथव्यवहार व 
युद्ध-अ्थेव्यवहार यांवर भाधारित व अवलंबून 
होती. ब्रिटिश राजवटीमुळे हा बाहेरील आधार 
जेव्हा नाहीसा झाला, तेव्हा ब्रिटिशपुव॑ कालात 
नव्याने उदयास आलेला मराठी व्यापारी-सावकारी- 
वर्गेही पार कोलमडून नाहीसा झाला. 


अठराव्या दतकात भारतातील काहो प्रदेशात 
कापसासारख्या व्यापारी पिकामुळे अनेक ग्रामीण 


संदर्भ व टीपा 


१९ 


व नागरी भागांत महत्त्वाचा आथिक बदल घडून 
आला. यात स्थानिक शेतकरी, व्यापारी, सावकार 
इत्यादी सर्वांचे हितसंबंध गुंतलेले होते. गुजरातेत 
अधिकाधिक जमीन कापसाच्या लागवडीखाली येऊ 
लागली तर बंगालमध्ये व आंध्रात तेथल्या कापड- 
व्यवसायासाठी बाहेरून कापसाची अधिकाधिक 
आयात होऊ लागली. असा उद्योगाधिष्ठित मूल- 
गामी स्वरूपाचा आथिक बदल' महाराष्ट्राच्या बाब- 
तीत अठराव्या शतकात घडून आला असे म्हणता 
येत नाही. 

भांडवलपूवे उत्पादनपद्धतीच्या अर्थव्यवहारात 
सावकारी व्यवसायाचा महत्त्वाचा वाटा असतो. पण 
केवळ सावकारी व्यवहाराचे प्रमाण किवा व्याप्ती 
वाढत गेल्पाने उत्पादनप्रकारात आमूलाग्र बदल 
किवा स्थित्यंतर होत नसते. त्यास इतर अनेक 
भावइयक सामाजिक-आधथिक बदलांची जोड असावी 
लागते. या दृष्टीने विचार करता, अठराव्पा शतकात 
उदयास आलेला मराठी व्यापारी-सावकारव्गे 
नवीन भांडवली उत्पादनप्रकार घडवून आणण्याच्या 
दृष्टीने खूपच अपुरा होता असे म्हटले पाहिजे. त्या 
वर्गाने भारतात इतरत्र प्रचलित असलेल्या उपलब्ध 
उत्पादनपद्धतीतही आपले पैसे गुंतवले नव्हते, मग 
नव्या भांडवली उत्पादनप्रकाराचे नावच नको. 

भारतात सतराव्य़ा-अठराव्या शतकात राजकीय 
घडामोडींवर अवलंबून जे आथिक बदल घडून आले 
त्यांचे स्वरूप बरेचसे वरवरचे होते. अठराव्या शत 
कात महाराष्ट्रात जो आथिक बदल घडून आला व 
नव्या व्यापारी-सावकारवर्गाचा उदय झाला, तोही 
अशा वरवरच्या आथिक बदलाचाच एक प्रकार 
होता, असे म्हणाबे लागेल, 


१. ध. रा. गाडगीळ, पुणे शहरातील महाजन व नगरशेठ (पुणे, १९६२), पृ. १५. 


२. कित्ता, पृ. २७. 


३, एेवयालाताच शिवण शिक्याता, 12272१0008 ८॥८७८८८६८४८0॥८१७ 70 ८११६७ ८७ (१८ 
126667८ 0. 4. 1). 600 4. 7). 7000 (1)शा1, 1973), . 51, 


४. शं. गो. तुळपुळे, प्राचीन मराठी कोरीव लेख (पुणे १९६३), संबंधित लेख; १. ७७0१तठावां, 
एल्गाणाणाट (जाता 0खाड प 80प0)टाया ताळ 2 ७०४. (१॥७ता5, 1936) 0. 391; 


मु. ग. पानसे, यादवकालीन महाराष्ट्र १००० ते १३५० ( इ. स.), (मुंबई १९६३), पृ. ६५, 


र १ ५- ७, 


२९० 


षत 
द 
७. 
टॅट 
९, 
डे क 


११. 
१२. 


१३, 
१४. 


१५. 
१६. 


१७, 


१८. 
१९. 


२०. 
२१. 
२२. 


२२. 
२४, 
२५, 
२६. 
२७, 
२८. 
२९. 
२३०, 


नेवभार॑त जानेवारी, १९८४ 


४५. 1). ॥॥एलाचा, । ७॥७॥॥1112 फच्ता9्ट इला]टाय01[5 11 [112 8131011 5९89. 
एटा प७(० 1500 &. 1)., 4707. 77८ शण. 22 ०. 3, $ल(. 1980. 

वि. का. राजवाडे लेखसंग्रह ३ खंड (१९२८-३५ ), खंड १, ' ऐतिहासिक प्रस्तावना ! प. ३५२. 
तुळपुळे, प्राचीन मराठी कोरीव लेख पृ. ९२-३,२७५, लेखांक १२, १७, ३४, ५३-५. न 

कै. 8. अप्टाका, 708007०705 6000 ८॥८४॥ 000128 ( ऐपाट 1934 ) 0. 201-4. 

स्मृतिचंद्रिका आचारकांड; कूमंपुराण; आपस्तंभ स्मृति, इत्यादी. 

॥9८7०८000728 7०१७ ८७८ 8८51 फळा ळल हाट 7286877206 १७ 1021788 
( पद्याट्टठा पर्थाहाऱटत 0 95 85२१]1) ) हत. ७४ ७. ६. ४२. 9 एक. ( प, 
1906-1911 ) लज. ] 1)0ल्पा 86 10. 364. 

गाडगीळ, पुणे हह्रातील महाजन व नगरशेठ, पृ. २०. 

भारत इतिहास संशोधक मंडळ, त्रैमासिक खंड २२, अंक ३-४, जानेवारी-एप्रिल १ ९४२, 
पृ. ८९-९३. 

88177]) ४०. 7, ७. 8309-11, 

$517२01) ४»/०1. 3, ७. 145. 

रा. वि, ओतुरकर, संपा. पेशवेकालीन सामाजिक व आथिक पत्रव्यवहार १७२२-१८५४ ( पुणे 
१९५० ) पृ. ८३-४; अर्जाची तारीख २२ ऑगस्ट १७९५. डफ 
प. खाट, 77८ 1920072 109०8 ०१ ॥॥८४४ 2८7६ ८४८८८१८ (०099 1852 ) 

कैलाताळ 1 : (ठ्या१पाठता(9 ०९5 १ 0112 पाव 11 [1८ 1801 भ०॥॥॥॥४ 7 
या संदर्भात पहा : नाना फडणीस यांचे नारो शिवदेव यांस होळकरसरकारकडन डा 
थकबाकीसंबंधीचे पत्र ( इ. स. १७८३ ), वा. सि. बेंद्रे, संपा. जुन्या मासिक त्रेमासिकात प्रसि र 
झालेली भहाराष्ट्रतिहासाची साधने ३२ खंड ( मुंबई, १९६६ ), खंड ३ रा, प. २४७ ड्‌ 
ना, गो, चापेकर, पेदवाईच्या सावलीत ( पुणे, १९३७ ), पृ. १२१. च भं 

“ बखर प्रयाग अनंत फणसे ह्याच्या वंशाची ', * चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभ ी 
ंड' १) मेक १, कहतोदी दक. ६-1. भर प्रभूच्या इतिहासाची साधने 

पुणे दप्तर - घडणी दप्तर रुमाल क्र, ७डट, 

5851२) ४०. 7, 5. 309-11. 


87८८४४०१८४ 7070 ८०८ 7४8720 7006" 46 ९. वत. ७7 ५. 5. ३ , 
( 8०11039 1934), ४०]. 22, ७७. 131-3. ४ 0. उभवळ्ा 


551701) ४०1. 7, 0. 69. 

708. 0. 68, 

107 ॥17. 288-9. 

उदाहरणाथ पहा : वसई येथे दिलेल्या सवळती. 587२1) एन. १, 5. 139 140 
गाडगीळ, पुणे शहरातील महाजन व नगरशेठ, पू. १५. य न्य त्रा 
चापेकर, पेशवाईच्या सावलोत, पू. १२४-५, २५६. 

कित्ता. पृ. २६८. 


1. . ठिवीपा च्या ल, 8008) ७०7८०/ ०११ 8000८0 लहकाट€ ८2 
९ व वक 
1817-1830 (].ळातेञा, 1957). ४९ ४६ १०६७१७५ [क 


७0७७6 


घर्मकोशाची ५१ वर्षे 


ना. बा. मराठे 


व्यक्‍तीला पन्नास वर्षे उलटली को आपल्या जीव- 
नातील वजाबाकी किती हे नजरेखाली घालून त्याचे 
विहृंगमावलोकन करणे हे त्यानंतरच्या जीवनातील 
योजना आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. 
ब्यक्‍तीच्या पन्नास वर्षांच्या जीवनात पहिली पंचवीस 
वर्षे बालपणात शिक्षणात जातात. पुढील पंचवीस 
वर्षे लग्न, मुले, संसार, अर्थाजेंन यांत कशी जातात 
कळत नाही. वयाची पन्नाशी उलटली को, माणूस 
आपल्या बऱ्या-वाईट अनुभवांच्या आवर्तातून बाहेर 
पडण्याचा प्रयत्न करू लागतो. या प्रयत्नात काही 
माणसे हताश होऊन दैववादी बनतात, तर तुलना- 
त्मकदृष्ट्या काही तुरळक माणसे आपल्या अनु- 
भवाच्या बळावर काही नव्पा योजना आखून हाती 
घेतात अन्‌ त्या पुर्‍या करण्यासाठी ततमतधनाने 
प्रयत्त करतात. ती त्या कार्यात व्यक्तिशः पूणं 
एकरप होऊन गेलेली दिसतात. ही कामे पैश्याच्या 
लोभातून न केली जाता पुर्णत: विद्यापीठस्तरावर 
प्रबोधनात्मक स्वरूपाच्या स्वारस्याने केली जात 
असल्याने ती पुरी होतात, सफल होतात, निर्दोष 
होतात. म. म. पां. वा; काणे यांनी एका हाती 
हातावेगळा केलेला * हिस्टरी भॉफ धमंशास्त्र ) हा 
प्रकल्प याचीच साक्ष देतो. आणि धमंकोश व 
मीमांसाकोश ही अशीच अनन्यसाधारण उदाहरणे ! 


धर्मकोशकार्याची मुहतेमेढ 

स्वामी केवलानंदसरस्वती (पूर्वाश्रमींचे पं. 
नारायणक्षास्त्री मराठे) हे असेच एक ध्येयवादी 
तत्त्वनिष्ठ, आजन्म ब्रह्मचारी राहून मधुकरी 
वृत्तीने राहणारे, तत्कालीन पुरोगामी-परिवतंनवादी 
विचारवंत पंडित ! हिंदुधमं हा परिवर्तन्लील आहे 
हे सिद्ध करावयाचे तर प्राचीन कालापासून चालत 
आलेल्या धर्मशास्त्राचे मूलभूत समजले जाणारे 
स्मतिग्रंथ तपासले पाहिजेत आणि त्यांत कालपरत्वे 
कसकसे बदल होत गेले आहेत, हे त्या त्या ग्रंथांच्या 


(मूल ग्रंथांच्या) वचनाधारेच लोकांना दाखवून 
द्यावयाचे असा मनात घाट घालून त्यांनी इ. स. 
१७९५ सालापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. 

परिवर्तनवादी पंडितांची भूमिका काहीशी अशी 
होती : 

१. देशकालपरिस्थितीप्रमाणे निरनिराळ्या 
युगांत धर्माचे स्वरूप बदलत आले आहे. मूलभूत 
तत्त्वे बदलत नाहीत, त्यांचे नवे संशोधन होते, नवा 
प्रकाश पाडला जातो. त्या मूलभूत नैतिक तत्त्वांच्या 
अनुसाराने वेळोवेळी परिस्थितिसापेक्ष आाचारांचे 
नियमन आणि संस्कारांचे विधि-निषेध ठरविले 
जातात. 

२. ऐतिहासिक दृष्टिकोण ठेवून धमंग्रंथांचा वा 
धमेशास्त्रग्रंथांचा अथे लावल्याने ऐतिहासिक कालात 
वेळोवेळी परिवतेने घडत आली आहेत याचा स्पष्ट 
मागोवा धमंग्रंथांच्या तुलनात्मक अभ्यासाने घेता 
येतो. श्रृति-स्मृति-पुराणोकत धर्मही असाच परि- 
वतित होत आला आहे. 

३. आचारक्षष्टांचे शुद्धीकरण ऐंतिहासिक 
कालात होत आले असून नव्प़ा नव्या निर्माण 
झालेल्या जातींचा समावेश या श्रृति-स्मृति-पुरा- 
णोक्‍त धर्मात होत आलेला आहे आणि या कामी 
धमंग्रंथांमध्ये आधार मिळतो. 


४. ब्राह्मण व शूद्र हे दोनच वण सध्याच्या प्रच- 
लित काळात अस्तित्वात आहेत असे म्हणणे बरो- 
बर नसुन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे चारही 
वरणे गुणकमंविभागाने अस्तित्वात आहेत. वर्ण- 
विचार हा जाति-विचाराशी संबद्ध नसुन तो त्याचे 
कामाशी निगडीत आहे. वणे हे माणसाच्या पिढी- 
जात स्वीकारलेल्या व्यवसायामुळे ठरतात व ते 
परिवतेनश्ील असतात. कोणत्या जातीत जन्माला 
आला यावरून त्याचा वणे न ठरविता तो कोणत्या 
दर्जाचे काम करतो यावर त्याचा वर्ण ठरविला जातो 


२२ 


याची नोंद धमंग्रंथांच्या आधारे समाजाला दाखवून 
द्यावयाची गरज आहे. 

कालपरत्वे व भोगोलिक देशपरत्वे माणसाच्या 
आचारात बदल घडतो, आचारात बदल घडतो 
म्हणून तो पतित ठरत नाही. मूलभूत नेतिक आच- 
रणातुन तो घसरला तर तो भ्रष्ट झाला असे मानले 
जावे ही बाब धमंग्रंथांतेन दाखवून द्यावयाची 
भावश्‍्यकता आहे. 


धर्मकोशाचा प्रारंभकाळ 


वरील तत्त्वनिष्ठ विचार लक्षात घेऊन स्वामीजींनी 
धर्मकोशाच्या प्रारंभीच कार्याला सुरुवात केलो. 
प्रारंभीच्या काळो त्यांच्या बरोबर धमंशास्त्राचे ग्रंथ 
चाळून त्यांतुन योग्य ती वचने संगृहीत करण्याचे 
कामी श्रीताचाय धुंडिराजशास्त्री बापट, नरहरशास्त्री 
तळेकर व व्यंकटेशशास्त्री वळे यांनी हातभार 
लावला, मुळात 'संस्कार'कांड व व्यवहारकांड अश्ली 
दोन कांडेच हातात घेण्यात आली होती. व्यक्‍्ति- 
जीवनात केले जाणारे षोडश संस्कार वेळोवेळी कसे 
केले जात त्याचा स्मृतिग्रंथांची मूळ वचने उद्धृत 
करून कालपटान्‌रूप त्याचा समावेश करावयाचा व 
ठप्रवहार-म्हणजे हिंदुधर्मात चालू असलेला कायदा- 
त्याचे स्वरूप कसे होते याचा मागोवा घ्यावयाचा. 
तो मूळ धमेश्यास्त्रीय ग्रंथांतील वचनांची त्या त्या 
विषयानुरोधे रचना करून ! अकझ्ली कार्यपद्धती 
स्वीकारली गेली. या कामी हुंदराबाद येथील दानशूर 
श्री, वामनराव नाईक यांनी एकरकमी २ हजार 
रुपये स्वामीजींना साहाय्य दिले ... त्यामुळे मूळ 
स्मृतिग्रंथांची जमवाजमव करण्यापासुन कशास्त्री- 
वर्गाला थोडे फार आथिक साहार्प्र देण्याइतपत 
स्वास्थ्य आले व धममकोशकार्याचा श्रीगणेशा 
घातला गेला. हे काम इ. स. १९२५ मध्ये सुरू 
झाले. त्यामुळे येत्या इ.स. १९८५ मध्ये या कामाला 
६० वर्षे पुरी होतील. हीरक महोत्सव करायचा 
तर त्या कामाच्या सर्वांगीण आढाव्याचे स्वरूप असे : 
तत्काली झालेला सामाजिक परिणाम 

स्वामींच्या या प्रगतिशील पुरोगामी विचार- 
पद्धतीने वाटचाल सुरू झाल्याने काही उघड उघड 
परिणाम दृश्य स्वरूपात दिसु लागले. राष्ट्रीय प्रग- 
तीस अडथळा आणणारे सामाजिक व धामिक परं- 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


परेतील दोष नष्ट करून सुधारणा घडवून आणण्याच्या 
विचारांना चालना मिळाली. धमंग्रंथांचे व सामाजिक 
रूढींचे गुणावगुण शोधून त्यांची सभांतुन चर्चा होऊ 
लागली. धर्मनिणयमंडळासारखी संस्था अस्तित्वात 
आली. धमंग्रंथांचे आलोडन व परिशीलन करून 
बदलत्या काळाला अनुरूप अश्ली सुधारणेची तत्त्वे 
व कायक्रप समाजात दृढ होऊ लागले. परं- 
परेचा समूळ विंच्छेदे न करता तिळा कालानुरूप 
नवीन रूपे देण्याचा परिपाठ सुरू झाला. धामिक 
व सामाजिक सुधारणांचा विचार धमंग्रंथांच्याच 
आधारे दृढमूल करता येईल या विचारांना भधिक 
पाठिंबा मिळू लागला. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यता - 
निवारणेला शास्त्राधार सापडतो का हे अजमावन 
पाहण्यासाठी स्वामीजींची पुण्याला खास पाचारण 
कर्त मुलाखत घेतली. ब्राह्मण-वेश्य विवाहाला 
धमेग्रंथांची मंजुरी भाहे व तसा विवाह लावण्यास 
स्वामीजींचे शिष्य पुढे झाले. प्राचीन भारताच्या 
इतिहासात समाजधारणा व प्रगती होण्यासाठी 
अनेक वेळा आचारविचारांत परिवतंने घडून आली 
आहेत याचे सरसहा दाखले धर्मकोश्याच्या प्रारंभिक 
भवस्थेतच लोकांना दाखवून देता येऊ लागले. स्त्री- 
पुरुषांच्या विवाहाची वयोमर्यादा वाढविण्यास, प्रौढ 
विवाहास, स्त्रियांच्या पुनविवाहास धमंशास्त्रांत 
आधार मिळतात एवढेच नव्डे 


हे तर काळमानाप्रमाणे 
रूढ पद्धतीत बदल घडवून आणणे हे सामाजिक 


दृष्ट्या न्याय्य आहे याचा पाठपुरावा समाजात चाल 
झाला. वणेव्यवस्था ही जन्मसिद्ध जातिभेदांवर 
विसंबून न ठेवता ती गुणकर्मावर आधारलेली 


धर्मकोशकार्यात खंड पडला 
धरमंकोश्याचे हे ऐतिहासिक कार्य 
असता देशातील राजकोय भांदो 
जींनी चालवलेली माध्यमिक पाठ 
लागली. कारण पाठशाळेचे अध्या 
झाले, शास्त्रीमंडळीही भिन्न 
काम सोडून गेली. स्वतः पं. नारायणशास्त्री मराऱऐे 
यांनी २२ ऑक्टोबर १९३१ रोजी संन्यास रय 
व ते केवलानंद सरस्वती झाले, स्वामीजींचे पट्ट क 


तकंतीर्थ॑ लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे इ. स गा 


हिरीरीने चाल 
लनामुळे स्वामी 
शाळा बंद ठेवावी 
पक तुहुंगात रवाना 
भिन्न कारणांस्तव 


घर्मकोशाची ५१ वर्षे 


साली तुरुंगातून सुटून आल्यावर त्यांना सार्‍या 
कोशकार्याची पुन: जमवाजमव करावी लागली. 
कार्यपद्धतीत बद्ल 

संपूर्ण ग्रंथांतील वचने एका कपट्यावर एक 
वचन अश्या पद्धतीने लिहून काढावयाची व नंतर 
ती वचने क्रषिनिहाय व विषयवार लावायची असा 
परिपाठ होता, परंतु प्रथमकाण्डाचा पहिला भाग 
प्रकाशित करायचे ठरविल्यावर त्या परिपाठात 
भर घालावी लागली. मूळग़रंथांची म. म. काणे 
यांनी ठरविलेल्या कालक्रमानुरूप क्रमवारी ठरविली 
गेली. मूळ वचनावर निबंध-टीका ग्रंथांमधून 
आलेल्या टीका-टिप्पणींचीही. भर घालण्यात आली, 
ती कालक्रम लक्षात घेऊनच. तसेच मूळ वचनांचे 
पाठभेद सापडले तर त्यांचेही टिप्पणीतून स्थलादि- 
निदेशांसहू उल्लेख देण्यात येऊ लागले. 

वेगवेगळ्या ग्रंथांतूत आलेली मतमतांतरे पुन- 
रुक्‍ती.टाळून नमूद करण्याची शिस्त या कामात 
लावण्यात आली. 

१) वचन संग्रह, २) क्रषिवार विभाग, ३२) 
क्रषिनिरिचिती, ४) प्रकरणशः: विभाग, ५) पाठ- 
निर्णय, ६) शास्त्राथे-टीका-टिप्पणी देणे, ७) 
संपादकीय तपासणी, ८) मुद्रणप्रत- अश्या क्रमाने 
या कोशकार्याची जमवाजभव करण्याचो पद्धत 
स्वीकारण्यात आली. 

या धमंकोश्याचे एकूण ११ खंड किंवा काण्डे 
होतील असा अंदाज त्या वेळी केला गेला होता. ती 
अशी : 

१) व्यवहार किवा प्राचीन कायदा, २) 
वैदिक अध्यात्मविद्या, ३) विवाहादी संस्कार, 
४) राजनीती, ५) वर्णाश्रमधम, ६) शुद्धी व श्राद्ध, 
७) प्रायश्चित्त, ८) शांतिकर्म, ९) पुराणागमधमं, 
१०) कालतत्त्व, ११) मोक्ष. 
धर्मकोशमंडळाची स्थापना 

या कामाची जबाबदारी एका व्यक्तीवर न ठेवता 
त्या कामाला संस्थेचे व्यापक स्वरूप देण्याच्या 
दृष्टीने तकंतीर्थांनी “ धर्मकोशमंडळ ' नावाची 
संस्था इ. स. १९३४ साली स्थापन केली. या 
संस्थेचे न्यायमूर्ती सर सिताराम एस्‌. पाटकर 
अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले होते, श्री. भवानीशंकर 


ऱ्डे 


नियोगी व सर प्रभाशंकर पट्टनी हे दोघे उपा- 
ध्यक्ष, स्वतः तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी व धी. 
वासुदेवशास्त्री कोनकर चिटणीस. सदस्य म्हणून 
खालील ख्यातनाम मंडळी होती : 

१) श्री. न. चिव केळकर, २) श्री. के. एम. 
मनशी, ३) श्री. प्र. वा. गजेन्द्रगडकर, ४) श्री. 
शंकरराव संभाजी गांगला, ५) श्री. रा. ग. सोमण. 

याशिवाय सल्लागार मंडळही होते. त्यात- 

१) श्रीमंत बाबासाहेब पंतप्रतिनिधी, २) सरदार 
माधवराव किबे, ३) श्री. पां. वा. काणे, ४) पं. 
के. ल. दप्तरी, ५) श्री. रामनारायण पाठक, अह- 
मदाबाद, ६) श्री. चैतन्यप्रसाद जोशी, दिवाण, 
अहमदाबाद व ७) श्री. भास्करराव दामले, ठाणे या 
महनीय व्यक्तींचा समावेश होता. इ. स. १९३७ 
साली व्यवहारकाण्डाचा पहिला भाग प्रसिद्ध झाला. 
त्याच्या संपादकवर्गात खालील नावे दिली आहेत. 

१ ) श्री. तकेतीर्थ लक्ष्मण्ञास्त्री जोशी-मुख्यसंपादक 
२) श्री. रंगनाथशास्त्री जोशी- उपसंपादक, 
साहित्यशास्त्री. 
३) श्री. के. ल. दप्तरी- उपसंपादक. 
४) प्रा. वासुदेव गोपाळ परांजपे, एम्‌. ए. एल्‌्एल्‌. 
बी., डी. लिट्‌, फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे, उपसंपादक 
५) प्रा, नरहर रघुनाथ फाटक, मुंबई, उपसंपादक, 
६) प्रा. पौ. आर. दामले, एम्‌. ए. एल्‌्एल्‌. बी. 
वाडिया कॉलेज, पुणे, उपसंपादक. 
७) श्री. प्र. बा. गजेन्द्रगडकर, एय्‌. ए. एलएल. 
बी., वाडिया कॉलेज, पुणे, उपसंपादक. 
८) पं. वासुदेवशास्त्री कोनकर, चिटणीस, वाई. 
तकेतीर्थांनी ज्यांच्या मदतीचा गोरवपू्ण उल्लेख 
केला आहे त्यात खालील व्यक्तींची नावे महत्त्वाची 
आहेत. क॑. सखारामशास्त्री भागवत, तळेकरशास्त्री, 
व्यंकटाजार्य वळे, व्ही. ए. रामचंद्रशास्त्री वेदान्त- 
शिरोमणी, पी. एन्‌. पट्टाभिरामशास्त्री मीमांसाचायं, 
एम्‌. व्ही. गोखले वेदान्तशास्त्री, न्यायाचाये पांडू रंग- 
शास्त्री गोस्वामी आणि इतर... 
तसेच वेगवेगळ्या कायक्षेत्रांत महशूर असणाऱ्या 


_ अनेक ठप्रक्तींनी या कामी हस्ते परहस्ते मदत केली, 


त्यांचाही नामोल्लेख प्रस्तावनेत झालेला आहे. गुरु- 
वर्यांचा आदरपूर्वेक उल्लेख केलेली मूळ संस्कृत 
प्रस्तावना खालोलप्रमाणे- 


२४ 


“ इदं च कायंमस्मद्गुरुचरणं: 
शास्त्रिभिः मराठे इत्युपाव्हेरधुना केवलातन्देति 
परित्राजकदीक्षोचितपदार्ढे: समारव्प्रमीशवीय 
शताब्द्या: १९२५ तमे वत्सरे । १९३१ संवत्सरे 
परिब्रज्यायां पदं निघार्यतत्काय॑ समापितम्‌ । तावति 
काले तः सवं श्रृतिराशिमालोच्य तद्वचनसंदोहस्तत्त- 
द्विषयविभागेन विरचितः द्वादशमहानिबन्धांदच 
सम्यगभ्यस्य तदीयस्मृततिवचनानां समुद्धारः अर्ध- 
इलोकानुक्रमणिका च व्यरचि । १९३३ संवत्सरे$- 
स्माभिरेतत्कार्य स्वीकृत्य यथामति प्रवतितम्‌... ” 
वगैरे, ३-११-१९३७. 

धमंकोशाच्या पहिल्या काण्डाचे संपादन तक॑- 
तीर्थांनी आपल्या हाती घेतले या घटनेला इ. स. 
१९८३ साली पन्नास वर्षे होत आहेत. या 
अर्धेशतकातील धमेकोशाच्या कार्याचा आढावा या 
निमित्ताने धेतला गेला तर ओऔचित्यपुणंच ठरेल 
असे वाटते. | 
इ. स. १९३३-१९८३ 

देशाच्या इतिहासात अर्धशतकाची वाटचाल 
सामाजिक- राजकोय स्थित्यंतरांनी व आथिक 
उलथापालथींनी मोजायची तर तो एक इतिहासच 
होईल. पण एका संशोधनसंस्थेच्या जीवनातील 
५० वर्षांची वाटचाल ही त्या संस्थेने प्रकाशित 
केलेल्या अमोलिक ग्रंथसंपत्तीवरूनच तपासावी 
लागेल. ध्मकोश हा हिंदुधर्म या नावाने रूढ अस- 
लेल्या धर्मान्तगेत सर्व धामिक मूळ ग्रंथांचा एकमेव 
ज्ञानकोश आहे. यावरून त्या ग्रंथाच्या उपयुक्‍ततेचा 
अंदाज घध्य़ावा लागेल. वेदग्रंथांपासानत १९ व्या 
ह्तकापर्यंत तयार झालेल्या संस्कृत धमंग्रंथांचा 
ऐतिहासिक दृष्ट्या सर्वमान्य कालपट ठरवून 
तदनरोधे विषयवार वचने संगृहीत करण्याचा तो 
एक अवाढव्य कारखाना आहे, असे म्हणणे अति- 
शयोक्‍्तीचे होऊ नये. पन्नास वर्षे खपुनही मूळ 
योजनेत समाविष्ट असलेल्या ११ काण्डांपैकी फक्त 
चारच कांडांचे काम १७ भागांत प्रकाशित झाले 
आहे आणि दोन भागांचे काम मुद्रणाधीन आहे. चतु- 
ष्पत्री आकाराची सुमारे १२ हजार पृष्ठांची सामग्री 
प्रकाशित झाली आहे तर राहिलेल्या सात कांडां- 
चीही तेवढीच पृष्ठसंख्या भरेल एवढी सामग्री 

होऊ शकेल असा योजनासंकल्प आहे. चार 


नवभारत 


श्रीमच्नारायण- 


जानेवारी, १९८४ 


काण्डांच्या प्रत्येक कांडाचे प्रकाशन श्रीमंत सयाजी- 
राव गायकवाड बडोदा, श्रीमती सुंदराबाई ठाक- 
रसी, श्री. रामेदवरदास बिडला व श्री. अरविंद 
मफतलाल यांनी दिलेल्या प्रत्येकी १० हजार रु. च्या 
उदार देणग्यांमुळे शक्‍य झाले. दे. भ. बाळासाहेब 
खेर मुख्यमंत्री असता त्यांनीही मुंबई सरकारमाफंत 
१० हजार रुपयांचे अनुदान दिले होते. याची कृत- 
ज्ञतापूर्वक नोंद मुख्य संपादकांनी त्या त्या काण्डाच्या 
प्रास्ताविक भूमिकेत केलेली आहे. 

धमंकोश्ाच्या या सतरा भागांचा. प्रकाशनकालाचा 
आलेख मनोरंजक ठरावा. 


१. व्यवहारकाण्ड भाग १ ला इ.स. १९३७ 
म * , रेरा ,॥/ १९३८ 

१ » रेरा ॥ र९ढ१ 

२. उपनिषत्काण्ड » शला ॥ १९५० 
$ ॥ रेरा 17 १९४९ 

17 9 रैरा 99» १९४९ 

स » था 1» १९५३ 

३, संस्कारक्राण्ड ५» शला 1 १९५९ 
9१ 1॥ २९ रा 92 १९८० 

०33 9 रेरा 32 १९१९८१ 

पक 9० टॅथा 9» १९८३ 

४. राजनीतिकाण्ड 9) श्ला १9» १९७२३ 
-21 9१ २ रा . /.। १९७३ 

डक 9) रेरा 39) १९७४ 

डर 9 उॅथा आ रण 

23 9) ऐवा 2) १९७९ 

29 9) ६वा १९७९ 


या प्रकाशनकालावरून असे लक्षात येते, क वैदिक 
अध्यात्मविद्या असे मूळ नामाभिधान असणारे दुसरे 
काण्ड प्रकाशित झाले त्यावेळी त्याचे उपनिषत्काण्ड 
असे नामान्तर झाले. दुसरा-तिसरा भाग अगोदर 
छापून झाला आणि मग पहिला भाग प्रकाशित 
झाला. याचे एक कारण असे असू शकेळ, को पहिल्या 
भागाला तकंतीर्थांनी जोडलेली प्रदीधे 
ही मूळ मराठीत लिहिली गेली 
इंग्रजोत अनुवाद प्रा. वा. गो. 
अर्थातच मराठीची वाकप्रचार 
इंग्रजी भाषेचा साज चढवाय 
हा लोटणारच, 


प्रस्तावना ! 
आणि तिचा 
परांजपे यांनी केला. 
श्लो बदलून तिला 


चा याला काला 
वधी 


घर्मकोशाची ५१ वर्षे 


प्रस्तावनेत तकतीर्थांनी केलेले उपनिषदांतील तत्त्व- 
ज्ञानाचे मार्मिक विश्लेषण त्यांच्या गाढ विद्वत्तेचे 
द्योतक समजले गेळे आहे. “ 81 ९३2७1४८ 
"0९५९०" जी एट खाटा छयात तै€शटाणूणणाटया 
ली पाट द्यावा ट्णाटखूपाड उग णाट 
(1ए०११ताट 1111050019.” असे त्या प्रस्ता- 
वनेचे शीषंक म्हणून त्यांना अभिप्रेत होते. उपनिष- 
दात आलेल्या स्व, आत्मन्‌, पुरुष व ब्रह्मन्‌ या 
भौपनिषदिक तत्त्वज्ञानात येणाऱ्या पारिभाषिक 


संज्ञांची शब्दार्थेपरिणती ( 5011017 (€५४९]०७- 
1101: ) कसकशी होतं गेली याची मौमांसा 


भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात प्रथमतःच 
तकेतीर्थांनी केली. हे त्यांचे या. भागापुरते विशेष 
भअवदानच मानावे लागते. उपनिषत्काण्डानंतर 
संस्कारकाण्डाचा पहिला भाग सिद्ध व्हायला ६ वर्षे 
लागली व त्याचा पहिला भाग इ. स. १९५९ साली 
प्रकाशित झाला. आणि त्या काण्डाचे उवंरित २,३, 
४ भाग मुद्रित होऊन प्रकाशित व्हायला सुमारे २२ 
वर्षांचा कालावधी खर्ची पडला असे वरील कालपर्ट 
पाहता दिसत असले, तरी मध्यंतरीचा पहिला १४ 
वर्षांचा कालखंड स्वामी केवलानंदसरस्वतींनी एका- 
हाती संकलित व संपादित केलेला मीमांसाकोष हा 
५ हजार चतुष्पत्री पृष्ठांचा ७ खंडात्मक कोष छापून 
हातावेगळा करण्यात खर्ची पडला आणि राहिलेस्या 
कालखंडात राजनीतिकाण्ड या चोथ्या कांडाच्या 
६ भागांत प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथांच्या प्रकाशनाचे 
काये संपन्न झाले हे लक्षात घेतल्यास त्याची यथा- 
रीती संगती लागेल. 
प्रेसची कामगिरी 

व्यवहारकाण्डाचा पहिला भाग इ. स. १९२७ 
साली प्रकाशित झाला. या भागाचे व दुसर्‍या भागाचे 
मुद्रण पुण्याच्या आयेसंस्कृति प्रेसने केले होते. मूळ 
संस्कृत बिनचूक मुद्रित व्हावे यासाठी धर्मकोशाचे 
काम पाहण्यासाठी कार्यालय पुण्यालाच हालविण्यात 
आले होते. परंतु आपले काम आपल्या स्वत:च्या 
मुद्रणालयात झाल्यास ते अधिक व्यवस्थित होईल, 
मुद्रिते तपासून देण्यात वेळेचा अपव्यय होणार 
नाही, संस्कृतची जुळणी करणारा तज्ञ कामगारही 
तेच काम करणारा असल्याने अधिक तरबेज राहील 
व वाईसारख्या ठिकाणीच या कामाला गती मिळू 

न. भा. 


२५ 


शकेल या सर्वांचा सांगोपांग विचार करून संस्थेने 
स्वतःचा प्रेस काढण्याचा निर्णय घेऊन त्याप्रमाणे 
इ. स. १९४० साली प्रेसची सामग्री येऊन रुजू 
झाली. या कामी लागणारी जागाही संस्थेजवळ 
होतीच. प्राज्ञपाठशाळेचे चिटणीस श्री. शं. वि. लेले 
यांनी प्रेसच्या प्राथमिक ५ वर्षांत प्रेसचे मॅनेजर 
म्हणून महनीय कामगिरी बजावली. व्यवहार- 
काण्डाचा तिसरा भाग या ' प्राज्ञ प्रेस 'नेच 
मृद्रित केला आणि या नंतरच्या गेल्या चाळीस 
वर्षांत धर्मकोशाच्या १७ भागांची १२ हजार पृष्ठांची 
व मीमांसाकोशाच्या ७ भागांच्या ५ हजार पृष्ठांची 
जुळणी, छपाई व बांधणी करण्याचे सारे श्रेय या 
प्रेसलाच दिले पाहिजे. 

धर्मकोशाच्य़ा प्रकाशनकालाचा आलिख वर 
दिला आहे. त्याच्या जोडीला मीमांसाकोशाच्या 
प्रकाशनकालाचा आलेख जोडल्यास तो अनाठायी 


होऊ नये- 

मीमांसाकोश भाग १ला इ. स. १९५२ 

23 > रेरा ५9 १९५३ 

9? 9» रेरा 9» र९पुढ 

92 >» ड्था 9» १९५६ 

92 > ५ वा 92 १९६० 

93 » पवा 9» १९६२ 

9) ७ वा 299 १९६६ 


29 

मीमांसाकोशाचे पहिले चार भाग दुमिळ झाले 
आहेत आणि ५-७ या भागांच्या थोड्याच प्रती 
शिल्लक आहेत असे चोकश्लीअंती दिसून आले आहे. 
संपूर्ण मीमांसाकोश फोटो ऑफसेट पद्धतीने छापून 
घेतला तर त्याचा पुरा सेट उपलब्ध होऊ शकेल. 
आधुनिक भाषाशास्त्राच्या विचारात प्राचीन घर्म- 
ग्रंथांचा मौलिक अथंपरिणतीचा, वाक्‍यसमन्वयाचा 
व वाक्‍यमीमांसेचा विचार करण्यास आपल्या पूर्व- 
मीमांसेचे फार महत्त्वाचे अवदान आहे याचा पड- 
ताळा आता पाइचात्त्य प्राच्यविद्यापंडितांना येऊ 
लागला आहे आणि त्याच्या सखोल विचाराला 
सुरुवात झाली आहे. या दृष्टीने भारतीय पुर्वे- 
मीमांसेच्या या ज्ञानकोशाचे महत्त्व अनन्यसाधारण 
आहे. 

प्रसच्या मॅनेजरचे काम इ. स. १९४५ ते १९७५ 
पर्यंत संस्थेचे एक घटक के. मधृकर शंकर साठे यांनी 


3 


निष्ठेने केले. धमंकोश व मीमांसाकोश या संस्कृत 
ज्ञानकोशाचे जुळणो-छपाई-बांधणीचे जोखमीचे व 
बिकट काम त्यामुळेच आकाराला आले. तेथील 
कामगारांना शिस्त व बिनचूक काम करण्याची 
सवय लागली. संस्कृतचे काम हाती घेऊ शकणारे 
महाराष्ट्रात फारच थोडें छापखाने आज उपलब्ध 
आहेत. 


केवलानंद सरस्वती मंदिर 
केवलानंद सरस्वती इ. स. १९५५ साली ब्रह्मी- 
भूत झाल्यावर त्यांची एक उत्कृष्ट समाधी व्हावी 
अशी अपेक्षा बहुतेक लोकांनी व्यक्‍त केल्यावरून 
प्राज्षपाठशाळा मंडळाने केवलानंद सरस्वती मंदिर 
उभारावे या कल्पनेला प्रतिसाद दिला. प्राज्ञपाठ- 
शाळेच्या समोरील पटांगणातच स्वामींचा देह ठेव- 
ण्यात आला होता, त्याच जागी मंदिर बांधण्याची 
कल्पना स्थिर झाली. मातनीय श्री. यशवंतराव 
चव्हाण हे मुख्यमंत्री. असता त्यांच्या पुढाकाराने 
महाराष्ट्र सरकारने योग्प तो प्रतिसाद देऊन इमारत- 
प्रकल्पाला तीन लाख २९ हजार रुपयांचे अनुदान 
दिले. धमेकोशाचे ग्रंथालय व संशोधनकार्यालय 
तिथे व्यवस्थित चालेल अशीच योजना होती. दि. 
११॥१०॥१९५९ रोजी त्यावेळच्या अ. भा, काँ. 
च्य़ा अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते 
इमारतीची कोनशिला बसविण्यात आली. आणि दि. 
१३ डिसेंबर १९६० रोजी भारताचे राष्ट्रपती 
श्री. राजेन्द्रप्रसाद यांच्या हस्ते मंदिराचे उद्घाटनही 
करण्यात आले. धमंकोशाच्या मागील कालाकडे 
विहंगमावलोकन करून पाहायचे झाल्यास या मंदि- 
राचा टप्पा हाही एक महनीय म्हणूनच नोंदवला 
पाहिजे. मंदिराच्या दर्शनीय मध्यवर्ती जागी 
स्वामीजींची चिंतनशील ब्राँझची प्रतिमा बसविली 
असून मुख्यहाँलमध्येच दरवर्षीची सरस्वतीपूजा व 
तन्निमित्त, भरविली जाणारी शारदीय व्याख्यान- 
मालेचीं. पुष्पे विद्ठानव्याख्यात्यांमाफेत गुंफली जातात. 
मंदिराच्या प्रवेशद्वाराशी संस्कृतमध्ये रेखीव 
नांगरी लिपीमध्ये कोरलेली माहिती अशी- 


। श्रीकेवलानन्दसरस्वतीमन्दिरम्‌ । 
* महाराष्ट्र राज्यशासनानुदानेन निभितं ब्रह्मीभूत- 
केवलानस्देस्वामितां स्मारकमिदं भारतराष्ट्रपतिना 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


श्रो. राजेन्द्रप्रसादेत स्वकरकमलेन समुद्घाटितं 
महाराष्ट्रराज्यमन्त्रिमुख्ये यशवंतराव चव्हाण महोदये 
अध्यक्षे अद्य शुभे भारतीयसमये शके १८८२ मार्गशीर्ष 
२२ तिथो ख्थरिस्तसंवत्सरे १९६० डिसेंबरमासे १३ 
दिनाडूके । स्थापत्यकल्पकौ-विष्णुमंहादेवपुत्र: सुवर्ण- 
पाटको, सदाशिवो नारायणपुत्रः टिळकइच । संविदा 
रचयिता- न्यूट्रिओ बिल्डसं, पुणे, 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
अध्यक्ष: प्राज्ञपाठशाळामण्डलस्य 
वाईनगरी 


मंदिराची इमारत सिद्ध झाल्यावर आणखी एक 
घटना घडून आली. महाराष्ट्रसस्कारने महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाची स्थापना करून 
तकेतीर्थांना या संस्थेचे अध्यक्षपद बहाल केले. त्या 
माफत मराठी विशवकोशरचना करण्याची कल्पना 
निघाली आणि ओघानेच मराठी विशवकोशकार्याचे 
दालनही याच मंदिरात सुरू झाले. डॉ. केतकरांच्या 
ज्ञानकोशानंतर महाराष्ट्रात येणारा नवा प्रकल्प 
तकेतीर्थांनी मार्गी लावला. महाराष्ट्रात जे अनेक 
कोशांचे जाळे पसरले, त्यात * ज्ञानकोल्ल * अग्रगण्य 
होता. गेल्या पन्नास वर्षांत त्यामुळे दाते-कववे यांचा 
शब्दकोश, परिभाषांकोश, प्रा. वाडेकरांचा तत्त्व- 
ज्ञानकोश, पं. महादेवशास्त्री जोशी यांचा भारतीय 
संस्कृतिकोश, चित्रावझ्ञास्त्रींचा चरित्रकोश 
झळकीकरांचा न्यायकोश, पदनामकोश असे कित्येक 
संदभंग्रंथ तयार झाले. धमंकोशाचे कार्य संस्कृतमध्ये 
असल्याने तो सामान्य लोकांच्या समोर ज्या प्रमा- 
णात यावयास हवा होता तितका आला नसला 
तरी जगातील मूधंन्य संस्कुतज्ञांनी धमंकोशाची एक. 
मुखाने प्रशंसा केली आहे. महाभारताच्या संशोधित 
आवृत्तीचे विद्वान संपादक व्ही. एस्‌. सुखटणकर 
यांनी काढलेले गौरवोद्गार तर लक्षात ठेवण्यासार वे 
आहेत. ते म्हणतात- ' 116 1108 डव हाळा 
दाला्यगशध्यांय र्ण पाता वेाार्‍तृपा[ री 
10१1565 (0_ 56९00१ ठा पातानयाच्या 
१०॥ ठा एरटलिदयया०2 ०0 प्राट शाल धा १ 
गळा ट्पापाट. ? डी 

फ्रान्समधील प्रसिद्ध संर 


1 कृत पंडित डॉ. 
यांनी तर । विद्यापीठर्‌ लुई रेनाँ 


तरीय कार्य ! एका वाई 


घ्मकोशा'ची ५१ वषे 


सारख्या खेडेगावात होत आहे हे पाहून आइचये 
व्यक्‍त केले होते. प्रसिद्ध प्राच्यविद्याविशारद लुड- 
विग्‌ स्ट्नंबाख यांनीही धर्मकोशाच्या कार्याचे केलेले 
मूल्यमापन व प्रशंसोद्गार या आन्तरराष्ट्रीय 
कार्याची पावतीच देऊन जातात. ते म्हणतात- 

तु॥८ 1)18111141:09118. 0165९17115, 95 गाट 
वाणाला टणाबाण5 1 फाओाट्चे, 9 ठाह्वा' 
ऐलपपा८ ली चाट एक्ाझा07 ल 10९85 01 
ट््ेला एला तीण प्रो एल'ए ध्यालाटा. (0 
ल्ग्णवाश्लण 1ढट्ट 11९5 घ्यात 15 0 
घा 1165110140) एच्ाएल (0 ७0तला5 ग९- 
7९७60 11 ८ डत जी 8 1151019 र्ला 
पाता 5०लण०४५, 1प15णपतेलाट७, ९112 
कात शाह एातांच्या डॉच, 00) णा ९01101९ 
तात[(९18] 01 ॥1९ 16099600पए० &पणाऱु8०(5 18 
॥1९68व[(टत. (0 पाट एट्वतेटा' 9 टगा110(0 
"४९9 0 छाट लाटाड भाते 101१301015 0 
घाता 5०0प८९05... 
ग्रंथसंग्रह 

« धर्मे ? - हिंदुधर्माचा साद्यंत ज्ञानकोश तयार 
करावयाचा तर त्याचा आधार म्हणजे सारे संस्कृत- 
मध्ये असणारे मूलग्रंथ. वेद, ब्राह्मणग्रंथ, आरण्यके, 
उपनिषदे, पुराणे, स्मृति, महाभारत-रामायण-आणि 
सारे टीकाग्रंथ यांचा संग्रह करण्याचे काम स्वामी 
केवलानंद सरस्वतींनी इ. स. १९१६ मध्ये प्राज्ञपाठ- 
शाळा स्थापन केल्यापासुनच सुरू केले होते. त्याच- 
बरोबर हस्तलिखित पोथ्यांचा संग्रहही केला जात 
होता. आज अश्या ११ हजारांवर पोथ्या या ग्रंथा- 
लयात जमा झाल्या असून केंद्रसरकारच्या अनु- 
दानाने त्या पोथ्य़ांचे दोन भागात कॅटलाँग्‌जही 
प्रसिद्ध झाले आहेत. शिवाय ६ हजार संस्कृत मुद्रित 
ग्रंथ, ६ हजार मराठी व ६ हजारांवर हिंदी- 
इंग्रजी पुस्तके या ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत. ही 
पुस्तके लाकडी कपाटांत व्यवस्थित ठेवली गेली असून 
त्यांचा धमंकोशाच्या संशोधन कार्याबरोबरच मराठी 
विश्वकोशाच्या संदर्भासाठीही वापर होतो, 


हीरकमहोत्सव 


धर्मंकोशाचे काये तकेतीर्थांती हाती घेतल्याला 
पन्नास वर्षे लोटली तर प्रत्यक्ष कार्याचा श्रीगणेशा 


२७ 


स्वामी केवलानंद सरस्वती ( पूर्वाश्रमीचे पं. नारा- 
यणझास्त्री मराठे ) यांनी घातला त्याला एक- 
दोन वर्षातच साठ वर्षे होत आहेत. तो मोठ्या 
प्रमाणात साजरा करावयाचा आहे. म्हणून धर्म- 
कोशाचे काये समाजासमोर येणे अगत्याचे आहे. 
महाराष्ट्रातील तपस्वी लोक आपले कार्य भले की 
आपण भले अज्ञा गोड समजुतीत प्रसिद्धिपराड्मुख 
राहून आपापल्या स्वीकृत कार्यांत मग्न असतात. 
त्याचे सुंदर उदाहरण म्हणून या धमंकोश्याच्या 
संशोधनास वाहून घेतलेल्या पंडितांचे देता येईल. 
तकंतोर्थांच्या बरोबरीने संकलन-संपादन कार्याला 
गेली ५० वर्षे वाहून घेतलेले श्री. रंगनाथशास्त्री 
जोशी हे एक त्यांतील ज्वलन्त उदाहरण. तसेच पं. 
गोविदश्ास्त्री केळकर हे या संशोधनकार्यात इ. स. 
१९४५ पासून अविरत कार्ये करीत आहेत. पं. 
नारायणक्शात्री सहकारी हेही इ. स. १९६० साला- 
पासुन या कामात व्यग्न आहेत. त्यांच्या बरोबरीने 
आलेले १. अनंतरामशास्त्री उपाध्ये हे राजनीति" 
कांडाच्या संकलनकार्यात भागीदार होते. धर्मं- 
कोशाच्या कामी तनमनधनाने काम करणारी ही 
शास्त्रीमंडळी एवढ्या कमी वेतनावर काम करतात 
की त्याची वाच्यता करणेही जिवावर येते. या पुढील 
दोन वर्षांत हा हीरकमहोत्सव साजरा करायचा तर 
घनिकांनी या भारताच्या अत्यंत महत्त्वाच्या 
संशोधनकार्याहा सढळ हाताने देणग्या द्यायला 
हव्पात. 


संस्थेपुढील योजना 


धर्मकोशाच्या संकल्पित ११ काण्डांपैकी फक्त 
चार कांडांचे १७ भाग प्रसिद्ध झाले आहेत. तर 
पुढील ५) वर्णाश्रमधर्मकाण्ड, ६) शुद्धिश्राद्धकाण्ड, 
७) प्रायदिचत्तकाण्ड, ८) शान्तिकाण्ड, ९) पुराणा- 
गमकाण्ड, १०) समयकाण्ड व ११) मोक्षकाण्ड 
अशी सात कांडे तयार करवून ती मृद्रित करावयाचे 
प्रचंड मेहनतीचे काम अजून शिल्लक आहे. स्वामी 
केवलानंदांनी सुरू करून हातावेगळा केलेला दुसरा 
प्रकल्प म्हणजे मीमांसाकोश. याच धर्तीवर इतर 
दर्शनकोश तयार करण्याचा संकल्प हाती आहे- 
उदा. १) साहित्यश्ास्त्रकोश, २) आयुर्वेदकोश, ३) 
न्यायवैद्षेषिककोश, ४) बौद्धधर्मंकोश, ५) जेनधमे- 


र्ट 


कोश, ६) अहतवेदान्तकोश, ७) हंताद्दतवेदान्त- 
कोश, ८) विशिष्टाद्वैतवेदान्तकोश, ९) द्वैतवेदान्त- 
कोश, १०) शुद्धाद्वेतवेदान्तकोश व ११) सांख्ययोग- 
कोश. 

या पुढील पन्नास वर्षांत जर हे काम तडीस गेले 
नाही तर ते त्यापुढील कालात होणे कठीण ! 
कारण हळूहळू सरकारच्या संस्कृतशिक्षणाच्या धोर- 
णामुळे संस्कृत विषय घेऊन तयार होणारी तरुण 
मंडळी अभावानेच तळपतात. जुने शिकलेले तज्ञ 
संस्कृुतज्ञ आताच मिळेनासे झाले आहेत. जे आहेत 
त्यांना पुरसे वेतन मिळत नाही, अशी गंभीर समस्या 
संस्थेपुढे आहे. या कोशमंडळाच्या ' योजनांमध्ये 
अभ्यागत सम्पादकवर्गाला राहण्यासाठी आधुनिक 


नवभारत 


(0 


जानेवारी, १९८४ 


पद्धतीचा प्रशस्त आवास-निवास बांधण्याची योज- 
नाही मार्गस्थ होत आहे. त्यासाठी संस्थेने जागाही 
खरेदी केली आहे. 

या सवे संकल्पित योजना पार पाडायच्या तर 
इमारतीसाठी कमीत कमी ३० लाख रुपये, कोश- 


' कार्याला वीस लाख स्पये व प्रकाशनकार्याला ५० 


लाख रुपये लागतील. एवढा हा भव्य प्रकल्प माहे. 
एकूण हिन्दुधमं आणि संस्कृती यांच्या संदर्भात 
संस्कृत मूलस्रोतग्रंथांच्या नतनाच्या दृष्टीने हे कार्य 
अत्यंत महत्त्वाचे आणि संस्कृतिजतनाच्या दष्टीने 
महत्त्वपूणे आहे याची जाणीव समाजातल्या दानवर 
य व्हावी एवढाच उद्देश या आढाव्यामागे 
आहे. 


वसक मम, “यज न्य, जनक “यज जळ "व्ययजळ , “वक. व्यक. याच तळ 
3६.४. ४५... >... >. >. > > स्व वळ: हेह > 
१) >. 
: “ नवभारत मासिकास शुभेच्छा !” १) 


र रा. बा. मोरे 


कार्यकारी संचालक 


तास ताण, "याजक ऱ्य स्यजत. 
>९ ८५... ८७ 20. 


'के. आबासाहेब वीर यांच्या प्रेरणेने आणि मा, ना. प्रतापरावजी भोसले 
ग्रामीण विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग 
गाळपशक्‍तीकडे वाटचाल करीत असलेला, कार्यक्षेत्रातील सववसामान्य 
हेंतकरी-कामकरी यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असलेला 
शुभ्र साखरेकरिता महाराष्ट्रातील अग्रक्रमी सहकारी साखर कारखाना- 


१ & सातारा सहकारी साखर कारखाना लि. 
9) भुईज किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा 


वि. रा. उफ बाबासाहेब जाघव 
व्हा. चेअरमन 


गव्जषक वटवट मटक... वयर. ओह 


विस्तारित 


“चा. 232... यद... य आयडी > ळ 


आणि दाणेदार 


2 आक कक्कय्या 
>>>... ६-2... >> “याळ... न च 


1: 
ह 
ज्र 


दस्तएवस्कीय कादंबरी 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 


आधुनिक कादंबरीचा पाया फ्लोबेरने घातला. 
तो आणि दस्तएवस्की हे खरे समकालीन. दोघां- 
चाही जन्म १८२१ चा. फ्लोबेर १८८० साली गेला 
तर दस्तएवस्की ८१ च्या जानेवारीत. दोघेही फार 
मोठे कादंबरीकार, फ्लोबेरचे लिखाण मोजके होते 
पण त्याने फार खोलवर विचार केला भाणि कादं- 
बरीच्या स्वरूपात आमूलाग्र क्रांती केली. त्याच्या 
“ मादाम बोवारो? आणि ' लेद्यूकांसिओ सॉन्ति- 
मेन्तालळ ' या दोन युगप्रवतंक कादंबऱ्यांसमोर 
तोपयंत लिहिल्या गेलेल्या पूर्वीच्या कादंबऱ्या अस्ता- 
व्पस्त आणि पडक्या वाड्यांसारख्या वाटू लागल्या. 
फ्लोबेरनंतर येणारा कोणताही चांगला युरोपियन 
कादंबरीकार बाल्झाक, डिकिझ, किवा ह्यूगो 
यांच्या कादंबऱ्यांकडे खऱ्या कोतुकाने पाहू शकला 
नाहो. त्यांची निभळ प्रशंसा करू शकला नाही. 


दस्तएवस्कीवर फ्लोबेरचा प्रभाव नव्हता. त्याच्या 
कादंबऱ्यांची रचना आणि बांधणी पाहताच ते 
कळून येते. तरी त्यांच्या दोघांच्या कादंबऱ्यांची तुलना 
फलप्रद ठरते. टॉल्सटॉय आणि दस्तएवस्की यांच्या 
तुलनेपेक्षा हो निश्‍चितच जास्त प्रकाश टाकणारी 
ठरते. कारण तिच्यामुळे ' आधुनिक कादंबरी 
आणि दस्तएवस्कीय कादंबरी यांच्यांतील तफावत 
सुस्पष्ट होते. दोघांच्या वास्तववादातील फरक 
समजतो. 


फ्लोबेरची कादंबरी आखीवरेखीव आणि अगदी 
नीटस आहे, बांधेसूद आहे, तर दस्तएवस्कीची 
कादंबरी काहीशी विस्कळीत वाटते. तिच्या रचने- 
तील शझथिल्य लपत नाही. फ्लोबेर पानापानाचाच 
काय पण वाक्‍्यावाक्याचा आणि स्वल्पविराम, 
उद्गार चिन्हांचाही विचार करताना दिसतो. 
फाफटपसाराच काय पण त्याचे एखादे वाकक्‍्यही 
“ अनावद्यक ' वाटत नाही. दस्तएवस्कीय कादंबरी 


काही ठिकाणी पाल्हाळिक आणि बऱ्याच वेळा जाड- 
जूड होते. फ्लोबेरमध्ये उपकथानक नाहीच. तर 
दस्तएवस्कीत मोठ्या कादंबर्‍यांत * उपकथानक 
किंवा तत्सम भाग येतात. छोटेखानी * विलेज 
अँफ स्तेपानचिकोव्हो ' मध्येही उपकथानक येऊ 
शकते. फ्लोबेरमध्ये वातावरणनि्भितीसाठी सुरेख 
वर्णने, निसगवणंने सहजगत्या पण थोडक्यात 
येतात. दस्तएवस्कीत अशी वर्णने क्वचित येतात. 
फ्लोबेर 5पक्तिरेखांची संख्या मोजकी ठेवतो आणि 
एकच पात्र केंद्रस्थानी राखतो. दस्तएवस्को खूप 
व्यक्तिरेखा आणतो आणि त्या तपश्लीलाने उभ्या 
करतो. फ्लोबेर पात्रांच्या तोंडून स्पष्ट असे तत्त्व- 
ज्ञान मांडण्याचा मोह टाळतो. सुचक वाक्ये फक्त 
येतात. दस्तएवस्कोची पात्रे तत्त्वचतन करतात 
आणि त्यानुसार वागतातही. एवढेच काय पण 
त्याच्या कादंबऱ्यांची जडण-घडणच तत्त्वज्ञानाच्या 
प्रभावाखाली होते. फ्लोबेरमध्ये संवादांचा उपयोग 
अतिशय काटेकोरपणे होतो. दस्तएवस्कोत संवाद, 
वादविवाद, चर्चा, खडाजंगी यांचा भरपूर उपयोग 
होतो. पत्रेही मोठी लिहिलेली असतात. फ्लोबेरमध्ये 
भडक, असंभाव्य, नाटकी प्रसंग कटाक्षाने टाळलेले 
असतात. दस्तएवस्कीत ते येऊ शकतात. एवढेच 
काय प्रसंगी रहस्यकथांतील क्ल्‌प्त्यांचाही वापर 
होऊ शकतो. 

आणि तरीहो आधुनिक कादंबरीवर दस्तएव- 
स्कोचा फ्लोबेरएवढाच मोठा प्रभाव आहे. जीद, 
काफ्का, मान, जॉईस, काम्यू, सात्रे, ब्योल, सोल्झे- 
नित्सिन यांसारखे अनेक मोठे कादंबरीकार दस्त- 
एवस्कोच्या प्रभावाखाली आलेले आहेत. फ्लोबेर 
आधूनिक कादंबरीचा रासोन असेल तर दस्तएवस्की 
होेक्सपीयर आहे, किंवा फ्लोबेर कालिदासासारखा 
वाटला तर दस्तएवस्को आधूनिक साहिंत्याचा 
व्यास आहे. 


३० 


दस्तएवस्कोच्या प्रत्येक कादंबरीमागे संकल्पना 
1त2& असते. मग ती कादंबरी सुरुवातीची * दि 
डबल ' असो की, अखेरची ' ब्रदर्स कारामाझोफ 
असो. कलाकृतीतून देखील एखादी मूलभूत संकल्पना 
व्यक्‍त व्हावयास हवी हा आग्रह युरोपातील अभिजात 
परंपरेतील आग्रह होय. दस्तएवस्की या आग्रहाला 
सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चिकटून होता यात आइचर्य 
नाही. कारण त्याला नेहमीच काही सांगायचे असे 
आणि हे सांगणे अगदी व्यवस्थितपणे झाले पाहिजे 
असेही त्याला वाटत असे. स्त्राखोव या त्याच्या 
मित्राला लिहिलेल्या पत्रात' दस्तएवस्की एके 
ठिकाणी त्याच्या : इडियट! या कादंबरीविषयी 
म्हणतो, “ या माझ्या कादंबरीत घाईघाईने लिहि- 
लेला आणि पसरट असा भाग बराच आहे. मला 
नीट मांडता आलेला नाही असाही काही आहे. 
माझ्या कादंबरीच्या नव्हे तर माक्ष्या * कल्पने 'च्या 
बाजूने मी उभा आहे.” आणि ही मूलभूत 'कल्पना? 
ही को, इडियटचा अभिमान इतका विकृत आहे कौ, 
स्वतःला देव समजावे असेच त्याला वाटते आणि 
दुसरीकडे त्याला स्वत:विषयी इतका अनादर आहे 
कौ, स्वतःविषयीच्या अनावर द्वेषातच त्याची 
परिणती व्हावी. ' क्राईम अँण्ड पनिशमेंट ' आणि 
* ब्रदसे कारामाझोफ ' या कादंबर्‍यांतील मूलभूत 
कल्पना इतक्या ठळक आहेत को, त्या कादंबऱ्यांच्या 
नावांतुनच व्यक्‍त झाल्या आहेत. एकाच माणसात 
दोन ठप्रक्तिमत्त्वे- किंवा व्यक्‍्तिमत्त्वांचे दोन स्तर 
असतात, एक तार्किक (रॅशनल) तर दुसरे अताकिक 
(इररॅशनल ) ही त्याची फार फार लाडको 
५ कल्पना ' * दि डबल ' या नावातूनच त्याने व्यक्‍त 
केली आहे. | 
टॉल्सटॉयने ' कला म्हणजे काय ?! या त्याच्या 
प्रबंधातून दस्तएवस्कोच्या या भूमिकेवर टीका केली 
आहे. 1१९8 आणि (661४ या दोहोत द्वत कल्पून 
कलेचे आणि साहित्याचे काय कलावंताने स्वत:च्या 
मनातील ट्ट रसिकांपयंत नेऊन पोहोच- 
विण्याचे आहे असे त्याने मांडले आहे. चांगली कला 
आस्वादकाला भावनेचा ' संसर्ग करते आणि 
सर्वांत चांगली कला धाभिक भावनेचा * संसर्ग ! 
करते हे टॉल्सटॉयचे मत सुप्रसिद्ध आहे. 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


पण मोज म्हणजे कादंबरीतून ' कल्पना ! मांड- 
ण्याच्या, पोहोचविण्याच्या दस्तएवस्कीय भूमिकेवर 
जरी टॉल्सटॉयने प्रतिकूल टीका केली असली तरी 
दस्तएवस्कोच्या कादंबऱ्यांना तो उत्कृष्ट कलाकृती 
मानतो. कारण त्या ख्रिश्‍चन धर्मातील माणसा- 
माणसातील ऐक्याची व विश्‍वबंधुत्वाची भावना 
यशस्वी तऱ्हेने वाचकाप्रत नेऊन पोहोचवितात असे 
तो सांगतो. 

प्रत्येक कादंबरीमागे जशी कल्पना संकल्पना ह्वी 
तशीच प्रत्येक व्यक्तिरेखेमागे देखील हवी असे 
दस्तएवस्को मानतो. “ इडियट / च्या नोटसमध्ये 
रोगोजिन- वासनेवर आधारलेले प्रम, गान्या- 
गर्वातून उत्पन्न होणारे प्रेम तर प्रिन्स मिशकिन 
-सख्थिशचन प्रेम व्यक्त करणारे आहेत असे नोंदलेले 
आहे. 

* कल्पना ' व्यक्‍त करण्याची किवा मांडण्याची 
ही वैचारिक भूमिका दस्तएवस्कीने कधीही सोडली 
नाहो. परंतु त्याच्या कादंबऱ्या म्हणजे प्रबंध किवा 
व्यक्तिरेखा म्हणजे विचारांच्या मूर्ती झालेल्या 
दिसुन येत नाहीत. याचे कारण जिवंत धगधगीत 
अनुभव आणि जबरदस्त प्रतिभा यांची कमतरता 
त्याला कधीच पडली नाही, किवा दस्तएवस्कीतील 
कलावंत त्याच्यातील विचारवंताने खाऊन टाकला 
असेही कोठे घडले नाही. आपल्याला जे काही 
सांगायचे आहे त्यामुळे पुरोगामी मंडळी आपल्याला 
प्रतिगामी ठरवतील किवा ज्या पद्धतीने भआापण 
सांगतो आहोत त्यामुळे कलावादी आपल्यावर रुष्ट 
होतील ही भीती ' दि डेव्हिल्स ! प्रकाशित करताना 
दस्तएवस्कोच्या मनात जरूर होती, परंतु तो 
बिचकला नाही किंवा मागे सरलेला नाही. याचे 
कारण स्वत:च्या स।हित्यिक गुणांविषयी 
असलेला पुरेसा आत्मविश्वास हे होय. 

ज्याप्रमाणे ' वेचारिकता ' हे दस्तएवस्कीय कादं- 
बरीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे, त्याचप्रमाणे * 
मयता " हे तिचे दुसरे ठळक वैशिष्ट्य आहे. नाट 
कात किवा सिनेमात शोभतील असेही अनेक वी 
दस्तएवस्कीच्या कादंबर्‍यांत घडतात. मृत्य, ख * 
आत्महत्या यांची वाण तर कधीच पडत क 
असे का घडते, हा प्रश्‍न विचारणे उ य 

चत आहे. 


कारण दस्तएवस्को ज्या काळात लिहित होता ते ् 
व्टऱ 
; ह्‌ 


त्याला 


नाटय- 


र । 


दस्तएवस्कीय कादंबरी 


कादंअरीच्य़ा क्षेत्रात तरी वास्तववाद प्रभावी ठरू 
लागलेला होता* युरोपात फ्लोबेर तर रक्षियात 
गोगोल हे त्याचे प्रमुख प्रवर्तक होते. भडक, अति- 
रंजित, काल्पनिक एवढेच नव्हे तर तथाकथित 

नाट्यमय ' प्रसंग टाळून सामान्य माणसांचे देनं- 
दिन चित्रण जिवंतपणे व कलात्मकतेने करणे हे 
वास्तववादाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. गोंचारोव या 
रशियन कार्दंबरीकाराची ' ओब्लोमोफ ' ही कादं- 
बरी युरोपभर गाजंली ती तिच्यातील वास्तववादा- 
मुळे. नायकाच्या निष्क्रिय आणि रटाळ जीवनात 
एकमेव प्रेमप्रकरण येते आणि तेही बेरंगी ठरते हे 
सुक्ष्म तपशिलाने दाखविणारी आणि जिवंतपणे 
चित्रित करणारी ही कादंबरी आजही वाचनीय 
वाटते ती तिच्यातील वास्तववादामुळे. 

अशा वास्तववादापुढे देखील दस्तएवस्कीने' 
त्याच्या नाट्यमय आणि अनपेक्षित प्रसंगांचा आग्रह 
कधी सोडला नाही. तो स्वतः गाजला ते देखील 
त्याच्या ' मानसशास्त्रीय' वास्तववादामुळेच. म्हणून 
या आग्रहालासुद्धा महत्त्व आहे, त्यामुळे तो समजा- 
वून घेतला पाहिजे. त्यासाठी त्याने स्त्राखोवला लिहि- 
लेल्या एका पत्रातील भाग' उद्बोधक ठरतो. दस्त- 
एवस्की म्हणतो, “ कलेमधील वास्तवासंबंधी माझी 
स्वतःची अश्ली काही धारणा आहे; बहुतेक लोक 
ज्याला जवळजवळ चमत्कृतिपूणे आणि अपवादात्मक 
म्हणून म्हणतील ते तर मला वास्तवाचे सारच 
वाटते. घटनांचा सुमारपणा आणि त्यांच्याविषयीची 
प्रचलित भमिका हा माझ्या मते वास्तववाद नव्हे 
खरे म्हणजे वास्तववाद नेमका याच्याविरुद्ध आहे. 
कुठल्याही वतेमानपत्रात तुम्हाला अगदी वास्तव 
घटनांचा वृतान्त आढळतो आणि या ( घटना 
अगदी विचित्र आणि गुंतागुंतीच्या देखील असतात 
आपल्या लेखकांना त्या चमत्कृतिपूर्ण वाटतात, 
आणि ते त्यांची फिकीर देखील करीत नाहीत. 
तरी देखील त्या घटना वास्तवेचं होत, कारण त्या 
घडलेल्या घटना आहेत. त्यांची दखल घेणे, त्यांचे 
स्पष्टीकरण देणे, वर्णन करणे हे कोण करणार ? 
त्या क्षणोक्षणी घडतात, प्रत्येक दिवशी घडतात 
आणि त्या अपवाद तरं नव्हेत... माझी चमत्कृति- 
पूर्णे * इडियट ' वास्तव नाही काय, आणि तसे 
पाहिले तर अगदी सामान्य वास्तव ! का. बरे, 


३१ 


अगदी सामान्य, उखडून निघालेल्या आपल्या 
काही सामाजिक स्तरात अज्ञा व्पक्‍ती असायला 
हव्यात ना ? प्रत्यक्ष जीवनातच चमत्कारिक ठरले 
आहेत असे वर्ग ! ” 

म्हटले तर हे स्पष्टीकरण आहे. म्हटले तर 
समथंनही आहे. कारण खरे म्हणजे वास्तववादाची 
भूमिका समतोलपणे मांडली तर विस्मयजनक 
नाट्यमय प्रसंगांची संपूणे वगळ करायची असा 
तिचा निष्कषं निघत नाही. इब्सेन वास्तववादी 
नाटककारच होता आणि त्याच्या नाटकांतही 
विस्मयजनक: ठरावे असे बरेच काही होते. 
वादाचा मुद्दा हा होता को, अश्या प्रसंगांवर किती. 
भर द्यायचा आणि त्यांच्यावर भिस्त किती ठेवा- 
यची. म्हणजे मुद्दा होता तो प्रमाणाचा होता. 

दस्तएवस्कीत येणारी नाट्यमयता हो भडक 
कृत्यांतून येते तशीच अनपेक्षिततेतुनही येते. आणि 
प्रत्येक प्रकरणातून ही अनपेक्षितता असते. उदाहरण 
घ्यायचे झाले तर आल्योनाच्या खुनाचे घेता येईल. 
कादंबरीच्या सुरुवातीच्या भागातच हा खून येतो. 
ही एक भडक घटना आहे आणि त्या अर्थाने नाटय- 
मयही आहे. पण हे खास दस्तएवस्कीय नाट्य नव्हे 
खन काय रहस्यक्थेतही असतो. पण या प्रकरणाला 
खरा रंग भरतो तो आल्योनाच्या खुनामुळे नाही 
हो अपेक्षित आहे. वाचकांच्या मनाची काहीशी 
पूवतयारीही त्या संदर्भात झालेलीच असते. पण याच 
खनाच्या वेळी र![स्कोलनिकोफला आल्योनाच्या बहिं 
णीचा म्हणजे लिझावेताचा, देखील खून करणे भाग 
पडते. आणि हे सर्वेस्वी अनपेक्षित ठरते. रास्कोल« 
निकोफला देखील ही अनपेक्षितता असह्य ठरते. 
पुढे त्याचे मानसिक विघटन जे होते त्यात ही 
असह्य अनपेक्षितता महत्त्वाचा धागा ठरते, अश्लीच 
अनपेक्षितता फ्योदोर पावलोविचच्या खुनात नाट्य 
निर्माण करते. मित्त्या खून करणार हे वाचकाच्या 
मनात पक्के झालेले असते. पण ऐनवेळी खून 
स्मेद्याखोफे करतो. आणि यामुळे जी गुंतागुंत 
निर्माण होते आणि कमालीचे विलक्षण नाटय 
तिर्माण होते ते पुढे साऱ्या कादंबरीभर महत्त्वाचा 
घटक ठरते. हे खास दस्तएवस्कौय नाट्य आहे. 
त्याच्या कादंबर्‍्यांतून जी ' दवंहरे! आणि * आत्म- 
हत्त्या ' येतात त्यातही हे नाटय आपल्याला भेटत 


र्र 


राहते. अर्थात हो अनपेक्षितता असंभाव्य नसते. जे 
घडते ते अशक्य कोटीतील बिलकूल नसते, पण ते' 
पूर्णपणे मानसिक धक्का देणारे असते आणि हा 
धक्का इतक अस्वस्थ करणारा असतो की, वाचक 
त्यामुळें दस्तएवस्कीच्या प्रतिभेच्या पंजातच जणू 
सापडतो आणि आकाहझात उचलला जातो. 
दस्तएवस्क्रीय ' नाटयमयता ' मानवी जीवनातील 
जीवन-मृत्यूची द्वंद्वात्मक भव्यता वाचकासमोर उभी 
करते. याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हे * दि डेव्हिल्स ! 
मधील शातोफच्या खुनाचे होय. आपला खून होऊ 
घातला आहे हे शातोफला माहीत नसते. वाचकाला 
मात्र त्याची कल्पना असते. अंधाऱ्या रात्री बाहेर 
पडणारा क्यातोफ मृत्यूकडे निघालेला असतो. 
तेवढ्यात त्याची बायको कित्येक वर्षांनी घरी 
परतते. नुसती परततच नाही तर प्रसृत होते आणि 
मुलाला. जन्म देते. आनंदाच्या बेहोषीत झातोफ 
डॉक्टरांकडे जायला निघतो आणि हे डॉक्टर जोड- 
पेच त्याचा खून घडवून आणीत असते. श्रातोफ 
बाहेर पडतो; खून करंणाऱ्यांनाच मानवी जीवना- 
तील पुत्रजन्माचा आनंद वणंन करून सांगतो. पुढे 
भीषण तऱ्हेने. द्यातोफचा खून होतो. त्याचे प्रेत 
दगड बांधून तळ्यात, टाकले जाते. 
, एकीकडे जवळ येत असलेला मृत्यू माणि दुसरी- 
कडे पुत्रजन्माची घटना आणि तिने उडालेली 
श्यातोफच्या मनाची तारांबळ यांचे द्वंद्र-ताट्य फक्त 
दस्तएवस्कीच उभे करू शकतो. या दृंद-नाट्यातील 
घटनांचा क्रम आणि त्यांचे चित्रण ही त्याच्या 
प्रतिभेची असामान्य थोरवी दशशवितात. एखाद्या 
झंझावातासमोर गवत पार लवून जावे त्याप्रमाणे 
या नाट्याच्या तुफानासमोर वाचकाचे मन पार 
सपाट होऊन जाते. असेच नाट्य आपल्याला मेरी 
छेब्यातकिनचे बालकासंबंधीचे दिवास्वप्न भाणि 
प्रत्यक्षात तिची होणारी दारुण हत्या या प्रसंगी 
पाहावयास मिळते. स्विद्रिगायळोफची आत्महत्या 
आणि त्याला स्वप्नात भेटणारी “ छोटो मुळगी ' 


यांचा तणाव देखील असेंच नाटय काव्यमय स्वरूपात. 


घडवून आणतो, आणि वाचकाला स्तिमित करतो, 

दुन्याक्षाचे स्विद्रिमायळोफवर गोळ्या झाडणे, 
भोविंनोफचे मूरीन ह्या म्हाताऱ्यावर हल्ला करणे, 
नास्तासिथाचे शेकोटीत रूबल्सच्या नोटांचे पुडके 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


फेकणे, स्तावरोजिनचे गागानोफवर गोळ्या न 
झाडता हवेत गोळ्या झाडणे, असे अनेक म्ह्णजे 
अनेक प्रसंग दस्तएवस्कीच्या कादंबर्‍यांत वाचकाला 
भेटतात आणि भारावून टाकतात, कारण ते कोठेच 
ओबडधोबडपणे येत नाहीत. त्यांच्यातील नाट्य 
दस्तएवस्की मोठ्या सामर्थ्याने रंगवितो. काही दुदैवी 
स्थळे सोडली तर त्यांचा अगदी * हिंदी सिनेमा ' कोठे 
होत नाही. केवळ अपघातांमुळे नाट्य निर्माण होते 
आहे असे वाटत नाही. . 

अस्स्न दस्तएवस्कीय नाटय नेहमी आंतरिक 
असते, मानसिक असते. प्रत्यक्ष खून आणि त्या 
खुनाची कबुली या दोन घटनांमध्ये जो नाट्यमय 
प्रवास घडतो तो मृख्यत्वे ञांत रिक आहे. त्यामुळेच 
€ क्राईम अण्ड पनिशमेंट ! रंगभूमीवर भाणण्याचे 
प्रयत्न यद्वास्वी होऊ शकले नाहीत. 'मादान बोवारी!- 
तील नाट्यासारखेच हे नाट्य भाहे. भापल्याजवळ 
जे नाट्य, जी नाट्यात्मकता आहे तो आणि प्रत्यक्ष 
नाटकातील नाट, रंगभूमीवर येणारे नाटय यांतील 
तफावत दस्तएवस्कीला देखील माहीत होती. त्याने 
आपल्या कादंबऱ्यांची कधी नाटयरूपांतरे करण्याचा 
यत्न केला नाही किवा नाटके लिहिण्याचाही प्रयत्न 
केला नाही. रंगभूमीवरील नाटयमयता वेगळी आणि 
कादंबरीतील नाट्यमयता| वेगळी याचे किमान भान 
त्याला होते. 

दस्तएवस्कीय विदवात जे 


प्रसंग घडतात, त्यांना 
साजेसेच वातावरण 


त्यांना घेरूनं टाकते. विज्ञेष 
म्हणजे तपशीलवार बणंने, निसगंबर्णने यांचा 
अभाव असला तरी हे वातावरण सतत भेडसावत 
राहते, ताणलेले, कमालीचे शिप्न आणि अस्वस्थ 
गडद आणि कुंद वातावरण त्याच्या प्रत्येक 
कादंबरीत भेटते. ' अंकल्स ड्रीम ' सारखी हलकी 
फुलकी कादंबरी देखील झोवटीक्षवटी अश्नाच 
वातावरणात प्रवेश करते. बदल 


असावा न 
देखीळ या वातावरणात बदल होत 3: 


नाही. रू 
काच्या मतावर सतत दडपण हे राहतेच शी 


लेले वाडे, ढगाळलेले. भाकाव, क्रूर गारवा 
येणारो हिमवृष्टी, झोंबरे वारे, रका 


किणकिणाट, क्वचित ऐकू येणारे चचंच्या घंटांचे 
नाद, गरम चहा, शेकोटीची उब, हे पा बातावर- 


णाचे घटक होत. सूर्यास्ताचा छालसर उदास प्रकाश 


दस्तएवस्कीय कादंबरी 


यां वांतावरणाला उजाळतो. पण त्यातील खिन्नता 
हटवू शकत नाही. पण या वातावरणात झपाट- 
ण्याचे सामर्थ्यं असते, एकदा का वाचक या वाता- 
वरणात गुरफटला गेला को त्यातून तो बाहैर पडू 
शकत नाही, मानसिक ' सस्पेन्स ' अश्या वाता- 
व॑रणात संहज निर्माण होऊ शकतो. या वातावर- 
णात घडणारे प्रसंग वाचकाला भारून टाकतातच; 
पण खृद्द लेखकही स्वतः भारावून ते वाचकाला 
सांगतो आहे. असे वाटत राहाते. दस्तएवस्कीय 
५ वातावरण “ काय चमत्कार करू शकते हे 
पाहायचे असेल, तर वोलोव्येव स्टेशनादोंजारील 
एका गावात भित्त्या प्रत्यक्ष खुनाच्या आधी जाऊन 
येतो ते प्रकरण पाहावे. या वातावरणाचा प्रत्येक 
कॅणन्‌ कण कसा रोमांचित होतो भाणि वाचकाला 
सुन्न करून सोडतो ते येथे दिसते. अशा वातावर- 
णात शोकान्तिकेला पर्याप्रच नसतो. अत्यंत संयमित 
माणसाचा देखील तोल बिघडावा अशी शक्‍ती या 
वातावरणात भसते तर छोट्या नेलीने किवा 
इल्युशाच्या वडिलांनी पै्ते पायाखाली तुडविले तर 
विशेष ते काय !' 

पण विलक्षण नाट्यमय प्रसंग आणि प्रखर वैचा- 
रिकता यांना जोडणारा घटक, खरा घटक दस्तएव- 
स्कीय ' व्पक्‍ती ' हीच होय. समथं * व्यक्तिरेखा ' हा 
दस्तएवस्कीय कादंबरोचा तिसरा आणि सर्वांत 
महत्त्वाचा घटक होय, वेशिष्ट्य होय. वाचल्यानंतर 
कालांतराने आपल्याला दस्तएवस्कीच्या कादंबऱ्यां- 


तील प्रसंगांचे विस्मरण होऊ शकते, होतेही. पण. 


भापण त्याची पात्रे, विशेषतः महत्त्वाची पात्रे 
म्हटले तरी विसरू शकत नाही. कारण दस्तएवस्की- 
च्याच शब्दांत ही पात्रे : 01012 768] 08 याट 
7८81 ' असतात, 
प्रसंगांची मांडणी, कथानकाची जडण-घडण 
मोडून तोडून जणू ह्या व्यक्तिरेखा आपल्यासमोर 
उभ्या राहतात. दस्तएवस्कीय विदवातच मुळी 
झापण प्रवेश करतो ते या व्यक्तिरेखांच्या परि- 
वयातून. कुठल्याही पात्राची ओळख आपल्याला 
जिवंत तपशिलातूनच होते, नीट होते. प्रसंगांतून 
माणसे समजतात असे आपण नेहमी म्हणतो. पण 
दस्तएवस्कीत माणसे समजतात आणि प्रसंगांतून 
आणखी समजतात. नायक, नायिका, खलनायक 
न. भा. ५ 


ड्े 


असल्या पारंपरिक कल्पना मात्र ह्या व्यक्‍ती 
समजत असताना निर्थक असल्याचे जाणवते. 

व्यक्तीचे वणन करावे ते दस्तएवस्कीने. मग ती 
व्यक्ती लहान असो की मोठी, तरुण असो को 
बयस्क, चांगळी असो को वाईट. दस्तएवस्को 
आपल्या डोळ्यांसमोर ती इतक्यां झपाट्याने उभी 
करतो, को आपण खरोखरच चकित होऊन जातो. 
आणि ही व्यक्ती आता काय करेल, कशी वागेल, 
कशी बोलेल यासंबंधीची उत्सुकता, कमालीची 
उत्सुकता आपल्या मनात दाटून राहते. गुत्त्यात 
घेऊन जाणारी आणि आपली जीवनकथा ऐएंक- 
विणारी बालकोवस्की, मार्मालादोफ किंवा वेसिळोफ 
सारखी पात्रे तर विलक्षण मौज आहे. अशा व्यक्‍ती 
दस्तएवस्कीतच भेट शकतात 

कुठले पात्र मोठे होईल भाणि आपल्या मनःचलूं- 
समोरच्या रंगमंचाचा ताबा घेईल याचा तर नेमच 
नसतो. ' क्राईम अँण्ड पनिशमेंट ' चा उत्तरभ्नाग 
स्विद्रिगायलोफ तर “ इडियट *चा उत्तरा्धे इपोलित 
कसे हा हा म्हणता काबोज करतात हे सांगायला 
नको. आपल्याही जीवनात अद्याच कोणी कोणी 
व्यक्‍ती घुसुन आपले जीवन उजळीत नसतात काय, 
असे आपण मनाशी म्हणतो. रास्कोलनिकोफ आणि 
मिदिकन दस्तएवस्कीय विश्‍वातच बाजूला पडू. 
शकतात. तुर्गेन्येफ किंवा फ्लोबेर यांच्या * कलात्मक 
विश्वात ' तसे कसे घडेल? 

दस्तएवस्कीच्या प्रत्येक पात्रामागे एक महत्त्वाची 
कल्पना असते हे खरे, परंतु पात्राचा जिवंतपणाच 
एवढा असतो की, ही कल्पना कोठे खुपत नाही.:- 
४ग्रॅडमा 'च्या मागे स्वतःला अताकिक. तर्‍हेने उघ्ळून 
देणे हो कल्पना आहे. मृत्यूच्या छायेत अनेक व्यक्ती 
अश्या * डेस्परेट ' होतात आणि आयुष्यात कषीही. 
वागल्या नाहीत अश्या तर्‍हेने वागतात हेही भापण 
पाहतो. पण दस्तएवस्कोय ' ग्रॅडमा' अद्या जिवंत- 
पणे कादंबरीत येते आणि जाते कौ, आपण गार 
पडतो, ग्रॅडमाच्या ' मागे ' तत्त्वज्ञान आहे याचेही 
भान आपल्याला राहत नाही. ती .जणू तिचे. पैसे 
उधळून टाकते तसे आपण झापल/ * कॉमन सेन्स ' 
वार्‍यावर सोडून देतो, आणि तिला स्वीकारतो. 

समकालीन कोणाही कांदंबरीकारापेक्ष& दस्त- 
एवस्कीची ' पात्रे ' उंच होतात आणि अविस्मरणीय 


अनुक्रमणिका 


३४ 


ठरतोत याची तीन प्रमूख कारणें दिसतात ती 
अशी : या व्यक्‍्तिरेखांना प्रत्यक्ष जीवनात मूळ 
असते. उदा. , वेरहोवेन्स्कोचे मूळ क्रांतिकारक 
नेचात्रेफ. या मूळ संदर्भाचा दस्तएवस्कीने फार 
काळजीपुवेक * अभ्यास ' केलेला असतो. त्यामुळे 
दस्तएवस्कीची कुठलीही व्यक्तिरेखा थोडीशी अति- 
रंजित वाटली तरी खोटी किंवा काल्पनिक वाटत 
नाही. तिच्याबाबतचा तपशिलाचा जिवंतपणा नेह- 
मीच खात्रीलायक वाटतो. दुसरे म्हणजे दस्तएव- 
स्कीच्या कुठल्याही व्यक्‍्तिरेखेची उलगड किंवा 
वाढ कमालीची उत्स्फूतं वाटते, ती नियोजित वाटत 
नाही. ही उत्स्फूतंता क्षणोक्षणी जाणवते आणि 
व्यक्तिरेखेला वेडेवाकडे आकार देत जाते. कोण 
केग्हा काय करेल यांचा अक्षरशः भरवसा नसतो. 
तथाकथित दुष्ट पात्रही या विश्‍वात एकदम चांगले 
वागून जाते अन्‌ चांगला माणूसही एकादे हलकट 
कृत्य करू शकतो. मादाम स्तावरोजित मेरी 
लेब्पातकीनच्या अंगावर स्वतःची झाल पांघरू 
शकते किंवा स्तावरोजिन तीन खूबल्स मागणाऱ्या 
उपाशी फेंदकाच्या अंगावर नोटाच नोटा भिरका- 
वून देऊ शकतो. सहज भेटणारा मास्लोबोयेव 
नेलीला मदत करणार्‍या वान्याच्या मदतीला धावून 
येऊ शकतो किंवा हातात आलेल्या कातेरिना हृवा- 
नोवनाचा उपभोग घेण्याऐवजी मित्त्या तिला सरळ 
सोंडून देऊ शकतो. याचे कारण सखोल विचार 
करून वागणारी दस्तएवस्कीय पात्रे देखील उत्स्फू- 
तता दुर सारू ककत नाहीत. तिसरे म्हणजे प्रत्येक 
ब्यक्तिरेखा दस्तएवस्को सारख्याच उत्कट जिव्हा- 
ळ्याने रंगवितो. म्हातारा तोतृस्की असो को रूप- 
ग्रंबिता पोलिना असो, मद्यपानानें खलास झालेला 


मार्मालादोफ असो की बृद्धिमान आणि अभ्यासू. 


इवान असो, दस्तएवस्कीचा जिव्हाळा सवंत्र सार- 
हल्लाच पाझरत राहातो. जणू काही तो सवं प्राणि- 
मात्रांवर सारखेच प्रेम करणारा ईषवर आहे असा 
भास व्हावा. हे नुसतेच विचित्र नाही तर केवळ 
अन्सामान्ये आहे. कोणाही मोठ्या साहित्यिकात न 
भाढळणांरा असा हा एक विलक्षण गुण दस्तएव- 
स्कीत आपल्याला आढळतो. दस्तएवस्कीची वैचा- 
रिक बाजू भापण सांगू शकतो; परंतु त्याला 
कोणंत्या' पात्राविषयी जास्त जिव्हाळा वाटत 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


असावा हे भापण समजूही शकत नाही किवा 
त्याच्याविषयी अंदाजही बांधू शकत नाही. दुष्ट, 
नालायक, मूर्ख, अपंग किवा दुदवी पात्रेदेखील 


तो ज्या जिव्हाळ्याने, ज्या तन्मयतेने रंगवितो त्याला 
खरोखरच तोड नाहो. 


या जिव्हाळ्याचा परिणाम म्हणून अद्‌भुत किमया 
दस्तएवस्की सांध शकतो. ती म्हणजे प्रत्यक्ष जीवनात 
घडलेल्या घडामोडींचा माघार दस्तएवस्कीने नेहमी 
वारंवार घेतला तरी या घडामोडी, घटना सर्वरवी 
रूपांतरित होऊन दस्तएवस्कीय भावविवात “नव्याने 
घडतात. एका रशियन मुलाने वडिलांचा केलेला खन 
आणि कावंबरीत मित्त्याने प्रत्यक्षात (न) केलेला 
फ्योदोर पावलोविचचा खून.यांत पार जमोनअस्मा- 
नाचा फरक पडतो. नेचाचेफचा खटला नाणि पीटर 
वेरहोवेन्स्कीने केलेला शातोफचा खून यांत गुणात्मक 
फरक पडतो. दस्तएवस्कोचो कुठलीही कथा कधीही 
रहस्यकथा होत नाही. दस्तएवस्की गुन्हेगारांच्या 
बाजूनेही असतोच असतो. 

हा जिव्हाळा म्हणजे अनुकंपा किंबा कणव नळे 
है स्पष्ट केले पाहिजे. दस्तएवस्कोळा रास्कोळनिकोफ' 
विषयी वाटणारा जिव्हाळा आणि ' आणि थिओडोर 
ड्रायझरला क्‍्लाईड प्रिफिथविषयी वाटणारी अन्‌कंपा 
यांत फार फरक माहे. आणि हा फरक असल्यानेच 
' क्राईम अँण्ड पनिशमेण्ट 'ची उंची कचा 


|॥ 
* अमेरिकन ट्रॅजिडी ' ला नाही. या व 
मूळ किवा मुळे दस्तएवस्कोच्या आयुष्यात व 


व्यक्तिमत्त्वात दडलेली असतील; पण हा विलक्षण 
जिव्हाळा आहे आणि .तसाच परिणाम 
आणणारा ठरला आहे हे मात्र खरे. 


प्रत्यक्ष कथासंविधानकाची गुंफण यांत दस्त- 
एवस्कीच्या कादंबर्‍्यांची थोरवी सापडण्यासारली 
नाही. तसेच पाहिले तर रचनात्मक भाणि कथात्मक 
दृष्ट्या " ए रॉ यूथ ' हो लूपच व्यवस्थित 
आहे. पण ती यशस्वीही ताही आणि लो 
देखील ठरलेली नाही. उलट ' दि यशला 
कथा आणि संविधानकदृष्ट्या खूपच (अल 
आहे. पण ती अतिश्षय प्रभावी ज्ञाणि लोक 
ठरलेली कादंबरी आहे. 2.3 
याचे कारण हेही असेल, की * डेव्हिल्स * 
च्या 
प्रकृतीला रचनात्मक विस्कळितपणा बाभ् भाणीत 


व्‌ 


घडवून 


दैस्तणवस्कीय कादंबरी 


नाही. एका शांत आणि सुखी गावांत नास्तिक 
समाजवादाने पछाडलेली माणसे कश्ली येतात व त्या 
गावातील वातावरणाचा कसा विचका उडवितात 
ब विध्वंस करतात़ ह्याचे चित्रण हे या कादंबरीचे 
उद्दिष्ट आहे. आणि हे चित्रण फार प्रभावी तऱहेने 
होते. मुळातच अनेक 'कथा' एकत्रित गुंफता येतील 
अशी ही कल्पना असल्याने एकसंध कथावस्तूची 
एवढी गरज येथे भासत नाही. म्हणजे दस्तएव' 
स्कीने या कादंबरीची आणखी नोट बांधाबांध केली 
असती तर ही कादंबरी आणखी जास्त प्रभावी 
झाली असतीच याची खात्री देता येत नाही. उलट, 
* ए रॉ यूथ ' रचनात्मक दृष्ट्या नीटनेटकी असली, 
तरी तिच्यातील वैचारिकता, नाटयमयता आणि 
व्यक्तिचित्रण हे तर कमी पडतातच; शिवाय 
कथाही निष्कारण एका ' शुल्लक ' पत्राभोवती, 
दस्तऐवंजाभोवती गिरगिरत राहते अशी भावना 
अखेरीस निर्माण होते. या. कादंबरीला वाचवीत 
काय असेल तर ती वेसिलोफची व्यक्तिरेखा ही 
होय. । 

एकसंघतेसाठी दस्तएवस्की संविघानकाचो रचना 
इतकी महत्त्वाची मानीत नाही हे खरे; पण तो 
कादंबरीत आणखी एका प्रकारे एकसंधता निर्माण 
करतो आणि हे तंत्र खास दस्तएवस्कोय आहे. तो 
नेहमी अनेक कुटुंबांमधील संबंधांची गुंतागुंत 
दाखवितो. वैचारिक सूताची-कल्पनेची एकता एकी- 
कडे आणि हो संबंधांच्या जाळ्यातून येणारी एक- 
संघता दुसरीकडे, कुटुंबे हो मोठो केंद्रे राहतात 
आणि ती जोडली जातात. “ क्राईम अँण्ड पनिद्- 
मेण्ट ? मध्ये रास्कोळनिकोफ, मार्मालादोफ आणि 
स्विद्रिगायलोफ ही कुटुंबे एकमेकांत गुंफली 
जातात, तरं * इडियट' मध्ये येपान्चिन भाणि इवो- 
ल्जित ही कुटुंबे देवाणघेवाणीची आणि संबंधांची 
केंद्रे ठरतात. ' दि डेव्हिल्स ' मध्ये स्तावरोजिन, 
वेरहोवेन्स्की आणि लेब्पातकिन ही कुटुंबे एकमेकांत 
गुंतलेली राहत, तर ' एरॉ यूथ ' मध्ये सोकोल्श्को 
दोलगोलकी आणि वेसिलोफचे अशी कुटुंबे एकत्रित 
येतात. या तंत्रामुळे दस्तएवस्कीतील विस्कळित- 
'पणा तगून जातो. हे संबंध जेव्हा कच्चे ठरतात, 
तेव्हा खरी ' गडबड ' उडते. उदाहरणाथ “* दि 
व्हिळेज ऑफ स्तेपानचिकोवो '- दस्तएवस्कीचे हे 


ड्५ 


एकसंघंता साधण्याचे तंत्र आधुनिक कादंबरीने 
उचललेले दिसत नाही. कारण युद्धोत्तर काळात 
पहिल्या महायुद्धानंतर- युरोपातच नव्हे तर सवंत्रच 
कौटूंबिक संबंध प्रत्यक्ष जीवनातच दाठलून गेलेले 
दिसतात. अर्थात भ्या दाठरण्याची चाहूलही आप- 
ल्याला दस्तएवस्कोत लागते ती त्याच्या मुख्य पुरुष. 
पात्रांच्या संदर्भात, त्याच्या ' अंडरग्राऊंड ' नायकांर* 
मध्ये. 

याचा अर्थ असा नाही, की दस्तएवस्की कथां 
सांगण्याकडे दुलेक्ष करतो. कथेला तो प्राधान्य 
म्हणावे तसे देत नाही, -एवढाच याचा अथं.' गुंता- 
गुंतीची कथावस्तु (प्लॉट) आलो, की तो काळजी 
घेण्याचा यत्न करतो; पण हा यत्न दुबळा ठरतो; 
* ए रॉ यूथ ' हे त्याचे उदाहरण, त्याचे उपंकथा- 
नक सहसा गुंतागुंतीचे नसते तर मुख्य कथानकावर 
प्रकाहक्षोत टाकणारे आणि सोपे असते. * दि 
व्हिलेज ' मधील उपकथानक थोडे गुंतागुंतीचे आहे; 
पण या कादंबरीचे स्वख्पच मोलिएरच्या सुखा- 


'न्तिकेसारखे असल्यामुळे ते सुसह्य ठरते. आणि 


मुख्य कथानकाला बाध आणीत नाही. 

* पुन रावृत्ती ' हे दस्तएवस्कीच्या कादंबरीचे एक 
खास वैिष्ट्य. पुनरावृत्ती तंतोतंत नसत्ते तर रंग, 
आकार भाणि क्वचित हेतू पालटून येते. म्हातारा 
आणि सुंदर तरुणी यांचे शरीरसंबंध, पांगळी 
मुलगी आणि तिचा उदात्त प्रियकर-मित्र यांची 
जोडी, फेफरे येणारा अ्धेबट “ ननायक ' वाटणारा 
तरुण, पायाखाली पसे किवा वस्तु सात्विक संतापाने 
तुडविले जाणे, एकाच वेळी दोघांच्या प्रेमात पडणारे 
तरुण-तरुणी, लहान मुलाचा मृत्यू अश्या काही गोष्टी 
दस्तएवस्कीच्या कादंबर्‍्यांतुन वारंवार येतात. 
प्रतिमांचेही तेच. अंघारी शवपेटिकेतारखी खोली, 
प्रचंड आकारांचा कोळी, भित, तळे, सूर्यास्त यां- 
सारख्या प्रतिमा दस्तएवस्कोच्या जवळ जवळ प्रत्येक 
कादंबरीत डोकावतात. या प्रतिमा दस्तएवस्कीचे 
अगदी व्यक्तिगत अनुभव सुचित करतात. 

दस्तएवस्कीच्या साहित्यविश्‍्वातील त्या परिचित 
खाणाखुणा होत. थोर कलावंतांमध्ये अशी परिचित 
खाणाखुणांची पुनरावृत्ती बऱ्याच वेळा भेटते. 
आणि या खाणाखुणा कलाकृती * यशस्वी ' ठरावी 
म्हणून येंत नाहीत तर कलावंतांच्या मनोरचनेचा 


अनुक्रमणिका 


शद 


आणि कलळानिभितीचा जैविक सांघा जोड- 
णाऱ्या म्हणून सहजगत्या येतात. मोज म्हणजे ज्या 
तुरुंगवासाने दस्तएवस्कीला माणसांचे इतके नमुने 
दाखविले भाणि मानवी स्वभावाचे इतके सखोल 
ज्ञान करून दिले, त्या तुझंगवासातील तपक्लील मात्र 
त्याच्या कादंबऱ्यांत कोठेही येत नाही. ' संबेरियात 
त्याहा कारावासात पाठविले गेले ' या पालुपदा- 
वरच शेवट होतो. रास्कोलनिकोफ, मित्त्या, रोगो- 
जिन, ळेबटं शेवटी तुरुंगात जातात आणि संपल्या- 
सारखे होते. तेच मिस्कीन, पोटर किवा आग्लाया 
यांच्या रश्षिया सोडून जाण्याचे, 

दस्तएवस्कोची कादंबरी फार मोठ्या कॅनवसवर 
रंगविछेली नसते, जद्यी टॉल्सटॉयची असते. दस्त 
एवस्कोचे “ स्थळकाल ? मर्यादित असतात. एकदोन 
गावे, शहरे आणि काही महिने एवढेच. दि व्हिलेज 
भफ स्तेपानचिकोवो हा सुरुवातीचा नमुना अखरी- 
पर्यंतचा नमुना ठरतो. 

या गावाची, पंचक्रोश्षीची किंवा कालमर्यादेची- 
सुवा तपशीलवार, रसभरित वरणंने दस्तएवस्को 
करीत नाही, जशी टॉमस हार्डी त्याच्या वेसेक्स 
कादंबऱयांत करतो. दस्तएवस्कीच्या कादंबऱयांतीळ 
महत्त्वाच्या घडामोडी पोटसंबगंच्या एका भागात 
आणि त्याच्या पंचक्रोशीत घडतात. जे स्थलाबाबत 
तेच कालाबाबत. एका किवा काही माणसांची 
संपूर्णे जीवनकथा किवा चरितकथा सांगण्याचा घाट 
तो कधीही घालत नाही. व्यक्तींच्या जीवनातील 
विशिष्ट मर्यादित कालखंडातील घटनाच तो 
सांगतो. मर्यादित खंड ( स्पॅन ) घेतल्याने त्याला 
त्याचे सारे लक्ष व्यक्ती, त्यांचे स्वभाव, त्यांची 
अंतरंगे, त्यांच्यांतील नात्यांची गुंतागुंत यांवर केदित 
करता येते. या अर्थाने त्याच्या कादंबऱ्या आणि 


हुब्सेनची नाटके यांतील साम्य नजरेत भरण्याइत-. 


पतत ठळक आहे. मर्यादित खंड ( स्पॅन ) निवड- 
ण्याचा आणखी एक फायदा दस्तएवस्कोला होतो. 
तो म्हणजे वाचक आणि त्याची पात्रे व थोडासा 
परिसर यांच्यात तो जवळीक सहजगत्या निर्माण 
करू शकतो. स्थलकाल आणि ही जवळीक यांच्या 
बाबतीत दस्तएवस्कीच्या अगदी विरुद्ध टोक आप- 
ल्याला कोठे सापडत असेल तर ते डॉस पॅसोस या 
या अमेरिकन कादंबरीकाराच्या 'यू. एस्‌. ए.' या 


नवभारत 


ज्ञानेवारी, १९८४ 


ब्रिखंडात्मक कादंबरीत होय. प्रदीघं कालावधी' 
विस्तीणं भूप्रदेश आणि झेकडो पात्रे हीर्‍या 
कादंबरी-त्रिपिटकाची व शिष्ट्ये भाहेत. 


कथा सांगत असताना आणि “रंगवीत? असताना 
दस्तएवस्की * सवंसाक्षी वृतान्तकार ! गृहीत धरतो. 
* मी ' - 1! - वापरून कथा सांगताना जिवंतपणा 
येतो तरी मर्यादा फार पडतात. त्यामुळे त्याने दोन- 
चार ठिकाणीच प्रथमपुरुषी एकचचनी निवेदनाची 
पद्धत वापरली हे. डेन्हिल्समध्ये जो ' मी * गृहीत 
धरला आहे, तो स्वतः लेखक नाही असे भासवून 
दस्तएवस्कीने थोडीझो अलिप्तता वाढविण्याचा 
यत्न केला महे. येथील मी ! प्रत्यक्ष, घडामोडीत 
अर्थातच सहभागी होत नाही. * अंडरग्राऊंड "मधील 
“मो' मात्र खुद्द दस्तएवस्कीच वाटून जातो. त्यामळे 
या कादंबरोला भात्मकथनाची डूब मिळालेली आहे. 
पण कादंबरी म्हणून ही सर्वांत कमी समाधानकारक 
आहे. 

'मी' वापढून लिहिली गेलेली सर्वांत मोठी कादं- 
बरी म्हणजे “एराँ यूथ ' ही होय. यातील मी 
म्हणजे भार्कादी हा केथानायक, हा प्रत्यक्ष घटनांत 
व घडामोडीत भाग घेतो, आणि भनेक घटना 


रप्रमाणे किवा 
ही. तो मनाने 


व केरू पाहुणारे असतात. 
सवादांचा तोंडावळादेखील सुर क 


पासुन अहे रच्या कादंबरीपर्यंत सारख 


। काल रात्री तुम्हाला 
तरुण माणसाने सुहवात र 


* होय तर. ? वोरनिक उत्तरला, 


काहो ऐकू मालं का?? 


द्स्तएवस्कीय कादृंबरी 


: त्या गृहुस्यांची भानगड तरी काय माहे? ते 
करतात तरी काय? ' 

“तुम्ही त्यांचेच भाडेकरू भाहात नाही का? मग 
या गोष्टी तुमच्या तुम्हीच पाहिल्या पाहिजेत. माजा 
त्यांच्याक्षी काही संबंध नाही.” 

“तुम्ही माझ्या प्रश्‍नांची उत्तरे देणार की नाही ?' 
ओदिनोफ किचाळला. त्याच्या मवसादावस्थेतील 
चीड इतकी होती, को स्वतःवर त्याचा ताबाच 
राहिला नव्हता. 

५ अरेच्च्या ! यात माझी काय चूक ? चूक होती 
ती तुमची. तुम्ही कशाला तिकडे कडमडलात आणि 
त्या गृहुस्यांना बिथरवलेत ? लक्षात ठेवा को त्यांच्या 
खाली राहणारा शवपेटिका तयार करणारा माणूस 
पुरा बहिरंमट आहे आणि तरीदेखील त्याने सवं 
काही ऐकले, त्यांची बायकोदेखील. बहिरी आहे 
आणि तरीदेखील तिने सारे ऐकले, आणि पली- 
कडच्या भागातोल मंडळींनीदेखीलळ सारे समरे 
ऐकले. खरे म्हणजे मला जाऊन पोलिसांनाच .बोल- 
वून आणले पाहिजे.' 

* ठीक आहे, मीही जाऊन एकाला घेऊनं येतो ' 
परसाच्या बाजूच्या दरवाजाकडे वळत भोदिनोफ 
म्हणाला, 

'बाटेल ते करा, तुम्ही त्याचे भाडेकरू आहात... 
पण जरा थांबा साहेब, मितिटभर थांबा. 
भोदिनोफ मागे वळला. वोनिकने डोक्यावरील 
टोपीस हात लावून मस्तक झुकविले. 

' काय ? * तरुण माणसाने विचारले. 

* तुम्ही जाणार भसाल, तर _मला मालकांकडे 
धाव घ्यावी लागेल. 

* ठीक आहे, मग पुढे ?' 

* तुम्ही पोलीसात जाऊ नये हैच बरं. 

* गाढव ! ' दुसऱ्या वेळेला जायला निघालेला 
ओदिनोफ नोरडला. 

“साहेब, साहेब ! एक मिण्टंच थांबा !' स्वतःचे 
दाताड दाखविणाऱ्या सोशिक वोतिकने पुन्हा एकदा 
टोपीळा हात लावला. 

* साहेब माझे ऐका. घाई करू नका, बिचाऱ्या 
शिपुडर्थांना क्षाला त्रास ? देवाशप्पथ, त्यात 
काही भथे नाही” 


श्र्ऊ 


५ बरंय, माझे ऐक. हे घे, आणि सांग तर मला 
त्या गृहस्यांची भानगड आहे ती.' 

“भानगड काय आहेती ?' 

“ अर्थात, ? 

“ साहेब, पसे दिले नसते तरी मी तुम्हाला ती 
सांगितली भसती. 

वोनिकने त्याचा कुंचा सरसावला. दोन-चार 
खराटे मारले. आणि मोठ्या गांभीर्याने आपली नजर 
भोदिनोफवर रोखली. 


“साहेब, आपण फार छान आहात. परंतु त्याच्या- 
सारख्या भल्या गृहस्थाच्या नादी तुम्ही न लागावं 
हेच बरं. तुमचं काम तुम्ही पाहा असाच सल्ला मी 
तुम्हाला देईन ' त्या तातंर कामगाराने सांगितले, 
त्या कळकळीच्य़ा सांगण्यात रागाची छटादेखील 
होती. तो कामाला लागायच्या तयारीत होता. 
शेवटी गूढ भअंसा भाव व्यक्‍तवीत तो ओदिनोफपाद्यी 
आला, त्याच्या शन्दांना तशाच बोलक्या हाोतवार्‍यांची 
जोड देत तो म्हणाला, 

: तो तसाच आहे.' 

' म्हणजे?! ' 

* त्याचं डोस्कंच फिरलंच. * 

£ म्हणतोस काय? * 

“काही काही वेळेला त्याचे डोकेच ताळ्यावर 
राहत नाही  मधापेक्षा जास्तच आव आणून 
वोनिकने पुन्हा सांगितले 

यानंतर वोनिक, म्हातारा म्यूटिन हा गूढविद्यांत 
कसा पारंगत आहे, ज्योतिष कसे सांगतो आणि 
कोवळया तरुण केथरीनशी त्याचे संबंध कसे 
संदायास्पद आहेत. हे ओदिनोफला निवेदन करतो, 
पण मागील पुढील संदर्भात प्रस्तुतचा संवाद अगदी 
स्फोटक ठरतो. गोष्टी वाचकाला कळतात पण त्या 
रहस्य उलगडत जावे तशा कळतात. विशेष मौज 
म्हणजे दस्तएवस्कीतील वेचारिक चर्चादेखील 
अशाच उत्कंठा वाढविणाऱ्या संवादतंत्र वापरून 
होतात. तुरुंगात असताना मित्त्याची आणि आल्ये- 
शाची जी संभाषणे होतात, ती किती * स्फोटक ! 


. वाटतात ते पाहण्यासारखे आहे. अत्यंत समथ 


भाणि प्रभावी संवाद हे दस्तएवस्कीचे बलस्थान आहे; 
जी वाक्ये एरवी एखाद्या निबंधात शोभतीरू, ती 


-7-4 


दस्तएवस्कीय संवादांत विजेप्रमाणे चमकून आणि 
गडगडाट करून जातात. 

दस्तएवस्कीची कादंबरी समथ आणि प्रभावी 
असते, पण फ्लोबेरएवढी कलात्मक नसते, तुरगेन्येफ- 
इतकी शानदार नसतें हे विघान चूक नाही. परंतु 
याचा अर्थ भसा नव्हे, को दस्तएवस्की त्याच्या 
लिखाणावर मेहनत घेत नसे किंवा लिखाणाची 
क्रिया चाळू अश्तताना चिकित्साबुद्धी वापरत नसे. 
* इडियट ' कादंबरीच्या आठ रूपरेषा उपलब्ध 
आहेत. त्यांच्याकडे पाहिल्यास प्रत्येक गोष्टीचा तो 
'किती बारोक विचार करीत असे हे सहज दिसुन येते. 
प्रत्येक कादंबरी लिहिण्यापूर्वी तो भरपुर नोट्स 
काढीत असे ही गोष्टही आता माहीत झाली आहे. 

' सामान्यतः भाजचा वाचक त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट दोन 
कादंबऱ्या प्रथम वाचतो. त्या म्हणजे ' क्राईम अण्ड 
पनिझमेण्ट ' व ' ब्रदर्स कारामाझोफ '. फारच झाले 
तर “ इडियट * किंवा ' डेव्हिल्स ' वाचतो. सर्वोत्कृष्ट 
साहित्यकृती वाचणाऱ्या वाचकाचे मत भक्षरशः 
भारावून जाते. इतके की दस्तएवस्की एक 'अवतारी? 
साहित्यिक होता याविषयी त्याच्या मनात शंका उरत 
नाही. कादंबरीकार म्हणून दस्तएवस्कीच्या सर्वे- 
श्रेष्ठत्वाविषयीही त्याची जण खात्री पटते. 

परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे, की कादंबरीकार 
दस्तएवस्को अक्षरशः एखाद्या नदोप्रमाणे टप्याटप्प्याने 
हळूहळू मोठा व विकसित होत गेलेला लेखक आहे. 
त्याच्या प्रतिभेची झळाळी पहिल्यापहिल्या कादंबरि- 
कातही प्रत्ययास येते, पण त्याची असामान्य थोरवी 
संथपणे हळूहळूच आकार धारण करीत जाते. या 
बाबतीत तो झेक्सपीयर किंवा इब्सेनप्रमाणे आहे. 

तो जागरूक साहित्यिक आहे. अनेक प्रकारची 
स्वातंत्र्ये तो घेतो हे खरे असले, तरी तो पैलू न पाड- 
हेला हिरा वगैरे नाही. कादंबरी हा त्याचा वाढ- 
मयप्रकार. तो समकालीनांच्या उत्तमोत्तम कादंबऱ्या 
'धषांचीत असे आणि त्यांतून घेता येईल ते निःसंकोच- 
पणे घेत असे. 

दस्तएंबस्की'ची कादंबरी स्पष्टपणे दाखविते को 

'ब्रतिभ्षा, अनुभव, झाणि तपएचर्या (व्यासंग) या 


तीमह्दी बाबतीत दस्तएवस्की कधीही कमी पडत. 


नाही आणि यां तीनही बाबतीत त्याच्या कादंबरी- 
लेखतात ' उत्क्रांती ' होत गेलेळी आहे. उत्तरो- 


नेवेभांरत 


जानेवारी, १९८४ 


त्तर विकास झालेला आहे. सुरुवातीस क्षपाटा 
आणि नंतर उत्तरोत्तर र्‍हास हा प्रकार पाहायला 
सरावलेळे मराठी डोळे दत्तएवस्कीकडे पाहताना 
विस्मयचकित. होतात .ते उगाच नाहीत. हळूहळू 
उंचीवर जावे तसतसे क्षितिज विस्तारत जातें हा 
अनुभव कालक्रमानुसार दस्तएचस्कीच्या कादंबऱ्या 
वाचीत गेल्यास जूर येतो. . 

* क्राईम अण्ड पनिद्ममेण्ट ' आणि ' ब्रदर्स कारा- 
माझोफ ' या दस्तएवस्कोड्या सवंश्रेष्ठ कादंबऱ्या. 
आधुनिक साहित्यप्रेमी मंडळीचे जणू हे महाभारताचे 
खंडच होत. यांतील श्रेष्ठठम कादंबरी कोणती ? 
चर्चा नेहमी होत असते. ' क्राईम 'मध्ये आाहे ते 
* ब्रदसं 'मध्ये नाही. ' क्राईम (का रचना आहे, 
सोष्ठव माहे, बरीचशी एकाग्रता आहे. कथेला गति- 
मानता आहे. दस्तएवस्कीची सवव मुख्य समथ 
वैशिष्ट्ये तीत. आहेत. ब्रदर्स ऐसर्पस आहे. पण 
ब्रिच्यातील तत्त्वचतनाची प्रगल्भता ब उंची जास्त 
आहे. तिची आध्यात्मिक झळाळी मन प्रसन्न करते. 
आहे या स्थितीतही ती परिपूर्ण वाटते. जे रचना- 
कौशल्य आणि साहित्यकृतीचा घाट यांना जास्त 
महत्त्व देतात, त्यांना ' क्राईम ! जास्त मोठी वाटते; 
तर जे वाचक मानवी जीवनदक्षंनाच्या भाणि तत्त्व- 
चितनाच्या प्रगल्भतेला जास्त महत्त्व देतात, त्यांना 
* ब्रदसं ' जास्त आवडते, मोठी वाटते. 

* क्राईम 'मध्ये निसर्ग जवळ जवळ नाही. ताण 
एवढा आहे को, - निसर्ग आला तरी मन हलके 
हीत नाही. * ब्रदसं 'मध्ये निसर्ग तुलनेने जास्त 
डोकावतो आणि ताण कमी क्षाला नाही तरी दाह- 
कता थोडी कमी करतो. लहान मुलांचे वेगळेच 
पण मनोज्ञ दर्शन ' ब्रदर्स मध्ये घडते. तिचे ते एक 
सौंद्यंच आहे. * 

पण या दोन्ही कादंबऱ्या एकाच प्रकारच्या 
आहेत. क्लून, कारावास, पश्‍चात्ताप, नवजीवनाची 
हाक हीच त्यांची समाईक दिशा. दोन्हींतील नायक- 
वजा मुख्य पात्र तरुण आहे. खून होतो तो वद्ध 
माणसांचा. मुक्ती येते ती “ स्त्री 'च्या रूपाने, 
स्विद्रिगायलोफ आणि स्मेर्याखोफ यांच्या आत्महत्या 


अनुक्रमणिका 


दंस्तएवस्कीय कादेबरी 


झाल्यावर ' जिप्सींचे नत्य ' व हॉटेलात जाणे दोहों 
तही माहे. अशी अक्षरशः अनेक साम्ये हुडकता 
येतात. पण ' क्राईम 'मंघील भडकपणा व दाहकता 
: ब्रदर्स 'मध्ये नाही हे खास. 

कादंबरीकार म्हणून दस्तएवस्कोचा प्रवास हे 
सिद्ध करतो, की तो एक फार गंभीर साहित्यिक 
आहे. मृत्यू, खून, आत्महत्या मका घटनांची 
त्याच्या कादंबर्‍यांत कमतरता नाही आणि तरीही 
तो फार गंभौर कादंबरीकार आहे. याचा एक साधा 
अर्थ असा होऊ शकतो, को त्याच्या कादंबऱ्यांत 
“तात्त्विक चर्चा' येतात. हा अथं योग्यच आहे; पण 
तो किमान अर्थ .आहे. कारणं तात्त्विक चर्चा न 
येणाऱ्या कादंबऱ्यादेखोळ अनेक कारणांस्तव 
। गंभीर ' असू शकतात. दुसरा अथ असा आहे, 


त्याच्या लिखाणाचे उद्दिष्ट लोकांचे मनोरंजन करणं 


हे नाही किवा जाणकारांच्या वर्तुळात वाहवा 
मिळविणे हे नाही. अनेक प्रथमदर्जाचे साहित्यिक 
1 दृष्टीने ' गंभीर ' असतात. दस्तएवस्कोदेखीळ 
म्हंटला तर आहेच. 


३९ 


परंतु दस्तएवस्की गंभीर साहित्यिक आहे याचा 
खरा अर्थ, मानवी जीवन, त्याचे आकलन आणि 
अस्वयाथें व साहित्यनिभिती यांचे नाते किती 
खोलवर आणि किती उंचीवर नेता येईल याचे 
भान तो निग्रहाने आणि सातत्याने राखतो. 
जीवनविषयक नव्या धारणा आणि साहित्य यांची 
सर्जनशील सांगड घालण्याची अतिशय समथं घडपड 
तो करतो. ही घडपड तो मध्येच सोडून देत नाही. 
त्याचे कादंवरोळेखन हे एक जीवनकार्य-मिद्चन- 
ठरते, आणि वाढते. 


या कार्याचा आधुनिक साहित्यावर ' आणि 
साहित्यिकांवर फार मोठा ठसा उमटावा यातं 
नवल ते काहीच नाही. फ्लोबेरच्या शब्दांत, 
जे * जगण्या ' साठी साहित्य वाचतात मशांसाठी 
दस्तएवस्की'च्या कादंबर्‍या आहेत. 


संदभ 


१ व॑२. “ दि इडियट ' डेव्हिड 


मनुवाद : 


मँगरशॅक ( पेन्‌ग्विन ) १९५५ चौ प्रस्तावना. 


निवृत्ती नंतर, आपण आयुष्यभर केलेल्या केवळ आपल्यालाच नऱ्हे कत 
सेवेची भरपाई म्हणून आपल्याला, तर वारसांना देखील! अधिक माहितीसाठी 

निवृत्ती वेतन, प्रॉव्डिडंड फंड आपल्या नजिकच्या आमच्या शाखेस 

अँच्युइटी इ. फायदे मिळणारच! भेटद्या. 

पण मिंटीच्या सदाफुली सारख्या किड 

योजनेत. काही वर्ष बचत बॅव्क ऑफ महाराष्ट्र 
केलीत तर आणखी एक . (भारत सरकारचा उपक्रम) 

हक्काची पेन्शन सुरु होईल मुख्य कचेरी : "लोकमंगल'' शिवाजीनगर पुणे - ४११ ००५ 


विज्ञानाविषयक पुस्तकांची भाषांतरे* 


चंद्रकांत पाटील 


प्रस्तुत निबंघाचा विषय हा “ विज्ञानंविषयक 
पुस्तकांची भाषांतरे ” असा आहे. या निबंधात 
मराठीतील विज्ञानविषयक पुस्तकांच्या भाषांतरा- 
बाबत सुरवात, प्रेरणा, विकास इत्यादींचा त्रोटक 
स्वरूपात आढावा घेतलेला असुन भाषांतराच्या काही 
समस्यांना स्प करण्यात आलेला आहे. 


मराठीतील विज्ञानविषयक पुस्तकांच्या भाषांत- 
राचे श्रेय अव्वल इंग्रजी अमदानीतील काही इंग्रजी 
अधिकार्‍यांनाच द्यावे लागते. एकोणिसाव्या शत- 


काच्या सुरवातीची सामाजिक-राजकोय-सांस्कृतिक' 


पादइवेंभूमी लक्षात घेतल्यास वरील विधानाची 
कल्पना येऊ शकते. एकोणिसाव्या शतकाच्या मारं- 
भापासुनच महाराष्ट्रात इंग्रजांनी आपले पाय रोवा- 
वयास सुरवात केलेली होती आणि तत्कालीन 
सामाजिक स्थितीमुळे त्यांना हीं संधी आयतीच प्राप्त 
झाली होती. एकीकडे पेशवाईचा अस्त होऊ घातलेला 


होता, तर दुसरोकडे सामान्य लोकांना सुस्थिर जीवन 


जगण्यासाठी आवश्यक अश्या वस्तूंचा तुटवडा, 
अक्यांततेचे थेमान, न्याययंत्रणा कोसळून पडलेली, 
लष्करी शिपायांनी सामान्यांना पिळण्यास सुरवात 
केलेली, ब्राह्मणी वचंस्वामुळे घामिक अवनती सुरू 
झालेली, सर्व व्यापारपेठा परकीयांनी व महाराष्ट्री- 
येतरांनी काबीज केलेल्या, परावलंबन पराकोटीला 
पोचलेले इत्यादी अनेक कारणांमुळे इंग्रजांना इ. स. 
१८१८ मध्ये आपल्या साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोव- 
ण्यास हा काळ आणि हा समाज आपोमपच साहा- 
य्यक ठरला.- इंग्रजांनी सत्ता हस्तगत केल्यानंतर 
त्यांनी भावी काळाची तरतूद म्हणून नच्या जीवन- 
मूल्यांचा सुरवातीला मुक्तपणे व नंतर सीमित प्रसार 


% दिनांक ६ व ७ डिसेंबर १९८२ रोजी पुणे येथे * नॅशनल बुक ट्रस्ट 
हवेल्या परिसंवादात वाचला गेलेला निबंध, संयोजकांच्या सौजन्याने नवभारतात 


करण्यासाठी भावइ्यक ती मोचेंबंदी करण्यास सुरवात 
केली. इंग्रजांच्या यशस्वितेची कारणमीमांसा कर- 
णाऱ्या सर्वे विचारवंतांनी व समाजसुघारकांनी इंग्र- 
जांच्या या आधुनिक ब पुरोगामी जीवनदृष्टीच्या 
वचंस्वाचाच उल्लेख केलेला आहे. इ. स. १७५९ नंतर 
झालेल्या भोद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपात आणि विशे- 
षत: ब्रिटतमध्ये ज्या नव्या युगाची सुरवात झालेली 

7 त्या युगाचा पाया मुळातच लोकशाही, सामा- 
जिक समता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, ऐहिक सौख्य इत्यादी 
पाश्‍चिमात्य मूल्यांवर नाधारित होता. या मूल्यांच्या 
मुळाशी बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि विज्ञाननिष्ठा होती.. 
याउलट, भारतीय आणि विज्षेषकरून १९ व्या 
शतकाच्या सुरवातीच्या महाराष्ट्रीय समाजात 
बऱ्याचश्या मध्ययुगीन मल्यांचेच वर्चस्व होते, 


31 


आत्यंतिक व आंधळी घरमं 
आचार-विचारांना कवटा 


इलाख्याची सुत्रे 
नेया समा- 
भाषेतून य्रो- 
नादी शास्त्रांचे 
सुरुवातीपासूनच 
इंडिया * तफे संयोजि- 
प्रसिद्ध करीत आहोत. 
-संपादक. 


जाला सुजाण, करण्यासाठी मराठी 


पियनांना अवगत असलेल्या विज्ञि 
शिक्षण द्यावयाच्या भूमिकेचा 


विज्ञानविषयक पुस्तकांची भाषांतरे 


अवलंब कैला. एल्फिस्ट्टनच्या अविरत प्रयत्नांमुळेच 
महाराष्ट्रात नवशिक्षणाला आरंभ झाला, तव्या 
संस्कृतीचा परिचय होण्यास सवंसामान्य़ांना मंदेत 
झाली आणि सुमारे १०० वर्षांच्या कालावधीत 
विज्ञानादी शास्त्रांचा मराठी भाषेत विलक्षण प्रसार 
.होऊन एक नवी पिढी उदयाला आली आणि 
तिने स्वातंतरप्रप्रेम व देशीयतेचा जोरदार पुरस्कार 
केला. । 
प्रारंभीच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 
भवितव्याबद्दल अत्यंत जागरुक असलेल्या कंपनीच्या 
नियामक मंडळाने भारतीपांमधे रूढ असलेले पारं- 
परिक शिक्षण आणि नव्या पाश्‍चिमात्य ज्ञानावर 
आधारित शिक्षण यांचा व्यावहारिक संगम करण्याचे 
धोरण अवलंबिलेले होते. यामुळें बहुतेकांची भूमिका 
ही एतद्देशीयांना कला व समाजशास्त्राचेच अधिक 
प्रमाणात शिक्षण द्यावे व बिज्ञांनालां फारसे प्राघान्य 
देण्यात येऊ नये, अन्यथा वैज्ञानिक ज्ञानामुळे एत« 
देशीय पूर्णपणे बुद्धिप्रामाण्यवादी व विज्ञाननिष्ठ 
हौतील व त्याची परिणती इंग्रजी वर्चस्व झुगारून 
देण्यात होईल मश्ीच होती. पण एल्फिन्स्टनसारख्या 
सूज, दूरदर्शी, ज्ञामलालसा असलेल्या व ज्ञानप्रसारा- 
साठी तळमळीने झटणाः>्या उदारमतवादी राज्य- 
कर्त्यामुळेच विज्ञानाच्या प्रसारालाही प्रारंभ झाला, 
इ.स. १८१३ मध्येच एल्फिन्स्टनने ईस्ट इंडिया 
कंपनीला पाठवलेल्या खलित्यात “ पाइचात्त्य विज्ञान 
शिकविण्यासाठी शाळा काढाव्यात भाणि शिक्ष- 
णाच्या उच्च शाखांत सुधारणा करावी ”, “ देशी 
भाषांतुन पदा्थंविज्ञानावर पुस्तके तयार करवून ती 
प्रकादात करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी” व 
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे येथील लोकांना ज्ञांनविज्ञान 
शिकण्यासाठी सतत प्रोत्साहन द्यावे अशा स्वरूपाच्या 
मूलगामी सूचना होत्या. याच ध्येयांनी प्रेरित होऊन 
एल्फिन्स्टनने पुढे विज्ञानविषयक पुस्तकांची मुद्दाम 
भाषांतरे करवून घेतली. अशा पुस्तकांचा १९ ठ्या 
शतकातील इतिहास श्री. कृ. भि. कुलकर्णी यांनी 
6 आधनिक मराठी गद्याची उत्क्रांति ” (१९५६) 
या पुस्तकात दिलेला आहे. शिवाय त्यांच्याच 
“पाठ्यपुस्तकांची भाषांतरे” या निबंधात याबाबतचे 
विस्तृत्त विवेचन आलेळे आहे. [ पहा * मराठी 
वाडूंमयाचा. इतिहास : क्लंड चौथा (इ. स, १८०० 
न. भरा. ६ 


४१ 


ते १८७४ ) संपादक : रा. श्री. जोग, १९६५, ' म. 
सा. प, प्रकाशन ]. 

एल्फिन्स्टनने आपल्या ज्ञानप्रसाराच्या आ पग्रहा- 
मुळेंच मुंबईला “ हैदशाळा शाळापुस्तक मंडळीं“ची 
स्थापना केली, आणि या शाळापुस्तक मंडळीकडून 
शिक्षणप्रसारांच्या उद्देशाने मराठीतून ग्रंथनिमिती 
करण्यासाठी विविध योजना आखल्या. असे ग्रंथ 
मेथील सर्वेसामान्य लोकांना जी भाषा समजते त्या 
भाषैतथ, म्हणजे मराठीतच, लिहावेत असा 
एल्फिन्स्टनचा आग्रह होता. त्यासाठी त्याने अक्षा 
ग्रंथकर्त्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून .“ ग्रंथांची 
भाषांतरे किवा नवीन ग्रंथ करणारांस बक्षिसविष- 
यीचे प्रसिद्धीपत्र “ १८२५ मधे. प्रसिद्ध केले. यात 
गणित, शिल्पकला, ज्योतिष, सिद्धपदाथंविज्ञान, 
रसायन, शारीर, वैद्यक इत्यादी विषयांच्या शालोप- 
योगी ग्रंथांची भाषांतरे करणे किवा नवीन ग्रंथ 
लिहिण्याबाबत विनंती असुन अशा ग्रंथकर्त्यास शंभर 
ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची पारितोषिके देण्याबाब- 
तची सुचना होती. याच पत्रकात माषांतरकर्त्याने 
कोणत्या गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करावा, 
याबाबत काही मागंदर्शक तत्त्वेही सांगितलेली होतो 
त्याबाबतचा खालील उतारा माजही भाषांतर- 
कंत्यांना मार्गदर्शक होऊ शकतो : 

£/ प्रौढ भाषेचे शब्द घालून दाटून अवघड करु 
सये. आणि जर त्या भाषेत हावेत तसे शब्द मिळत 
नाहींत तर ते त्यांच्या मूळ भाषेतून घ्यावे. ते असे 
कि मराठी गुजराथी यांस संस्कृतांतून आणि हिंदु- 
ह्यानीस अस्सल पारशींतुन शब्द घ्यावे. कदाचित्‌ 
देशभाषेंत किवा-मूळ भाषेतही जा अर्थास रुढ किंवा 
यौगिग शन्द लागत नाहींत तेथे इंग्रजी शब्दही घेत- 
ल्यास चिता नाही ” ( “ ग्रंथांची भाषांतरे किवा. 
नवीन ग्रंथ करणारांस बक्षिसविषयीचे प्रसिद्धपत्र '' » 
१८२५, पू. ५, ' पाठ्यपुस्तकांची भाषांतरे " 
मध्ये उदधृत केळेले अवतरण पहा : मराठो वाहूम- 
याचा इतिहास, १९६५, पू. १०४). याच प्रसिंद्धी- 
पत्रामुळे मराठीत विज्ञानविषयक ग्रंथांच्या भाषांत- 
रास फार मोठ्या प्रमाणात सुरवात झाली. आणि. 
या शतकाच्या मध्याबधीत कित्येक ग्रंथाची भाषां- 
सरे होऊन अनेक पर्यायी पारिभाषिक शब्द मरा 
ठीत खू्ढ झाले. जॉर्जे जाविस, टॉमस कॅंडी, जींमि 


> &4 


भेकलेनंन, विलियम्‌ हेन्री बेळ या परदेज्ली विद्वा- 
नांनी आणि हरि केशवजी पाठारे, केरो लक्ष्मण 
छत्रे, नारायणश्यात्त्री चौळकर, गोविद गंगाधर 
फडके, सखाराम रामचंद्र दीफ्षित, कृष्णशास्त्री 
चिंपळूणकर इत्यादी एतहदेश्षीय विद्वानांनी अनेक 
पुस्तकांची भाषांतरे करून विज्ञानविषयक ज्ञानाचा 
प्रसार करण्यात बहुमोल साहाय्य केले. 
या लेखकांमधे हरि पाठारे यांचे कार्य अतिशय 
महत्त्वाचे आहे. संस्कृत व इंग्रजीचा उत्तम व्यासंग 
असलेले हरि केशवजी हे शाळापुस्तक-मंडळीचे 
१८२३१-१८५१ पयंत सभासद होते. त्यांनी इतर 
अनेक पुस्तकांसोबतच “ सिद्धपदार्थविज्ञानविषयक 
संवाद ” (१८३३) आणि “ रसायनशास्त्रविषय 
संवाद (१८३७) हो दोन अत्यन्त महत्वाची पुस्तके 
मराठीत भाणली. सिद्धपदा्थविज्ञानाच्या अनुवादात 
तो मुळातच मराठीत लिहिलेला ग्रंथ असावा इतकी 
उत्कृष्ट शेळी तर होतीच, पण त्याशिवाय त्यांनी 
भोतिकीतील अनेक पारिभाषिक शब्दांना उत्कृष्ट 
मराठी पर्याय दिले, “ चळ ” ह्वा मूळ धातू घेळन 
त्यापासुन उच्चलन, उच्चालक, चालकत्व, उच्चांल्य 
असे अनृक्रमे “लिव्हर” , ” पावर” , मोमेंट्स 
“वेट” शब्द कसे निर्माण करावेत याची दिश्याच 
दाखवून दिलेली होती. शिवाय त्यांच्या भाषांतराचा 
माणखी एक विशेष गुण म्हणजे त्यांनी ज्निटिश स्थान, 
व्यक्ती, संकेतादींस!ठी एतद्देशीय संदर्भ घेऊन मराठी- 
करणाची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यांचा हा प्रयत्न 
रसायनशास्त्राच्या भाषांतरात मात्र अपुरा पडला 
आणि त्यांनी इंग्रजी शव्दांचे आज उर्दू किंवा हिंदीत 
असलेल्या प्रचलनाप्रमाणेच मराठी रूप लिहिले. 
उदाहरणाथं इलेक्ट्रिसिटी, कला रिक, नैत्रोजन, कार्बान 
धातु, हैड्रोजन इत्यादी, विज्ञानातील या विविध 
संकल्पना एकंदर मराठी संस्कृतीस अगदीच नवीन 
अंसल्यामुळे हा. कालखंड भाषान्तराच्या दृष्टीने 
मुख्यत्वेकरून पारिभाषिक शब्द तयार करण्याचाच 
होता. त्या दृष्टीने पाहता विलियम हेन्री बेल 
याने नारायणक्ास्त्री चोलकरांच्या मदतीने *' शिल्प- 
विद्या या विषयाचे निबंध ” (१८५६) प्रकाशित 
कॅखून' शिल्पविद्येच्या परिभाषेंचा पाया घातला. 
जॉर्ज. जविसचे कायं अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जविसने 
जगज्ञांथशास्त्री क्मवन्त व रामचंत्रभट अधलेकरांच्या 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


मदतीने गणितशास्त्रावर शालोपयोगी प्रंथ भाषांत- 
रित करून गणितशास्त्रातील परिभाषा तयार केली. 
यातही “ कतंग्यभूमिती “, “आमादिकरण भूमिती" 
अक्षा शब्दांसोबतच लॉगरिथमसाठी “ लाग्रतम ”- 
सारखा शब्द माळेला माहे. जविसने नव्या शक्दा- 
साठी संस्कृतचाच वापर केलेला होता. त्यामुळेच 
“ रिडकशन आफ डेसिमल्स ” साठी % रूपभेद ”- 
सारखा सुंदर प्रतिशब्द, फरेम्शम्सला '* अपूर्णनीज ”, 
“ इनफिनिट सिरीज ” साठी अनंतश्रेणी त 
“ इल्न्हाल्यूश्नन ” साठी '* घातकर्म “,.“ मूलकमं" 
असे सोपे प्रतिज्ञन्द निर्माण झाले, जॉर्ज जविस- 
प्रमाणेच डॉ. जॉन मॅकलेनन या १ नेटिध्हू मेडिकल 
स्कूल'”च्या सुर्पारटेडेंटने भोषध-कल्पनाविधि 7 
( १८२८ ), " निदान 7 ( १८२८ ) इत्यादी 
ग्रंथांसोबत  “ शारीर 0 ( १८५२ ) हा 
अत्यन्त महत्वाचा ग्रंथ भाषान्तरित कळून वैद्यक- 
झास्त्रातील परिभाषेचा पाया घातला. बाळशास्त्री 
जांभेकर यांनीही खगोल्शास्त्रावर पुस्तके लिहून 
अनेक तव्या पारिभाषिक झव्दांची निमिती केली. 
या प्रयत्नांनंतरचा आणखी एक उल्लेलनीय 
प्रयत्न म्हणजे हॉवडे याने १८५६ मध्ये स्थापन 


केळेली क्रमिक-पुस्तक-स मिती. था समितीत मेजर 
हाकंनेस, रे. 
गोविद नारायण 
मंडलिक, 
सदस्य होते. 
हिले पुस्तक 
मं. केंडीनेच 


टॉमस कॅंडी, डॉ. विल्सन, जॉन 
मिचेल, भास्कर दामोदर पाळंदे, 
माड्यावकर, वि, वा. कोतिकर, वि. ना. 
दादोबा पांडूरंग तर्खडकर इत्यादी 
पण या समितीतफ पाळंदे यांचे प 
सोडल्यास बाकीची 


विक्षानविषयक पुस्तकांची भाषांतरे 


वाईट चाली आहेत त्या सवं मोडून जर चांगले 
ग्रंथ लिहितोल तर ह्यांचे ग्रंथ चांगळे आहेत असे 
मी आपले मत देण्यास अगदी तयार आहे. ” 
( मे. टॉ. कोंडी, “' ज्ञानोदय”कर्त्यास पत्र, पुणे, 
२३॥१॥१८५८ ) (पहा: “ विश्रन्धश्यारदा ” सं. 
ह. वि. मोटे, १९७२, ह. वि. मोटे प्रकाशन, 
खंड पहिला. ) 

मराठीतील विज्ञानवाडू्मयाच्या भाषांतराचा हा 
कॉल खालील गोष्टींमुळे महत्त्वाचा ठरतो. 
१. विज्ञानासारख्या पूर्णतया अपरिचित असलेल्या 
ज्ञानाच्या क्षेत्राची मराठी भाषिक लोकांना ओळख 
करून देणे, २. त्यासाठी इंग्रजीत उपलब्ध अस- 
लेल्या क्रमिक पुस्तकांची मराठीत भाषांतरे करवून 
घेणे, ३. भाषांतरासाठो आवश्यक ती परिभाषा 
मराठीत निर्माण करुन ती रूढ करण्याचा प्रयत्न 
करणे, ४. परिभाषेसोबतच पुस्तकासाठी आवश्यक 
अक्ली प्रमाणभाषा निर्माण करण्याचा व बोली 
भाषांचा वाटेल तसा अनियंत्रित वापर टाळण्याचा 
प्रयत्न करणे, ५. परिभाषेसाठी वहिवाटीतील मराठी 
शब्द किंवा संस्कृत शब्द वापरणे, तेही उपलब्ध 
न्नसल्यास मूळ इंग्रजी शब्द जसे-तसेच देवनागरीत 
लिहिणे इत्यादी, असे असुनही या काळात इतर 
शास्त्रांच्या मानाने विज्ञानाची भाषांतरे खूपच कमी 
झाली. जी झाली तीही अगदीच प्राथमिक स्वरू- 
पाची माहिती मराठीत माणण्यापुरतीच, विवाय 
नव्या जीवनमूल्यांचा स्वीकार करण्यासाठी योग्य 
ती मनोभूमी तयार करणे व विज्ञानतिष्ठेचा आणि 
बुद्धिप्रामाण्यबादाचा अवलंब करण्यास, उद्युक्त 
करणे एवढ्या सोमित हेतूंनीच बहुतेक भाषांतरे 
झालेली होती, पुढील कालखंडात हा सुरवातीचा 
जोम अनेक .सामाजिक-राजकीय कारणांमुळे कमी 
कमी होत गेल्याचे त्या काळातील पुस्तकांच्या 
सूचीवरून ( पहा : दाते यांची सूचि, राजवाडे यांचे 
तत्कालीन ग्रंथांचा आढावा घेणारे लेख. ) लक्षात 
येते. एक तर मराठीवरील अकृविम प्रेमापोटी सतत 
घडपडणारे ब्रिटिश अधिकारी पुढेपुढे-विशेषतः 
विसाव्या शतकात-अभावानेसुद्धा दिसून येत नव्हते. 
शिवाय इंग्रजांनी आपले पाय रोवून सुरवातीचे 
जदारमतवादी घोरण सोडून दिल्यामुळे विज्ञानविष- 
यक ग्रंथांची बा त्यांच्या भाषास्तराची गळचेपीच 


रे 


होत गेली. स्वातंत्र्यानंतरच हा प्रन निकालात 
निघेल आणि आपली विज्ञानविषयक साहित्यसंपदा 
संपन्न होईल असा विदवास व्यक्‍त करण्यापलीकडे 
या काळात विशेष उल्लेखनीय असे काहीच घडले 
नाही. या काळात म्हणजे विसाव्या हतकाच्या पूर्वा- 
र्घात विज्ञानाचे शिक्षण हळूहळू प्रगल्म होऊ लाग- 
लेले होते आणि विज्ञानशिक्षणाच्या कक्षा वाढत 
चाललेल्या होत्या. वद्यकशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र, 
अभियांत्रिकी, विविध उद्योगधंद्यांसाठी मावश्यक 
असणारी भोतिकी व रसायनशास्त्रादी शास्त्रांचा 
झपाट्याने प्रसार होत असतानाच दुसर्‍या बाजूने 
या शाखांचे माध्यम इंग्रजी करण्यात आले; इतकेच 
नव्हे, तर इंग्रज साहेबांच्या पदरी चाकरी करून 
स्वतःचा उत्कषं साधू इच्छिणार्‍या मूठभर वरिष्ठ 
लोकांनीही इंग्रजी माध्यमासच सतत मान्यता दिल्या- 
मुळे व ते आत्मसात केल्यामुळे मराठीतील विज्ञान- 
विषयक वाड्मयाची खूपच उपेक्षा झाल्याचे दिसते. 

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भाषेचा प्रश्‍न सुटेल, 
देशी भाषांना तात्काळ राजभान्यता मिळेल आणि 
मराठीतील विज्ञानविषयक वाछ्मय समृद्ध होईल, 
देशोदेशीतील उत्तमोत्तम, विज्ञानविषयक वाडूम- 
याची मराठी भाषांतरे उपल्ध होतील आणि एका 
नव्या विज्ञानाधिष्ठित बुद्धिप्रामाण्यवादी समाजाची 
'निभिती होईल, अशी स्वप्नं रंगवणाऱर्‍या लोकांच्या 
पदरी काही पडले आहे. असे आजही- म्हणजे 
स्वातंत्र्यानंतरची ३०-२५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही 
-वाटत नाही. भाजही आपल्याला अजून भाषे- 
सारख्या मूलभूत आणि ग्रंभीर समस्येतुन नीटपणे 
सुटता आलेले नाही. याची कारणे आपल्या राष्ट्रच 
जीवनात घट्टपणे रुतून बसलेल्या इंग्रजी वसाहत- 
वादाच्या आगंतुक मुळ्यांत आहे, ही गोष्ट सारा- 
सार विचार करणार्‍या सर्वांच्याच सहजपणे लक्षात 
येणारी आहे. इंग्रजांचा वसाहतवाद हा वरकरणी 
उदारमतवादाचा बुरखा पांघरलेला आणि म्हणूनच 
अतिशय विषारी, अतिशय घातुक होता. ज्या 
वसाहतीवर पूर्णपणे अवलंबून राहायचे आणि जिचे 
शोषण करायचे ती वसाहत नामशेष होऊ तये याची 
काळजी घेण्याच्या इराद्यातेच इंग्रजांनी आधुनिकता 
आणि उदारमतवादी घोरण स्वीकारलेळे होते. 
अर्थांत याला एल्फिन्स्टन, हॉवडं, मेजर टॉमस 


8-4 


केंडीसारखे सन्मान्य अपवाद होतेच, हे वर ञआालेच 
आहे. १९व्या शतकाच्या अखेरीस आणि विसाव्या 
शतकाच्या पूर्वार्धात इंग्रजांनी इंग्रजी भाषेतून शिक्षण 
देण्याबाबतची आपली भूमिका काटेकोरपणे राबवली 
आणि एका संसगेंजन्य रोगांचा फैलाव आपल्या 
गुलामी वृत्तीच्या मध्यमपक्षी उच्चवर्णीयांमध्ये आणि 
या शास्त्रांच्या कुपाछत्राखाली भरभराट घेऊ इच्छि- 
णाऱ्या वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला. इंप्र* 
जीवर पोसलेल्या या पिढीने आपली सर्व सांस्कृतिक 
पाळेमुळे तोडून टाकली आणि इंग्रजी ही विश्वभाषा 
झाहे, इंग्रजी शिवाय ज्ञानाच्या कक्षा वाढत नाहीत 
इत्यादी 'भ्रम फॅलावण्यास सुरुवात केली. दुदवाने 
स्वातंत्र्यानंतरह्दी सत्तेवर आलेल्या मूठभर लोकांनी 
नापल्या विशाल बहुभाषी देशात इंग्रजीशिवाय तर- 
णोपाय नाही मसा अंपसमज रूढ करून शासनाची व 
राज्यकारभाराची भाषा म्हणून इंग्रजीलाच प्रतिष्ठा 
दिली आणि देशी भाषांना दुव्पम स्थान मिळाले. 
इंग्रजीच्या या पोकळ यृक्तिवादामागे संख्येने अत्यल्प 
अक्णा विशिष्ट वर्गाने ४०-५० कोटी लोकांवर बिन- 
धास्त राज्य करण्याची कूटिल राजनीती ही गोष्ट 
राम मनोहर लोहियांसारख्या दुरदर्शी विचारवंतांनी 
आयुष्यभर सांगितली तरी त्यांचा आवाज इंग्रजी 
कोलाहलात कुठल्याकुठे दबून गेला, ही अतिज्ञय 
दुदैवी बाब आहे. अश्या परिस्थितीत विज्ञानविषयक 
ग्रंथांची व त्यांच्या भाषांतराची कामे म्हणजे निव्वळ 
रिकामपणचा उद्योग अंशीच सामान्य धारणा 
झाल्यास आइचपं वाटू नये. इंग्रजीच्या वचंस्वाचे 
पृणगान गाणाऱ्या या गुलामी वृत्तीच्या मूठभर 
लोकांनी आपली सत्तास्थाने अबाधित 'राखण्यासाठी 
असंख्य जागी विविघ पातळ्यांवर संघष पेरून ठेवले. 
शहरांविरुद्ध खेडी, सर्वसामान्य जनतेविरुद्ध नोकर- 
झाही, देशी संस्कृती विरुद्ध इंग्रजी संस्कृती, पूर्व 
विरुद्ध पदिचिम, साहित्य व सामाजिक शास्त्रांविरुद्ध 
विज्ञानशाखा इ. इ. या अलेरच्या संघर्षाचा परिणाम 
म्हणूनच इंग्रजी माध्यम हटवण्याच्या मोहिमेला 
आपल्याकडौल विज्ञान शाखेच्या लोकांनी परा- 
कोटींचा विरोध करेला. त्यांच्या विरोधाची काही 
महत्त्वांची कारणे अशी : एक म्हणजे देशी भाषांतून 
विज्ञान श्चिकवण्याच्या प्रक्रियेमुळे आपले विद्यार्थी 
इंग्रजीतील विज्ञांनाच्या सतत वाढत जाणाऱ्या ज्ञाना- 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


पासुन वंचितं होतील, त्यामुळे वैज्ञानिक प्रगती खुंटेल 
आणि राष्ट्रावर अनिष्ट परिणाम होईल; आणि दुसरं 
कारण देशी भाषांतून विज्ञान शिकवण्याइतक्‍्या देशी 
भाषा संपन्न नाहीत. तिसरं, देशी भाषांना अजूनपर्यंत 
आपला पारिभाषिक झब्दसंग्रह वाढवता आला नाही 
व निशिचितही करता माला नाही. इंग्रजीची हकाल- 
पट्टी केल्यास “संस्कृत” सारख्या मृत व क्लिष्ट 
भाषेकडे वळावे लागेल व त्यामुळे आकलन- 
क्षमता कमी होईल. इंग्रजीच्या उच्चाटनामळे 
राज्याराज्यांत भाषिक संवाद होऊ शकणार नाही 
व भाषिक अनागोंदी माजेल इत्यादी, इत्यादी. 
थोडासा सल्लोळ विचार केल्यास या सर्व युक्‍्ति- 
वादातळा फोलपणा लक्षात येईल. इंग्रजीच्या उच्चा- 
टनामुळे वैज्ञानिक प्रगती थांबेळ असे म्हणणार्‍यांच्या 
हे का लक्षात येत नाही, की जगातल्या कुठल्याही 
राष्ट्राने आपली भाषा सोडून इंग्रजीचा वा अन्य 
षरकीय 'भाषेचा अबलंब केलेला नाही, व त्यामळे 
त्यांचा वैज्ञानिक विकासही थांबलेला नाहो. चीन, 
जपान, रशिया, जमंनी, फ़ान्स, झेकोस्लोवा किया, 
पोलंड इत्यादी कितोतरी राष्ट्रे इंग्रजीशिवाय वैज्ञा- 
निक क्षेत्रात संपन्न झालेली आहेत. त्यांनाही देशी 
भाषांची अडचण सुरवातीला जाणवली असेलच; पण 
त्यांनी त्यावर पर्याय शोधून काढळेच, आणि त्यांच्या 
भाषा संपन्न केल्याच. फक्‍त भापल्यालाच ते पर्याय 
सापडत नाहीत, चोनमधे जेव्हा हा संघष निर्माण 
झाला, तेव्हा त्यांनी श्रिक्षण काही काळापुरते थांब- 
वून सव ख्यातनाम प्राध्यापकांना जगातल्या विज्ञान- 
विषयक उत्तमोत्तम पुस्तकांचे चिनी भाषांतर करा- 
यला लावले, आणि मगच खंडित करण्यात आलेले 
महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू करण्यात आले. आजही 
हे चालू आहे. माझ्या माहितीतला एक चिनी 
प्राध्यापक गेल्या वर्षभरापासून बहिनच्या फ़ी यनि- 
वसिटीत " इम्यूनॉलजी”बर संशोधन करून ती 
स्ानशाखा आत्मप्रात करतो आहे. त्याला चिनी 
सरकारने इम्यूनॉलजीवर क्रमिक पुस्तकातला काही 
भाग स्वतंत्रपणे लिहिता यावा किवा भाषांतरित 
करता यावा म्हणून ही दोन वर्षांची £ 
दिलेली आहे. आणि हे फारच बोलके भाहे 
भाषांचे निराकरण करीत बसणे फारसे म 
नाही. परिभाषेचा प्रश्‍न काढून ति दड 
१ शानविषयक 


विज्षानविषयक पुस्तकांची भाषांतरे 


ग्रंथांच्या निभितीबद्दल उदासीन होणे किवा राहणे 
असेच हास्यास्पद आहे. मव्वल इंग्रजी नमदानोत- 
सुद्धा विज्ञानविषयक भाषांतरासाठी जो प्रश्‍न सामं- 
जस्याने सोडवण्यात भालेला असतो, तो स्वातं- 
त्र्यानंतर का गंभीर व्हावा, हे कळणे कठीण आहे. 
दक्षिणा प्राइस कमिटीच्या अहवालात कृष्णशास्त्री 
चिपळूणकरांनी तो सोडवला, हॉवडंनं तो सोडवला 
होता, बाळशास्त्री जांभेकर, दादोबा पांडुरंग, 
मे. कंडी, हरि केशव पाठारे इत्यादिकांनी 
त्याबाबत वेळोवेळी आपली भूमिका मांडून सोड- 
सला होता; पण हितसंबंधांचे राजकारण करणा- 
ग्यांना क्षाणि शास्त्रीय संशोधनाचा “ करिअर ”- 
साठीच उपयोग करणाऱ्यांना मात्र परिभाषेची 
कल्पनाच भयंकर वाटते, हे फारच दुर्दैवी आहे. 
भाषा वापरल्याशिवाय संपन्न होत नाहीत, प्रवाही 
होत नाहोत, ही वस्तुतः अतिशय ढोबळ गोष्ट आहे. 
देशी भाषांतुन बर्‍याचदा ऐकलेल्या, वाचलेल्वा 
शब्दांमुळे परिभाषा सोपी व कमीत कमी शक्‍तीचा 
वापर करावयास लावणारी ठरेल. देशी भाषांमुळे 
आकलनशक्ती वाढून विज्ञानाचा झपाट्याने प्रसार 
होईल आणि शिकण्याची व विचार करण्याची भाषा 
एकच झाल्यामुळे विज्ञानासोबतच वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोनही वाढीस लागून सामाजिक-राजकीय क्षेत्रांतली 
अवनती थोपवण्यास मदत होईल. म्हणून फार मोठ्या 
प्रमाणावर विज्ञानाच्या ग्रंथांचा मराठी भाषेत अनुसर 
करून व नंतर स्वतंत्र ग्रंथनिभिती करून देशी. 
भाषांना संपक्च करणे आणि संशोधनापर्यंतचे सर्व 
शिक्षण देशी भाषांतून करणे दृत्यादी एक महत्त्वाचा 
पर्याय आहे. 

भाता मधल्या काळात म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर 
काळात असे प्रयत्न झालेच नाहीत असे नाही. अनेक 
व्यक्‍ती ब संस्थांनी हे कायं अविरत चालू ठेवलेले 
होते. या दृष्टीने मराठोतल्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य 
संस्कृती मंडळाचे कार्य लक्षणीयच आहे. मंडळाच्या 
उद्दिष्टांमध्येच '* मराठीत अन्प भाषांतील उत्कृष्ट 
ग्रंथांची भाषांतरे प्रकाशित करून मराठी वाडूम- 
गराच्या समृद्धीस मदत करणे” आणि “ क्षास्त्रीय 
तांत्रिक विषयांवर, त्याचप्रमाणे सामाजिक शास्त्रे 
आणि मानव्यविद्या या विषयांवर विचारपुणं पण 
सुटसुटीत ग्रंथांची निमिती करणे ” अह्या दोन उद्दि- 


४५ 


ष्टांचा इतर अनेक उद्दिष्टांबरोबरच समावेश कर- 
ण्यात मालेला होता. त्याप्रमाणे सा. सं. मंडळाने काही 
उत्कृष्ट विज्ञानविषयक भूस्तरांची भाषांतरे करवून 
घेऊन प्रकाशित केली. बट्रांड रसेलच्या “ रिलीजन 
अँड सायन्स ” या पुस्तकाचा वि, वा. कुवाडेकर 
यांनी केलेला “घम आणि विज्ञान” हा अनुवाद, हान्स 
रोट्खनबाखच्या ' राइझ मॉफ सायंटिफिक फिलॉ- 
सफो " या पुस्तकाचा प्रा. ग. वि. कुंभोजकर यांनी 
केलेला अनुवाद इत्यादींची भाषांतरे सोपी व महत्त्व- 
पूर्ण आहेत. मात्र साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित 
केलेल्या अनुवादांत प्रत्यक्ष विज्ञानाऐवजी वैज्ञानिक 
दृष्टिकोनावरीळ पुस्तकांवरच अधिक भर दिल्या- 
सारखा वाटतो. प्रत्यक्ष विज्ञानविषयक ग्रंथांच्या 
भाषांतराला उत्तेजन देण्याऐवजी त्या त्या विषयावर 
मराठीत स्वतंत्रपणे पुस्तके लिहून घेण्याला महत्त्व 
देणारी विद्यापीठ ग्रंथनिभिती मंडळ ही संस्थाही मरा- 
ठीतून ग्रंथनिमिती करण्यासाठी निर्माण झालेली आहे. 
याबरोबरच विज्ञानविषयक पुस्तकांच्या भाषांतराच्या 
क्षेत्रात नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया या संस्थेने अत्यंत 
स्पृहणीय कार्य केलेले आहे. अगदी बालांपासून ते 
प्रौढांपयन्त सर्वसामान्यांना ज्ञान व॑ रंजनाच्या 
दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या अनेक पुस्तकांचे अनुवाद 
एन्‌. बी. टी. ने केले असून ते गाजलेलेही आहेत. 
“८ झापले वृक्ष ” , “ भाज्या व॒ फळभाज्या ” , 
* झारतीय सर्प ” इत्यादी विषयांवरील पुस्तकांचा 
विक्षोष उल्लेख करावा लागेल, याशिवाय ज्या 
पुस्तकाचा मृह्मम उल्लेख करावा ते म्हणजे रिची 
काल्डरच्या “ सायन्स मेक्‍्स्‌ सेन्स ” या पुस्तकाचे 
श्री. द. लिमये यांनी केलेले “ विज्ञानाचा अन्वयाथं ” 
हे भाषांतर. १९६३ साली एन. बी. टी. ने प्रका- 
शित केलेल्या या पुस्तकाची नव्याने आवृत्ती काढावी 
हुतके हें पुस्तक वाचनीय आहे. काल्डरची सोपी, 
ओघवती भाषा श्री. द. लिमये यांच्या भाषांतरा- 
तही टिकून आहे हे विशेष. या प्रयत्नांशिवाय चि. 
श्री, कर्वे, ना. वा, कोगेंकर, पु. ज. देवरस, रा. 
वि. सोवनी इत्यादींचा उल्लेख या संदर्भात मह- 
त्वाचा आहे. १९५८ मध्ये डॉ. चि. श्री. कव 
यांनी केलेले लकांम्ते द नॉयच्या “ह्यूमन डेस्टिनी” 
चे “ मानवाचे भवितव्य ” हे भाषांतरद्दी लक्षात 
राहण्यासारखे आहे. हो यादी अर्थातच लांबत 


अनुक्रमणिका 


४ 


जाणारी असली, तरोही अजूनही फारशी वाढलेली 


नाही. 


अजूनही कितीतरी महत्त्वाचे ग्रंथ मराठोत भालेले 


नाहीत. उदाहरणाथ, पॅरिवनने प्रकाशित केलेल्या 
*“ हिस्टरी ऑफ सायन्स ” च्या बर्नोकृत चार खंडांचा 
अनुवाद मराठीत आव्यक आहे. कितीतरी नव- 
नव्या विज्ञानश्ाखांवरील उत्तमोत्तम पादचात्त्य 
पुस्तकांचा अनुवाद मराठीतुन होणे आवद्यक आहे. 
उदाह्रणांथं साय्‌बरनेंटिक्स, आधुनिक पारिस्थि- 
तिकी, प्रदूषण, रेण्वीय जीवश्ञास्त्र इत्यादी कितीतरी 
गोष्टींचा उल्लेख करता येण्यासारखा आहे. स्वतंत्र- 
पणे पुस्तके लिहिण्यापेक्षा अशा शाखांमधील अभि- 
जात पुस्तकांची भाषांतरे निश्चितच महृत्त्वाची व 
अधिक उपयोगी ठरतील. वैज्ञानिक शान आणि 
दृष्टिकोण सर्वसाधारण वाचकांपर्यन्त त्यावयाचा 
तर डेसमंड मॉरिसची आाचारशास्त्रावरल पुस्तक, 
*' सेल्फिश जीन ” हे पुस्तक, जॉजं गॅमॉन्हचं '* वन, 
टू, थ्री... इन्‌फिनिटी ” हे पुस्तक, जेम्स वॉटसन 
या' नोबेल लॅरिएटचे “द डबल होलिम्स ” हे 
पुस्तक, मनोद या आणली एका नोबेल लॅरिएटचे 
“ द चान्स अण्ड नेसेतिटी ” , आर्थर .कोएस्ल- 
रचं “ जानुस ” आणि अश्यो असंख्य पुस्तके 
तातडीने मराठीत भाषांतरित करणे आवश्यक 
आहे. या कामी विद्यांपीठांचेही फार मोठे 
साहाय्य होऊ शकते, आपल्याकडील प्राध्यापक 
विव्वळ आत्यंतिक ऐहिक भोगवादाच्या लालसेने 
“ करिअरिस्ट ” होण्यासाठी म्हणून अनुपयोगी 
संशोधनपत्रांची संख्या फुंगवण्यात वेळ, पैसा व 
शक्‍ती नष्ट करीत असतात. त्यांनी दरवर्षी एखाद्या 
तरी उत्कृष्ट परदेशी विज्ञानग्रंथाचा मराठी किवा 
अन्य देशी भाषेत अनुवाद केला आणि विद्यापीठां- 
नीही त्याला संशोधनाइतकेच मूल्य काही काळ 
जरी दिले, तरोही प्रचंड उपयोगी कायं होण्यासारखे 
आहे. शिवाय विज्ञानातील संशोधन देशी भाषांतुन 
आणण्यासाठीही विद्यापीठांनी पाऊल उचलणे 
आवश्यकं भाहे. विज्ञानविषयक पुस्तकांसोबतच 
उत्कृष्ट परदेज्ञी “ विज्ञानकथां"चा अनुवादही मह- 


नेचभारत 


जानेवारी, १९८४ 


तत्वाचा माहे. त्यामुळे सवंसामान्यांना,विज्ञानाची गोषी 
तर लागेलच, शिवाय आपल्याकडे प्रारंभापासूनच 
घसरणीला लागलेला इत्यादी प्रकार नीटपणे 
तडीला जाऊ लागेल. भा. रा. भागवतांनी किशोरां- 
साठी केलेल्या एखाददुसऱ्या विज्ञान-कादंबरीच्या 
भनुवाद।चा अपवाद वगळता हे क्षेत्र अगदीच अस्पदा 
राहिलेले आहे आणि आझेंक्‌ असिमॉव्ह, फेड 
हॉयलू, पेरे बूए, स्टुदगास्की अंब्रॅमॉव्ह्‌ इत्यादीं- 
सारख्या प्रतिभावंतांच्या विज्ञाज्ञानकथांपासुन मराठी 
वाचक वंचितच राहिलेला आहे. 


एकंदरीत विवेक, स्वातंत्र्य आणि न्यायाधिष्ठित 
मूल्यांचे आचरण करणारी पिढी निर्माण करणाऱ्या 
“ वस्तूंच्या सवंस्वापेक्षा त्यांच्या मूल्यांना अथ 
प्राप्त करून देणाऱ्या, बंधमुक्त समूहातील विवेक- 
निष्ठ नागरिक तयार करण्यासाठी साहाय्यक्षील 
ठरणाऱ्या आणि नागरिकत्व व स्वातंत्र्याच्या संयो- 
गातुन व्यक्तिगत सूजनक्षमता फुलवणार्‍्या” (पहा: 
आान्द्र साखाराव्ह, '“साखाराव्ह स्पीकसं” सं. त. फू, 
8931500", &०पा8/एजा8ा8, 198 ) 
जटिल क्लिष्ट ब' कठिण होत चाललेल्या समे 
काळीन आयुष्यात जगण्याचा अथ प्राप्त करून 
देणाऱ्या उदारमतवादी शिक्षणपद्धतीची संकल्पना 
बेकन्‌, देकातं, स्पिनोक्षा, हॉग्जपासुन रसेल 
चॉम्स्कीपर्यन्त अनेक विचारवंतांनी हळूहळ विकसित 
केलेली आहे, या शिक्षणपद्धतीला आधनिक व सम- 
कालीन अधिष्ठान मिळविण्यासाठी विज्ञाननिष्ठेची 
नितांत आवद्यकता आहे. शिवाय मारते साखाराव्ह- 
सारख्या श्रेष्ठ वैज्ञानिकांनी सवंर्व झुगारून ज्या 
“ शान्तता, सहजीवन आणि बौद्धिक स्वातंत्र्या” च्या 
मूल्यांसाठी अहोरात्रं संघष केला. त्या मूल्यांच्या 
प्रस्थापनेसाठीही विज्ञानाधिष्ठिततेची, बृद्धिप्रामाण्प- 
वादाची भावव्यकता आहे. त्यासाठी मराठीतून 
अधिकाधिक प्रमाणात विज्ञानविषयक ग्रंथनिमभिती 
करणे भाणि इतर पौर्वात्य व पाइचात्त्य वैज्ञानिक 


पुस्तकांची भाषांतरे देणे, यादि 
पृ रे उपलब्ध करून » याशिवाय 
दुसरा पर्याय नाही. 


७०७०७ 


अक्षरवेध 


संत एकनायदद्वंन ( लेखसंग्रह्‌ ) संपा. हे. वि. इनामदार, काँटिनेंटल प्रकाशन, पुणे; १९८३; 


पृ. ३६०; कि. ५० रु. 


महाराष्ट्रातील श्रेष्ठ संत श्री एकनाथ महारांज 
यांच्या जीवनकार्याचे आणि वाडू्मयाचे विविध 
भंगांनी विवेचन करणारे काही अभ्यासकांचे लेख 
प्रस्तुत लेखसंग्रहात संकलित केलेले आहेत. पुण्या- 
तील देशस्य त्रवेदी ब्राह्मण शिक्षणोत्तेजक संस्था 
शिक्षणकार्यास विविध प्रकारे प्रोत्साहून देत असते. 
या संस्थेम!फंतच हा तिसरा ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यात 
आला माहे. लेखांचे संपादन डॉ. हे. वि. इनामदार 
यांनी केले आहे. हू. भ. प. धुंडामहाराज देगलूरकर 
यांचा पुरस्कार या ग्रंथास लाभला माहे. ग्रंथातील 
आर्ट पेपरवरील दोन चित्रपृष्ठे पैठणमधील एक- 
नाथांच्या वास्तूचे तसेच त्यांच्या पूजेतील विजयी 
पांड्रंगमूर्तीचे दशंन घडवतात. प्रस्तुत ग्रंथात 
हे. वि. इनामदार, सुहासिनी इलेॅकर, भीमराव 
कुलकर्णी, डॉ. वसंत जोशी, उषा देशमुख, चंद्रकांत 
घांडे, यू. म. पठाण, रत्नाकर मंचरकर, भा. श्री. 
परांजपे, व, छृ. वऱहाड्पांडे इत्यादींचे विविध 
विषयांवरील उद्बोधक व अभ्यासपूर्ण लेख आहेत. 
अरविद टिकेकरांनी तयार केलेली नाथसाहित्याची 
सर्वांगीण व अद्ययावत सूची तसेच ग्रंथगत उल्लेखांची 
सुची इत्यादी अंगांनी प्रस्तुत ग्रंथ अभ्यासकांच्या 
दृष्टीने अत्यंत उपयुक्‍त केलेला आहे. नाथांचे जीवन- 
कार्ये आणि साहित्य यांबद्दल अद्ययावत विवेचन 
आणि माहिती प्रस्तुत ग्रंथातून वाचकाला मिळू 
शकते. 


प्रस्तुत ग्रंथातील विविध प्रकारच्या १९ ल्ेखां- 
पैकी काही लेख उल्लेखनीय आहेत ! नाथांचे 
“ रुक्मिणी स्वयंवर ', ' भावाथं रामायण ', “ नाथ 
साहित्याचे भाषिक विशेष ', ' एकनाथ भाणि मुक्‍ते- 
इवर', “ पैठण आणि परिसर! इ. लेख भभ्यासधुण 
माहेत. हू. भ. प. घुंडामहा राजांची प्रस्तोबना आणि 


डॉ. इनामदार यांचा उपसंहार यांतुन सामान्यतः 
नाथांच्या जीवनकार्याची आणि वाडूंगयाची पूर्वोत्तर 
परंपरा, वारकरी परंपरेतील नाथांचे माहात्म्य इ. 
विषयांसंबंधी सामान्यपणे जे विचार रूढ झालेले 
आहेत, त्यांचा उत्तम प्रकारे परिचय होतो. नाथांचे 
चरित्र, व्यक्तिमत्त्व, काव्यविद्षेष मणि कार्य 
यासंबंधीचा एखादा नवा दृष्टिकोन मांडण्यापेक्षा 
परंपरागत सर्वमान्य दष्टिकोनच बहुतेक लेखांतून 
सामान्यतः दिसून येतो. 

ह्‌. भ. प. धुंडामहाराजांनी आपल्या पुरस्कारात 
एकनाथांची विचारपद्धती, त्यांच्या श्रद्धा, त्यांचे 
पौराणिक माध्यम, सामाजिक विचार इ. गोष्टी 
आजच्या काळात अप्रस्तुत वाटण्याची शकयता व्यक्त 
करून या सर्वांना नाथांच्या काळाचा संदर्भ आहे, 
याकडे वाचकांचे लक्ष वेधले आहे. या श्रेष्ठ संता'च्या 
जीवनकार्याची कालोचित अन्वथंकता शोधण्याचा 
प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने प्रस्तुत ग्रंथा- 
तील ' नाथ साहित्याचे भाषिक विष्षेष ' ( मुकुंद 
श्री. रानडे ) व ' नाथ साहित्याची सांस्कृतिक फल- 
श्रुती ? ( भीमराव ब. कुलकर्णी ) हे लेख उल्लेख- 
नीय आहेत. सुहासिनी इलेकर आणि उषा देशमुख 
यांचे अनुक्रमे नाथांचे रुक्मिणी स्वयंवर आणि 
अभंगवाणी या विषयांवरील लेखही पाहण्यासारखे 
आहेत. 

तथापि, संत आणि त्यांचे जीवनसा हित्य यांच्या- 
कडे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेच्या जडण- 
घडणीच्या दृष्टीने पाहणे विद्यमान काळात इष्ठही 
ठरेल आणि भावश्यकही आहे. संतकाळाच्या ऐति- 
हासिकतेचे भान राखूनही मराठी संस्कृतीला 
विशिष्ट मूल्यकल्पनांचे अधिष्ठान देण्याचे कार्ये 
संतांनी व्यक्तिश: आणि सांप्रदाधिक पातळ्यांवर 


1३८ 


केले, त्याचा मागोवा घेणे अधिक उद्बोधक ठरणारे 
आहे. यासाठी सांस्कृतिक विचाराची एक निडिचित 
अद्यी चोकट आव्यक आहे. आणि त्यासाठीही 
समाजाची प्रकृती, भोतिक परिसर, सामाजिक 
रचना, सांस्कृतिक स्तर, आधिक व्यवस्था, राज- 


कोय विचारप्रणाली आणि शासनसंस्थेचे स्वरूप : 


यांसारख्या विविध अंगांनी सांस्कृतिक दृष्टिकोनाची 
संदर्भपरिभाषा निश्चित करावी लागेल. व्यक्ती 
आणि सभाज ठ्पक्ती आणि इतिहास, व्यक्‍ती आणि 
संस्कृती यांसारख्या संबंधांचा संकल्पनात्मक व्यूहद्दी 
निर्धारित करावा लागेल. या दृष्टीने पाहता काँटि- 
नॅटल प्रकाशनातफेच दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेला 
* समथ दशन ? हा ग्रंथ उल्लेखनीय ठरतो. “ समर्थ 
दक्षंना'प्रमाणेच ' संत एकनाथ दक्षंन ' घडविणे ही 
विद्यमान काळाची मोठी गरज आहे. तरोदेखील 
प्रस्तुत ग्रंथ त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी एक 
महत्त्वाचा आघारग्रंथ ठरतोच. म्हणून अभ्यासकांना 
तो महृत्त्वाचा वाटेल, यात दंकाच नाही. काँटिनेंटल 
प्रकाशनाचे प्रमुख माननीय अनेतराव कुलकर्णी 
आणि त्यांचे चिरंजीव श्री. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी 
संतप्रणीत महाराष्ट्राची सत्वघधारा आपल्या प्रका- 
झनांनी सतत वाचकापर्यंत नेऊन पोचविण्याचे केलेले 
कायं अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे कायं अखंडपणे चालू 
ठेवण्याचा “ काँटिनेंटल संकल्प * प्रस्तुत ग्रंथामुळे 
स्पष्ट दिसतो. 

णणरा. ग. जाघव 


_ पाणभवरे- आनंद यादव, मोज प्रकाशन गृहू, 
मुंबई ४; (९८२; पृ. १९५, कि. ३१ रु. 


जिथे कवितेचा प्रांत संपतो, तिथे ललित गद्याचा 
प्रांत सुरू होतो. याचा प्रसन्न अनुभव देणारे पुस्तक 
म्हणजें आनंद यादव यांचे पाणभवरे है पुस्तक; असे 
या पुस्तकाच्या प्रथमवाचनातच सहज वाटून जाते. 
ललित लेखनातील लालित्याला काव्यात्मतेची डूब 
देण्याची यादव यांची खास शेली या संपुर्ण पुस्तकात 
विखुरलेली आढळून - येते, विषयाच्या बाबतीत 
जाणबन येणारा नावीन्याचा अभाव यादव यांनी 
आपली भांषा आणि निरीक्षणे यांवर पेलल्याचे 
पाणभवरे वाचत असताना वारंवार जाणवत राहते. 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


गावाकडच्या आठवणी, तिथला गोतावळा, लहाभ- 
पणीच्या परिस्थितीचा अव, सगेसोयरे, जोडीदार, 
त्यांचा लाघवीपणा आणि त्यांचा मागासपणा ह्या 
सर्वांचे काही ललित लेखांतून रेखीव दशन होते, तर 
अन्य लेखांतून शहरी संस्कृतीला सामोरे गेलेले 
यादव दिसतात. अर्थात दोन्ही ठिकाणी गहिवरलेपण 
आहेच, 

घराकडचा रेशत्ता, ढौर राखणी, मोटा रानातल्या 
मनातल्या, दादांची भाकरी, वानरांचा गाव, वस्तीचं 
घोंगडं, बहिणीचं लगीन हे सारे लेख गावाकडच्या 
आठवणी सांगणारे आहेत. त्याबरोबरच पैलवानकौ 
थधासारखा लेखकाच्या आपयृष्यात घडून गेलेल्या 
पेळवानकीचे मिस्किल दशंन घडविणारा लेख आहे, 
ह्या सर्वच ललितरम्य लेखांतून लेखकाच्या मनातील 
मातीची ओढ मनस्वीपणे प्रकट होताना दिसून येते. 
ह्यांपेकी वानरांचा गाव हा ललित लेषण आणि 
मोटा रानातल्या मनातल्या हा दुसरा लेख विशेष- 
लक्षात राहणारे आहेत. लेखकाचे भाषण ट्रॅन्झिस्टर- 
वरून ऐकोयला मिळणार या अपूर्व माईइचर्याने 
मामाच्या धरात जमलेली पोरं नाणि माणसं ह्यांचे 
या वानरांचा गाव लेखात अत्यंत मोहक दशंन 
घडून जाते, ट्रॅन्झिस्टर, एरिअल ह्या साऱ्याच बाब 
तीत तिथे अपूर्वाई आहे. ती अपूर्वाई यादव थांनी 
अत्यंत हळुवार जन्दांत टिपली भाहे. तसेच मोटा 
रानातल्या मनातल्या या लेखाच्या बाबतीतही 
म्हणता येईल. यादवांच्या एकूण गावाकडील विविध 
देशनांना जी काव्यात्मता लाभलो आहे, ती भगदी 
कवितेइतकी तरलस्पर्ी वाटते. हे यश खास 
क€ून त्यांच्यात दडून असलेल्या कवीचेच आहे, 
असे पाणभवरे वाचत असताना वाटन जाते. 

लेख जसे गावाकडील क 

है , पावाकडील आहेत, तसे काही लेख 
खास शहरी संस्कृतीचे आणि एकण हाहूरी वळणाचे 
दशंन घडविणारे आहेत. शेवट माती, पाटी 

1 

आणि पोळी, राष्ट्रीय महारस्ता, ममी असे हे लेख 
आहेत. . ह्यांद्यति रिक्‍त एक स्वदेशी प्रवास या- 
सारखे एक साघकबाधक पण लेखकाच्या मनाचे 
दर्शन घडविणारे प्रवासवणनही या पुस्तकात 
संगृहित करण्यात आले आहे. ह्या लेखातूनही 


>. 1 


अक्षरवेच 


ही वेळा तर काळोखी ओलीचिंब, 

धारात नाहूणारी, 

मूक गारठलेली, 

आत्ममग्न, 

वुःखी आपाळगळ ( पान १२५ ) 
किंवा * झाडाचोच जात ती. मुळे मातीत रुजणा- 
रच, माती म्हणजे झाड आणि झाड म्हृणजे माती.' 
( शेवटची माती ) (पान ११८ ) ह्यांसारखी 
अनेक वाक्ये यादव ह्या लेखात लिहून जातात. 
राष्ट्रीय महारस्ता त्यांना व्याकूळ कडून सोंडतो. 
जगायची पण सकती आहे. आणि मरायची पण 
सकती आहे अश्या मनस्थितीतून शहरातील भीषण 
वाहतूक व्यवहाराचे या लेखात अत्यंत बारकाईने 
केलेले बणंन वाचकांना मुके करून सोडणारे वाटते. 


एकूण एकोणीस ललित लेख या संग्रहात संगृहित 
करण्यात आले आहेत. ते यादव यांची लेखनप्रकृती 
प्रकट करणारे असेच आहेत. ललित गद्याची पुस्तके 
कंथाकादंबरीच्या तुलनेत अगदीच मोजकी प्रसिद्ध 
होतात. यादव गेली काही वर्षे सातत्याने या 
प्रांतात लेखन करीत आहेत. पाणभवरे हे त्या लेख- 
नाचेच सुखद दशन आहे. गावाकडील गहिरिपण 
आणि झहरातील रितेपण ह्या दोन्ही अनुभवांना 
या पुस्तकात एक सुरेख लय प्राप्त झाल्याचे दिसुन 
येते. ह्यातून विषयातील नावोन्याचा अभाव फारसा 
जक्षातही येत नाही. अत्यंत सकस आणि तितकेच 
शैलीदार ललित लेख वाचल्याचे समाघान पाण- 
भवरे द्दे पुस्तक निडिचितच देऊन जाते. 

- वैजनाथ महाजन 


ना... 2 

“केशवराव जेधे' - ले. य. दि. फडके, प्रकापाक: 
श्री विद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, पुणं ३०; 
मूल्य चाळीस रुपये; पृष्ठे २७०८; १९८२. 


श्री. फडके यांच्या या पुस्तकाने १९१९ ते 

१९५७ पर्यंतचा महाराष्ट्रातील, विशेषतः पुण्यातील 

सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळीचा एक साधार इ्ति- 

हास प्रथमच उभा केला आहे. * क्रणनिदेश या 

छेलकीय आत्मनिवेदनात जेधे यांचे, विशेषतः सावँ- 

जुनिक जीवन साकार करण्याचा कोणत्या अभिनव 
न. भा. ७ 


४९ 


पद्धतीनें प्रयत्न केळा आहे, याची प्रथमच वाच- 
कांना कल्पना दिली आहे. समकालीन वृत्तपत्रांतील 
उतारे, मुलाखती, जेधे यांच्या जीवनाशी संबंध 
आलेल्यांची चरित्र, खुद्द जेध्यांची भाषणे, इतरांचा 
पत्रव्यवहार वर्गरे मुबलक आधार वापरळे आहेत. 
* जागृति ' , * विजयो मराठा “ यांसारख्या ब्राह्मणे- 
तरपक्षीय मुखपत्रांतूनच श्री. फडके यांनी त्यांच्या 
विधानांना पुरावे मिळविले भाहेस. फडके तटस्यच 
राहिले आहेत. 

प्रारंभी सोळा फोटो छापले आहेत. हे एक जेघे 
यांच्या जीवनाचे दक्षंन वाटते. हा छोटा संग्रह 
एकत्रपणे वाचकास पहिल्यांदाच पाहावयास मिळतो. 
मोठा टाईप, छान मुखपृष्ठ, चांगला कागद व उत्तम 
छपाई या पुस्तकास लाभली आहे. 
: एकूण दहा प्रकरणांची योजना कौशल्याने केळी 
आहे. जेघे यांचा काळ व कार्यं यांचे लांबड न 
लावता जरूर तेवढेच दंन वाचकांना उपलब्ध केळे 
आहे. १९२० ते १९५४ पयंत ' जेघे-जवळकर '., 
: जेधे-मोरे' , व * जेधे-गाडपीळ “ यांच्या संयुक्‍त 
सहकार्याने महाराष्ट्र गाजला व पुढेही गेला. या 
ज्या * युत्या ' झाल्या त्यांच्यामधील मंत्रीचा व मत- 
भेदांचाही इतिहास श्री. फडके यांचे हे पुस्तक पुर- 
विते. ' जेधेमॅन्शन ! ही केशवरावांच्या जीवनाची 
पाइवंभूमी ठरते असेच नव्हे, तर या काळात सार्‍या 
महाराष्ट्राचा व पुण्याचा इतिहास “ जेधेमॅन्शन '- 
मधून घडला. सन १८९६ साली जन्मलेले व इंटर- 
पर्यंत शिक्षण घेतलेले केशवराव इ. स. १९१७ 
साली सत्यशोधक चळवळीत उडी घेते क्लाळे. 
सवे संसाराचा भार त्यांचे. बंधू बाबूराव 
यांनीच केवटपर्यंत वाहिला. शिवकालीन कान्होजी 
जेधे यांचा वारसा असलेल्या जेघे , ह्या पुण्यातीळ 
प्रश्‍्यात व श्रीमंत घराण्याशी कोल्हापूरच्या 
शाहूमहाराजांच्या राजकारणाचा पाठिंबा होता; 
१९२२ साली शाहू दिगवंत झाले तरी जेथे घरा- 
ण्याने त्यांचे कार्य पुढे धैर्याने चालविले. ह्या कामी 
जेघेबंधूंना फार घस सोसावी लागली. तरुण केशव- 
राव यांच्या कार्याची सुरवात सन' १८९६ वंतर 
दहाबारा वषे बडोदे व कोल्हापूर येथील गाजलेल्या 
वेदोक्त प्रकरणानंतर झाली. सन १९२० साली 
केशवराबांचे ळग्न शितोळेदेशमुख यांच्या घराण्यातील 


ष्‌ 


वेणूबाई यांच्याबरोबर पुण्यास सत्यशोधक समाजं- 
मते झाले ( पृ. ४ ). श्री. फडके हे जेघे यांचे असे 
खाजगी चरित्र अधूनमधून सांगतात. पण जेधे 
सावजनिक आयुष्याला आमरंण समापित असल्याने 
त्यांचा गृहस्थाश्रम व व्यक्‍तिजीवन सावंजनिकच 
ठरले; संसार व प्रपंच गोण झाला. जेधे यांच्या घ्रुव 
मैत्रीचा आलेला निकोप अनुभव जो गाडगिळांनी 
वर्णिलेला आहे, तो मोठा चित्य आहे ( निवेदन, पृ. 
नऊ पहा ). 
कमवीर महर्षी वि. रा. शिदे १९२३ नंतर जघे- 
मॅन्शनच्या जवळ राहावयास आले. शिदे ब जेघे- 
बंधूंचा परिचय वाढत गेला, केशवराव यांच्यावर 
शिद्यांच्या राष्ट्रोय व गांधींकडे कळ असलेल्या विचा- 
रांचा परिण!म वाढतच गेला. शिंदे हे प्रधानतः अस्पृ- 
इयोद्धारक समाजसुधारक असल्यामुळेही, जेघें यांच्या- 
वर दलितोद्वाराचे संस्कार काले. पवंतीसत्याग्रहात 
जेधे यांनी भाग घेतला (पृ. १२६-२८) . विठ्ठल राम- 
जींच्या नेतृत्वाचे स्वरूप पृ.९ ते १३ पर्यंत श्री. फडके 
यांनी समर्पकपणे मांडले आहे. १९१७ ते १९२१ या 
काळातील विठ्ठल रामजींचे राजकारण जेधे यांनाही 
प्रथम मान्य नव्हते ( पू. १० ). टिळकांच्या सामा- 
जिक प्रतिगामी घोरणाचा जवळून परिचय झाल्या- 
नंतर, शिदे हे लोकमान्यांची उत्तरोत्तर विरोधी 
भक्ती करू लागले (पृ. १३). जेधे १९१७ पासून 
शाहू पक्षाला धरून टिळकांना जोराचा विरोध करीत 
होते. शिदे व जेधे जवळजवळ भाले व जेधे ज्षेवटपर्यंत 
गुरुवये शिद्यांचे शिष्यच राहिले. शिदे यांनी लिहि- 
लेल्या स्वतःच्या आठवणींत व अन्यत्रही जो भाग 
आलेला नाही, तो कमवीर शिदेसंबंघात बराच 
महत्त्वाचा भांग फडक्यांनी दिला आहे. हा फार 
महत्त्वाचा आहे. 
श्री, फडके यांनी क्रमवार व तारीखवार आणि 
कालक्रमणिकेनुसार जेधेसंबंधित सावंजनिक इति- 
हास लिहून मोठे यक्ष मिळविले आहे. ८ जाने. १९२० 
रोजी पुणे येथे गाजलेळी किर्लोस्कर थिएटरमधील 
सभेची हकीगत पृ. १४ वर दिली आहे. टिळकांच्या 
निघ्नाच्या अगोदर नेमस्त पक्ष व ब्राह्मणेतर पक्ष 
यांनी मिळून महाराष्ट्रात टिळकांना सडकून विरोध 
केला, चळवळीला उभयपक्षी क्रिय्रा-प्रतिक्रियावादी 
स्वरूप आले, १९२०- साली भवानी पेठेत शाहू- 


नवभारत 


. नही पुष्कळ शिल्लक आहे. फुले-क्रिदे 


जानेवारी, १९८४ 


महाराजांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत टिळक- 
भक्तांनी दंगा केला (पृ. १६ ते १९), श्री. फडके 
यांनी तटस्थ राहून वरीलसारखी कित्येक नाजूक 
व वादग्रस्त प्रकरणे थोडक्यात एक, फार तर 
दोन परिच्छेद प्रत्येकास योजून वाचकांना सादर 
केली आहेत. हे यश आहे. सत्यशोधक-ब्राह्मणेतर 
क र भासमान झालेला उदयास्त मूत केलेला 
आहे. 


पृ, १८ ते २३ पयंत महाराष्ट्रातील ब्राह्मण- 
अब्राह्मणवादाचा जो भडका उडाला व परस्परांनी 
परस्परावर खटले-खोकले भरले त्याचे, विशेषतः 
सातारा जिल्ह्यातील पेटलेल्या वणव्याचे स्वरूप 
वाचावयास मिळते ( पृ. २०-२१ ). थोडक्यात 
शुद्धमनाने भाष्य करून फडके पुढे पुढे जातात. सत्य- 
शोधक ब्राह्मणेतर चळवळ रोकण्याचे पुष्कळ प्रयत्न 
झाले, 


अज्ञ बहुजनसमाज व पाटीलवरग यांच्यापुढे इत- 
क्यात अस्पृश्यतानिवारणाचा कार्यक्रम ठेवला तर 
त्यांची तयारी नसल्याने ब्राह्मणेतरांत फूट पडेल व॑ 
पक्षाचे नुकसान होईल, असे लठ्ठे-कोठारी यांचे ह्या 
काळात मत्त होते (पृ. ८). जेधे केशवराव ह्या 
मताचे नव्हते म्हणून त्यांनी महाडसत्याग्रह वगरे 
आंबेडकरी चळवळीला पुढे पाठिबा दिला (पृ. ९५- 
१००). जोतीबांची चळवळ शूद्रातिशूद्रांसाठी 
निघाली, पण त्यांच्या देखत व पश्‍चात ती फक्त विद्येत 
मागासलेल्या मराठो तत्त्समांसाठी प्रत्यक्षात झाली. 
यामुळ खंड्यापाड्यांतल्या जनतेचा अतिशूद्रविषयक 
तिरस्काराचा व उपेक्षेचा परंपरागत दृष्टिकोन अज- 
-शाहृ 

बाबतीत ननुसरणारे जेधे, भाळराव क ळर फर 
सारखी थोडी सुघारकमंडळी प्रत्यक्षतः ब्राह्मणेतर 
चळवळीला लाभली. पौरोहित्याचा हक्‍क-वेदोक्‍ताचा 
हक्‍क, नोकऱ्यांत, शिक्षणात व कोन्सिळात राखीव 
जागा मिळाव्यात यासाठी झगडणारे तळातील 
उपेक्षितांना जरूर लागणारी समता देण्यास 
नाखूष होते (पृ. २४). यामुळे महाराष्ट्र प 


आंबे 1त डॉ. 
डकरांना दलितांची स्वतंत्र चळवळ व कळ 


काढावा लागला. ६ मे १९२२ साली शाहू जः 
निधन पावले, यावेळी सातारा, वाई वगैरे क्षेत्रांत पेठे 


अनुक्रमणिका 


अक्षरवेध 


वाटण्यात आले. फडक्यांनी केलेला वसईचा उल्लेख 
चुकीचा वाटला. 


शाहू महाराजांना नव्या येणाऱ्या स्वराज्यातील 
सत्ता मूठभर लोकांकडे पुनः न जाता ती, बहुजन- 
समाजाकडे यावी व राहावी अक्षी काळजी होती 
(पृ. २३). पहिल्या युद्धात इंग्रजांना मराठा वीरांनी 
जे साह्य केले ते थोड्या कृतज्ञतेने इंग्रज सरकारपुढे 
होते. परक्या युरोपिअन युवराजाच्या हस्ते शिव- 
पुतळा उद्‌धाटित होणार म्हणून कमवीर शिदे गेर- 
हजर राहिले. शाहू महाराजाच्या हयातीतच 
मराठा वौरांचे स्मारक, श्री. शिवाजी स्मारक व 
पाटीळ परिषद असे तीन उपक्रम पुण्यात यशस्वी 
प्रकारे पार पडके (पृ. २३). ह्या अगोदर श्री. 
शिवाजी मराठा सोसायटी स्थापन झाली. मरा- 
ठ्यांची अस्मिता अपूर्वपणे जागी होऊन ती क्रियाशील 
झाली होती. शिक्षणप्रसाराचेही प्रयत्न चालू होते. 
हे पुस्तक जेधे यांच्या काळातील इतिहास सादर 
करीत आहे. 


केशवरावांचा गट या वेळी पुणे म्युनिसिपालटीत 
मल्पमतात होता म्हणून जहाल, मवाल व ब्राह्मणेतर 
'कित्येक सभासदांचे एकत्र बहुमत होऊन फुले पुत- 
ळ्यांचा ठराव फेटाळला गेला. सावंजनिक होद व्‌ 
नळ अस्पृश्यांनाही मोकळें करावेत असा जेध्यांचा 
ठरावदेखील नापास झाला. पुण्यात सनातनी पक्ष 
बळकट व बहुसंख्प होता. 


५ जोतीराव फुले तसेच चिपळूणकर-टिळक या 
भापआपल्या आराध्यदैवतांच्या अभिमानाने उभय 
पक्ष हिरीरीने घुळवड खेळत .. ( पृ. ६७) 
परस्परांनी खेळलेल्या ह्या शान्दिक बाणांची हृकी 
गत कोणाचीही बाजू न घेता पृ. ८५ पर्यंत फडक्यांनी 
थोडक्यात वाचकांना सादर केली आहे. वरील 
“झंझावाती, विलक्षण व पुण्यातील चमत्कारिक 
काळाचा हा फोटोच म्हणावा लागतो. *“ जेधे 
जवळकर हे वाद पेटण्यास कारणीभूत होते, तरी 
उभयपक्षांत जी गरमागरम वाफ साचली होतती, ती 
बाहेर पडून गेली. यां प्रकारचा इतिहास पुनः 
जज्ञाचा तसा भावृत्त होणार नाही. म. फुले यांचा 
पुतळा पुणे म्यूनिसिपालटीने पुढे उभारला व चालू 
ताज्या पिढीला लो. टिळक-चिपळूणकर व म. फुले 


ष्र 


एकसारखे वंद्य वाटतात. दरी भरून माली आहे. 
फुल्यांचे तर अगणित पुतळे झाले आहेत. जेघे यांना 
यश येण्यास वेळ लागळा. १७ सप्टेंबर १९२५ 
रोजी जेघे यांचा निषेध करणारा ठराव कॅ. 
काकासाहेब गाडगीळ यांनीच मांडला होता. पण 
पुढे हे दोघे भामरण मंत्रोने राहिले ( पृ. ७० व 
निवेदन पृ. नऊ ). जेघे-जवळकर- लाड-बागडे 
यांच्यावरील खटले, घनवडे-प्रकरण वगेरेसंबंधी 
झाला तसा इतिहास फडके यांनी दिला आहे. 
जेंधे-जवळकर यांना १४॥९॥२६ रोजी येरवडा 
तुरुंगात नेल्यावर गुरुवयं शिदे हे तटस्थ पुढारी- 
देखील त्यांना भेटावयास गेले ( पू. ७८ ) , १९४८ 
साली शिद्यांच्या अहिल्याध्रमातच डॉ. आंबेडकरांचा 
छप्पनावा वाढदिवस साजरा झाला. ह्या वेळी के. 
शांकरराव मोरे यांनी आंबेडकरांची जी आठवण 
सांगितली, तिचा मूलाधार घेऊन “ देशाचे दुष्मन 
पुस्तकावरील सवंत्र गाजलेला खटला डॉ. आंबेड- 
करांनी वकीलपत्र घेऊन त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या 
जोरावर जिंकला, ही माहिती पृ. ८२ वर फडके 
यांनी उपलब्ध केली आहे, ती माजही चित्ताकर्षक 
वाटते. डॉ. आंबेडकरांनी  कायदेकौन्सिलमध्ये 
प्रश्‍नही विचारले; पण पुढे जेधे वगेरेंनी ब्राह्मणेतर 
पक्षाचे विसजन करून काँग्रेसमध्ये जाणे केले हे 
आंबेडकरांना संपूर्ण अमान्य होते. 

स्वातंत्र्यपूवं काळातील पक्ष व त्यांचे सहकाय व 
विग्रह यांच्या राजकीय सामाजिक कारणांचे तिढे व 
कोडी फडक्यांनी उलगडून दाखविली आहेत. मवाळ- 
पक्ष व ब्राह्मणेतरपक्ष या दोघांनी मिळून ' केसरी 
च टिळक पक्षाशी सहकार्याने लढत चालविली होती 
(पृ. १४). परंतु पुढे सत्य्षोधकसमाजाच्या पुण्या- 
तील चळवळीला तिखट व ब्राह्मण स्त्रियांवरील 


» अत्याचाराचे स्वरूप येऊ लागले, घनवडे-प्रकरण 


यातून उद्भवले. नेमस्तांचे अग्रणी रे, परांजपे यांनी 
ब्राह्मणांची बाजू घेतली; उत्तरोत्तर सवंच नेमस्त हे 
ब्राह्मण समजले गेले व वरील संबंध तुटला (पू. 
२१). केशेवरावांनी ' रग्लसं रंगलिज्‌ ' नामक लेख 
कमेंवीर शिदे यांच्याकडून लिहून घेऊन तो विजयी 
मराठ्यात प्रसिद्ध केला (पृष्ठ ८५). अग्घड अव- 
घड प्रकरणे शिळ्या कढीला पुन्हा बिलकूल ऊत न 
आणता फडक्यांनी हाताळली आहेत. 


अनुक्रमणिका 


प्रे 

खटले व त्यांत घडलेला तुरुंगवास यामुळे 
केशवराव 'व त्यांच्या बरोबर जवळकर यांची 
ख्याती सर्व महाराष्ट्रात पसरली (पृ. ८७). 
सरकारधाजिणे धोरण पुरस्कारणारे ब्राह्मणेतर 
पुढारी जाधवराव यांनी जेधे-जवळकरांच्या लोक- 
प्रियत्तेचा फायदा घेण्याचे ठरविले व जाघव-जेधे- 
जवळकर यांची युती होऊन सत्यशोधक समांजांच्या 
प्रसाराथं दौरे झाले. पण पुढे तिघे एकत्र नांदले 
नाहीत. 

श्री, फडके यांच्या विवेचक पुस्तकाचा पुर्वाधं येथे 
संपतो. मध्यंतरी ब्राह्मणेतर चळवळीतील जूट व 
फूट हे पाचवे प्रकरण चातुर्याने योजले आहे. जेधे 
स्पष्टवक्ते, निभिड व त्यागी होते. जाघधवरावांची 
त्यांनी पर्वा न करित्ता कानउघाडणी तोंडावर केली, 
जेध्यांच्यावर इतरांच्या वाबतीत असेच प्रसंग येत 
गेले. 

आतापर्यंत थोरले बंधू बाबूराव जेघे यांच्या 
आधिक पाठिंब्याखाली जेध्यांच्या सवे चळवळी 
झाल्या, शिवस्मारकाचा वाद, छत्रपती मेळा, 
देशाचे दुष्मन पुस्तक, म. फुके पुतळा वगैरे गाज- 
लेल्या प्रकरणांमुळे ' जेधे-जवळकर ' जोडी महा- 
राष्ट्रापुढे आली. जेधे केशवराव ह्या काळात पुणे 
म्युनिसिपालटीचे प्रसिद्ध सदस्य होते, लोकनियुक्त 
होते. 

दुसऱ्या प्रकरणांत पुण्यास होणारे छत्रपतींचे 
स्पारक मराठ्यांचे व्हावे अगर सर्वांचे व्हावे या 
वादाची हकीगत येते. शाहू महाराजांचे प्रथम मत 
* मराठ्यांचे व्हावे ' असे होते. पण त्यांनी सर्वं 
महाराष्ट्राचे व्हावे या माघवमहाराज शिदे यांच्या 
मतास पुष्टी दिली. ब्रिटनच्या युवराजास बोलावून 
युरोपिअनाच्या हस्ते कोनशिला बसविण्याचे ठर- 
विल्यामुळे कर्मवीर शिदे समारंभास हजर राहिले 
नाहीत ( पृ. २८ ). श्री. फडके यांनी दृष्टिआड 
झालेल्या अश्या पुष्कळ अनेक महत्त्वाच्या बाबी नजरेस 
आणल्या आहेत. उदा. , झ्याहू महाराज वारल्यावर 
सातारा-बाई वगरे ठिकाणच्या ब्राह्मणांनी पेढे 
बाटले. ही वादात तेल ओतणारी घटना पृ. २९/३० 
बर दिली आहे. यामुळेही शिवस्मारक कमेटीवर 
“ब्राह्मण नकोत” असे मत बळावलेले होते. दि. १६ 
जून १९२८ रोजी गव्हनंरच्या हस्ते शिवाजी 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


महाराजांचा अइवार्ढ पुतळा उभारण्यात आला. 
शिदे व नेघे यांनी मार्गेच अंग काढून घेतले. जवळ- 
करकृत शिवस्मारक पुराणा 'तील कित्येक मर्म- 
भेदी उतारे देऊन श्री, फडके यांनी संपविले आहे 
( पृ. ३८ ). वेदोक्त प्रकरणापेक्षा ' जेधे-जवळ- 
कर्‌ ' यांची चळवळ महाराष्ट्रात दहापंधरा वर्षे 
गजंत होती. 

टिळक असताना झ्ञाहूपक्ष व केसरीपक्ष यांचे दंद् 
जुंप्े होते. प॑ण स, को. चळवळीस 'जेघे-जवळकर' 
जोडी मिळाल्यामुळे केळकर व त्यांचा केसरी पक्ष 
यांच्यांतही तीव्र लढा झाला, टिळकांनी गणेक्षोत्स- 
वास राष्ट्रीय व सामाजिक स्वरूप आणल्यामुळे हिंदु- 
मुसलमान तेढ वाढेळ अक्षी सरकारचीही समजूत 
होती. पण पुण्यातील मेळ्यांमुळे ब्राह्मण-मब्नाह्मण- 
वादाचा भडका उडाला. जेधे यांच्या छत्रपती 
मेळयातील काही कडवट पद्ये श्रो, फडके यांनी वाच- 
कांना सादर केळी आहेत ( पृ. ४०, ४२, ४७). 
सावंजनिक पैज्ञातून टिळकभक्तांनी पुण्यात मंडईत 
टिळकांचा पुतळा उभारला. टिळक ह्यात असतांना 
त्यांना विरोध करणाऱ्या सत्यशोधकांनी टिळक पुत- 
ळधालाही विरोध व्यक्त केला व पुणे म्युनितति- 
पालटीने तिच्या खर्चाने म. फुळे पुतळा उभारावा 


असा जेधे यांनी ठराव मांडला. जेघेमॅन्थन व 


गायकवाडवाडा यांच्यांतील लढ्याची हकीगत फडके 
यांनी सादर केली आहे. घोण्डोपंत विद्वांस व तात्या- 
साहेब केळकर यांच्याशी ने पटल्यामुळे रामभाऊ व 
श्रीधरपंत हे टिळकांचे दोघे पुत्र जेघे-जवळकर गोटात 
सामील झाले (पृ. ५६ ) ह्या टिळकपुत्रांनी राजभोज 
यांचा मेळा गायकवाडवाड्यात नेला व जेघे बंधूंनी 
त्यांच्या मारुतीच्या देवालयात ह्या मेळयाला मंदिर- 
प्रवेश करू दिला (पृ. ५७). ह्या वर्णनपर प्रकरणात 
साप्नाजिक अज्ञा अभूतपूर्व काही घटना आजही 
चितनीय वाटतात. सत्यशोधकांच्या जेध्यांच्या 'मजर' 
पत्रास “संग्राम ! पत्रातून न. वि. गाडगीळ, ह. मो. 
जोशी, गोखले वगैरे उत्तरे देत होते (पृ. ६२). 
जेध-गाडगीळ ही युती पुढे होईल असे ह्या काळात 
कोणासच वाटले नव्हते ! 
म. फूले यांच्या पुतळ्याला विरोध होत असता 
टिळक-चिपळूणकर यांच्यावर न भूतो न भविष्यति 
असा हल्ला करणारे ' देशाचे दुष्पत ' नामक 


उत” 


अक्षरवेघ 


ध्रो. जवळकर यांनी लिहिले. चिपळूणकरांनी निवंध- 
माळेत जोतीरावांवर उपहासप्रधान टीका केली 
नसती तर ' देशाचे दुष्मन ! पुस्तक निघाले नसते 
(पू. ६५). नगरपालिकेच्या सावेजनिक पक्षातून 
टिळक-चिपळूणकर यांचे 'पुतळे बसविण्यात आले, 
तसाच म. फूले पुतळा बसविला असता तर वाद 
विकोपास गेला नसता, 

म. फुले पुतळाप्रकरणाच्या काळात ब्राह्मणेत रां- 
तील राष्ट्रीय म्हणविणारी श्री. य. म. नलावडे आदी 
काही मण्डळी व खुद्द फुल्प़ांचे नातु बाबूराव फूले हे 
केसरी पक्षात सामील होऊन फुले-चरित्रहनन करीत 
होते ( पृ. ६६ ). म. फुले विस्मृत होते; पण 
जेध्यांच्या जागृतीमुळे त्यांचे एक मोठे चरित्र 
(पंढरीनाथ पाटीलकृत) जनतेपुढे प्रथम आले. 

तुझंगवास भोगल्यामुळे जेधे-जवळकरांची लोक- 
प्रियता जनतेत वाढली. देशाचे दुष्मन पुस्तकाच्या- 
कामी जेधे-बागडे यांची, डॉ. आंबेडकर यांच्या कुशाग्र 
वकिलीपणाने सुटका झाली तरी दुसऱ्या पुस्तकांच्या- 
मुळे जवळकर व लाड यांना दण्ड व शिक्षा भोगावी 
लागली. ' देदयाचे दुष्मन ' पुस्तकासंबंधीचे चवथे 
प्रकरण विदेषतः जवळकरांच्या चरित्राचा भाग 
ठरते. जवळकरी जहाल लेखन जागुतिकते पालेकर, 
दीनमित्रकार पाटील व खुद्द स. शो. समाजाचे 
विद्वान अध्यक्ष कै. जाधवराव यांना नामंजूर असे 
(पृ. ६५). 

श्री. फडके यांनी सत्यशोधक जलसे ब वरील- 
सारखी पुस्तके यांच्यांतील पातळी जी खाली धघस- 
रली होती, तिच्याबद्दल पू. ५० वर स्वतंत्र विव- 
रणाथथ स्वतःचा परिच्छेंद योजिला आहे. '“ कनिष्ठ 
समजल्या जाणाऱ्या जाती किंवा वर्षानुवर्षे पायदळी 
तुडवले गेलेळे लोकसमूह जेव्हा आपल्यावर झालेल्या 

अन्यायाविदुद्ध किंवा आपल्याला कंठाव्या लागणाऱ्या 
अपमानित जिण्याविष्ढ चढाईचा पवित्रा घेतात 
तेव्हा त्यांच्या तोंडांतुन ओव्या येण्यापेक्षा शिव्यांचा 
वर्षाव होणे हे स्वाभाविक असते. . . इ. क 

जेधे यांच्या ह्या फडकेकुत चरित्रात क्रियाप्रति- 
क्रियांचा ब्राह्मण-अम्नाह्मण या महाराष्ट्रातील दुर्देवी 
वादाचा इतिहास सापडतो. कडके यांचा याला 
नाइलाज आहे. एकूण सवं पक्षांची पातळी फार खाली 
गेळी होती व टिळकपक्षीय सुविद्य ब कायदेनिष्णात 


षड 


भालाकार भोपटकर यांच्या विधानांबद्दलही केसरी- 
कार केळकरांनी जाहीर माफी व्यक्‍त केली होती 
( पृ. ४८-४९ ). जवळकरांना, गाडगिळांना व 
मोर्‍्यांना जेध्यांची जरुरो लागली, यातच जेघे-चारि- 
पाची व कार्याची महती आहे. 

तत्त्वज्ञान व तत्त्वचिकित्सा करण्याचा ब्राह्मणेतर 
चळवळीतील तो काळ नव्हता. सबंध पुस्तकात 
सत्यशोधक समाज व ब्राह्मणेतर पक्ष एक का 
विभिन्न यासंबंधीची एक अल्प मीमांसा पू. ८९ व 
९० वर करण्याची वेळ एकदाच लेखकावर येते. 
काही विभिन्नता श्री. कालेकर गणपतराव यांनी 
दशंविली आहे. पण जोतीबांच्या काळापासुन दोन्ही 
चळवळी एकच होत्या असे स्वच्छ दिसते. 
४ ब्राह्मणेतर ' शब्द व संज्ञा आता बुडाली आहे व 
म. फुळे व सत्यशोधक समाजाची चळवळ यावर 
वाळू्भयात विचारविनिमय चाळू असतो. फडके 
यांचे पुस्तक याचेच द्योतक आहे. लेखंकीय निवेदन 
पान भाठ व नऊवर प्रारंभी जेधे व्यक्‍ती व पुढारी 
यासंबंधीचे जे विवेचन खुद्द फडक्यांनी केले आहे ते 
यथातथ्य आहे. 

जोतीबांचा “ शूद्रातिशूद्र ” हा समास स. शो. 
समाजाच्या स्थापनेनंतर प्रत्यक्ष मागे पडला व॑ 
स. शो; समाजाची ब्राह्मणेतर, वरील सवं चळवळ 
फक्त शूद्रांची झाली, अस्पुद्यतानिवारणाचा प्रश्‍न 
हाती घेतल्यास ब्राह्मणेतरांत फूट पडेल अक्षी 
इयवहायं समजूत ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांची होती(पृ.८) . 
पुढें आंबेडकरांठ्या महारवतन बिलाला काही 
ब्राह्मणेतर पुढार्‍यांनी मुंबई कोन्सिलात मान्यता 
न देता विरोध केला. तेव्हा बग्राह्मणेत रांच्या भीतीचा 
अर्थ आंबेडकरांना प्रत्यक्ष समजन आला व त्यांचा 
पक्ष स्वतंत्र होत गेला. स्वतःच्या समाजाची सामा. 
जिक-राजकीय सत्ता सोडण्यास म्राह्मण तयार नव्हते, 
तसे दलितांना समान वागणूक देण्यात त्राह्मणे- 
त्तर राजी नव्हते. फडके यांनी चवदार तळ्याच्या 
प्रकरणाचे विवरण करून हा मृदा नजरेस आणिला 
आहे ( पू. ९५ ते१०० ). जेघे, शिदे, भाऊराव 
पाटील यांच्यासारखी व्यापक दृष्टीची अस्पृष्योद्धारके 
पुढारीमंडळी थोडीच होती. ह्या काळांत जवळ* 
कर म्हणजे जेधे व जेघे म्हणजे जवळकर असा अर्थ 
होता; समास होता. काँग्रेसमध्ये जवळकरद्दी गेले 


दश नवभारत 


-ब ते दोवटी जेध्यांची मंत्री पुनः धरावी असे इंच्छित 
होते. 
जूट ब फूट 
आतापर्यंतचा इतिहास एकजुटीचा होता. 
'फडक्यांना यापुढे फुटींचा अन्वयार्थ करावा लागला 
फडक्यांची भाषा सवंत्र सोपी व बालबोध आहे. 
जूट व फूट हे प्रकरण ८७ ते १४४ अखेरपयंतची 
पाने व्यापिते. अनेक घटना, प्रसंग यांचे दर्शन 
देणारे हे दोघं विवाद्य प्रकरण वाचकांपुढे उभे 
करण्यात श्री. फडक्यांनी असामान्य यत्ष पादाक्रांत 
केले आहे. हा ग्रंथ फडक्यांनी त्यांचे रवशुर श्री. 
पांड्रंग काशिनाथ दाते यांना अपंण केला आहे. 
ब्राह्मणेतर चळवळ असहकारवादी नव्या गांधींच्या 
चळवळीस रोखण्यास उपयोगी ठरेल असा गव्हनेर 
'हेस्ली विल्सन यांच्यासारख्यांचा मनोदय होता हे 
-सत्य फडक्यांनी भास्करराव जाधव. यांच्याच 
-भाषणाचा व पत्राचा जिवंत माघार घेऊन पृ. ९० 
*व ९१ वर विवेचिले आहे. पुण्याचे सेशन्स जज्ज 
लॉरेन्स यांनो देद्याचे दुष्मन पुस्तकावरील दाव्याचा 
दिलेला जेधे-जवळकरांच्या बाजूचा निकाल केसरी- 
.कर्त्यांना अर्थात पटला नाही. जूटीपेक्षा सवंत्र फुटीचा 
विचारप्रपंच फडक्यांना करावा लागला आहे. उदा, , 
के, अच्युत बळवंत कोल्हटकर, श्रीधरपंत टिळक 
व त्यांचे बंधू रामभाऊ हे जेधे-जवळकर पक्षास 
मिळाले व डॉ. आंबेडकरांच्याही जवळ गेले. हो 
*मनोवेधक घटना पू. १०० वर आहे. एक एक 
“प्रकरण व एक एक घटना स्वतंत्र पुस्तिकेचा भाग 
होऊ शकणारी असूनही त्यांचा जरूर तेवढा प्रपंच 
करून फडके कौशल्याने पुढे जातात. जाघव-जवळकर 
.एक होऊन चालविलेले * केवारी ' पत्र शिदे कर्मवीर 
व जेधे केशवराव ह्यांनादेखील चावा घेते झाले. 
शिदे यांनी त्यांची बाजू मजबूत प्रकारे मांडली 
होती. कमवीर शिंदे यांच्या मागंदशशंनाप्रमाणे जेघे 
वर्गैरे काँग्रेसमध्ये बहुसंख्येने घुसले हे खरे; पण 
सत्यशोधक समाजाची नीट व्यवस्था लावा, तो 
बरखास्त करू नका हा उपदेश सवंच सत्यशोध- 
क्षांना कधीच परवडला नाही. 
इंग्रजसरकारची वर्षानुवर्षे तळी उचलणारे राज- 
कीय मुत्सद्दी भास्करराव जाधव साहेबाच्या कुपेस 


जानेवारी, १९८४ 


राहून मंत्रीपदे पटकाविते झाले (पू. ९०) . पण यापुढे 
महर्षी शिदे यांच्या जहाळ राजकारणाला अनुकूल 
काळ येऊ लागला. ब्राह्मणेतरांतील तरुणांनी 
सप्टेंबर १९२४ रोजी जेघेमॅन्शनमध्ये म. गांधींना 
पानसुपारी केळी. लो. टिळकांना ब्राह्मणेतर पक्षाचे 
मन जिकता आले तव्हते. उलट, टिळक निष्कारण 
व व्यथे विरोध ओढवून घेत. गांधोंच्या आगमनामुळे 
महाराष्ट्रातील काँग्रेसमधोल ब्राह्मणी वर्चस्व उत्तरो- 
त्तर संपुष्टात येऊ लागले. गांधो ब्राह्मणेतर होते, 
ह्या मुद्च्यालाही ब्राह्मणेतरांच्या मनात त्यावेळी स्थान 
होते. पुढे यशवंतराव देव-देव गिरीकर यांच्यावरही 
मात करिते झाले, 

महर्षी शिदे यांनी १९१९ च्या पुर्वी या पक्षाने 
* बहुजनपक्ष * व तोही वर्गीय आशयावर उभा अस- 
ठका चालवावा अशी योजना मांडली होती. ब्राह्म- 
णंतर नाव बदलावे व ब्राह्मणांनाही प्रवेश असावा, 
मात्र अहिंदूंना नसावा, असे विचार या पक्षासाठी 
झटलेल्या मंडळीत निर्माण होऊ लागळे व वैचारिक 
फूट पडू लागली (पू. ९३) . 

मद्रासचा ब्राह्मणेतर पक्ष म. गांधींच्या प्रभावामळें 
अगोदरच प्रथम काँग्रेसमध्ये गेला. हे पाहून तरुण 
पुढारी जेध्यांनी उत्तरोत्तर जास्ती जास्ती त्वरा केली 
(पृ. ९४). सायमन कॅमिशनशी सहकाय करावेका त 
करावे, यासंबंधी ब्राह्मणेतरांत फूट पडली. शिदे, जेघे, 
बागडं, कोठारी व भाऊराव पाटील बहिष्कार घालावा 
ह्या मताचे पुरस्कत होते (पृ. १०८). जेधे व त्यांचा 


तयारी करीत आहे, याची इत्यंभूत हकोगत फडके 
यांनी दिली नाहे. विशेषत: जाधवरावसारक्षा व्यसत- 


मुक्‍त माणूस दारू-मक्तेदारांचे आधिक साह्य घेऊन 
जवळकर व गणपतराव 

व जाधव यांच्या 
कल्टी करवी 


पत्र मुंबईस चालवितो व ब्राह्मणेतर 
पक्षात नाधवी (यादवी) निर्माण करितो. कमारी? 
पत्राचे घोरण गिरणीमालकघाजिणे कसे होते, वगैरे- 
संबंधी त्यावेळची मजूर चळवळीची मुंबईतील 
हकीगत फडके देतात ( पृ. १३५ ) “१ एंग्लंड- 
नंतर रश्षिया वगरे ठिकाणचा प्रवास करून आलेले 
जवळकर शेवटी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून जेधे 


यांच्याप्रमाणे सत्याग्रही स्वातंत्र्यसेनिक होतात 
विक्षेषतः गाडगीळ यांच्या भ्रयत्नाते जेधे व त्यांचा 


अक्षरवेच 


आवडता ब्राह्मणेतर पक्ष गांधींची राष्ट्रीय चळवळ 
गिळून टाकते. मराठा-मराठेतर वादामुळेही नावा- 
रूपास आलेला ब्राह्मणेतर पक्ष संपला (पू. १४०). 
दिल्ली कौन्सिलच्या निवडणुकीला जेधे, ग्राडगीळ 
काँग्रेसतफे उभे राहिले व॑ त्यांना भास्करराव जाघव 
वगैरे ब्राह्मणेतरांनी देखील पाठिंबा दिला; पणया 
काळात जेध्यांच्यावर जास्ती परिणाम करणारे 
महर्षी शिदे यांनीही जेधे यांच्या उमेदवारीला 
पाठिवा दिला यात माश्चयं नाही. शिद्यांचे राष्ट्रीय 
राजकारण प्रथमपासुनचे होते. 

जूट व फूट या पाचव्या प्रकरणात रक्षियात 
जाऊन डाव्या विचारसरणीचे बनलेले जवळकर 
यांच्यासंबंधी बरीच हकीगत फडके यांनी दिलो 
आहें. ३ मे १९३२ रोजी जवळकर अकाली वारले 
व त्यांची जेघे यांच्याशी पुनः युती करण्याची इच्छा 
अपुरी राहिली. डॉ.भांबेडकरांच्या नासिकच्या काळा- 
राम मंदिरप्रवेशात व महाडच्या चवदार तळधाच्या 
सत्याग्रहात जवळकरांनी भाग घेतला होता. सावं- 
जनिक पाणवठे, ठिकाणे वर्गैरे हरिजनांस कायद्याने 
खुली असावीत असा ठराव ब्राह्मणेतर पक्षाचे बोळे 
केशवराव यांनी १९२३ सालीच मुंबई कोन्सिलात 
मंजूर करून घेतला होता (पू. ९६ ). [बहुसंख्य 
ब्राह्मणेतर मतदार व ग्रामीण जनता अस्पृष्यो- 
द्वाराला.अनुकूल नसल्याने मते जातील ह्या राजकीय 
सबबीवर संत्य्षोधक ब्राह्मणेतर चळवळी अस्पू- 
इ्यांच्या प्रश्‍नांपासून अलगच राहिल्या. ब्राह्मणेत्तर 
पक्ष म्हणजे दलितांच्या पुढार्‍यांना घेऊन घरून 
चालविलेला पक्ष किंवा व्यापक चळवळ असा कधीच 
अर्थ व व्यवहार नव्हता, 

माठे-केळकर व तत्सम टिळकानुयायी पुढारी 
अस्पृष्योद्धाराला अनुकूल होते, तरी सत्याग्रह करून 
मंदिरप्रवेश् करणे त्यांना नामंजूर होते. डॉ. आंबेड” 
करांनीही महाड सत्याग्रह मागे घेतला (पु. ९९) 
सत्याग्रह करून जेघे-जवळकर तुरुंगात जाण्याच्या 
तयारीने महाडला गेले होते. सत्याग्रही छढ्यात 
ब्राह्मण कोणी घेऊ नये असे जेघे-जवळकरांचे मत 
होते. आंबेडकर ब्राह्मण व ब्राह्मण्य विभक्त समजत व 
ते ब्राह्मणेतरांतही असु शकते असे आंबेडकरांनी 
जाहीरपणे सांगितळे (पृ. ९७) फव्क्यांनी अशा 
अतेक नाजूक बात्री स्पष्टपणे दशंविल्या आहेत. है 


षक 


सर्व करणें व सांगणे सोपे नाही. फडक्यांनी केवळ 
आघाराथं साधनेच भरपूर वापरली आहेत असे नव्हे, 
तर अभ्यासांती त्यांची योग्य ठिकाणी योजना केलेली 
सववत्र आढळते. उदा. , पृ. सातवरील शाहू महा- 
राजांचा कल आरयंसमाजाकडे होता हे फडक्यांचे 
प्रतिपादन मान्य करूतही असे म्हणता येते, कौ 
झाहूमहाराजांमुळेच राजकीय ब्राह्मणेतर पक्ष 
साकार झाला, सत्यशोधक चळवळीसाठी त्यांनी 
आर्यस्रमाजापेक्षा जास्ती धन खर्ची घातले. 

जेधे-गाडगीळ यांच्या निवडणुकीला डॉ. 
आंबेडकर यांनी व केळकर-केसरी यांनी पाठिबा' 
दिला नाही. काँग्रेसने काढलेल्या लॅंड लीगला कर्मवीर 
शिदे व जेघे यांनी पाठिंबा दिला ( पृ. ११४ )- 
भास्करराव जाघव व आंबेडकर काँग्रेसपासून 
शेवटपर्यंत अलग राहिले. एकपरी कोन्सिलातील: 
मर्यादित हक्‍क व॑ सायमन कमिशन देऊ पाहणारे 
स्वराज्य यासंबंधाने तरुण मराठा-मराठेतर पुढा- 
ऱ्यांत अनुभवाने असमाघानच निर्माण झाले व 
या सर्वांनी स्वातंत्र्ययनिक कर्मवीर शिदे व जेघे 
यांना अनुसरून फार मोठ्य़ा प्रमाणात उत्तरोत्तर 
काँग्रेसचा कबजा घेतला. हे राष्ट्रीय राजकारण पुढे 
यक्षवंतरावांनी वाढविले. इंग्रजनिष्ठ शाहूमहारा- 
जांच्या ब्राह्मणेतर पक्षाला स्वराज्यद्रोही म्हणणारा. 
केळकर-भोपटकर व केसरी ब्राह्मणेतर चळवळ 
क्वाँग्रेसमध्ये आल्यानंतर काँग्रेसपासून दूर झाला. ही 
देखील महत्त्वाची फूट ठरते. 

फडक्यांचे 'जूट व फूट हे प्रकरण महाराष्ट्राचा 
सामाजिक स्वभाव व॑ ठेवण आणि महाराष्ट्रोय 
पुढार्‍यांचा स्वभाव दशंविते. जेघे अंतगत श्राह्मणेतर 
पक्षीय स्वकीयांच्या अन्यायी धोरणाच्या विरुद्ध: 
लढले. त्याचप्रमाणे अन्यायाविरुद्ध वेगळी लढत 
त्यांना काँग्रेसमध्ये गेल्यावरही करावी लागली. 
जेधे यांचे जीवन संघर्षेमय होते व त्यांनी श्राचे 
समाजकारणही भरपुर केले. 

जेधे यांची साधी राहणी व वाचनाची आवड 
(पृ ८० ब २६२) प्रस्तुत ळेखकानेदेखील पाहिली 
आहे. केशवरावांचा प्रामाणिकपणा व करारीपणा 
काँग्रेसमध्ये गेल्यावर तेथे लोकांच्या ध्यानी येण्यास 
बेळ लांगला. गाडगीळ व जेधे वरचेवर तुरुंगात एकत्र 
आल्याने मत्री दृढ झाली (पृ. १४६) «. फडक्यांनी 


अनुक्रमणिका 


षद 


जेध्य़ांच्या स्वभावावर मघून मधून प्रकाश टाकला 
आहे. जेध्यांचे स्वातंत्र्यपूवं चरित्र व स्वातंत्र्यानंतरचे 
कायं यांचे दर्शन हे पुस्तक देते. जेघे यांच्या सम- 
कालीन इतिहासाच्या पाध्वेभूमीवर फडकेकृत जेधे- 
चरित्र अधिष्ठित आहे. 
जातीय निवाड्याच्या संदर्भात १९३२ साली 
गांधींनी प्राणांतिक उपवास केला. या वेळी कमंवीर 
शिदे व जेघे यांती राखीव जागांच्या तत्त्वाला पाठिंबा 
दिला व डॉ. आंबेडकरांनी विवेकांती तडजोड केली 
व पुणे करार झाला ( पृ. १४७). हा सर्वे काळ 
सर्वांगीण जागृतीचा होता. जेघे यांची भाषणे व 
कमवीर शिदे यांचीही अनेक भाषणे फडक्यांनी प्रथ- 
मच उपल्ध केली आहेत. 
केशवरावांसंबंधी गुरुवयं शिदे १९३४/३५ सालात 
माझ्याजवळ म्हणाले होते की- ']€त॥८ 15 ॥०६3 
5ल0)81' या शिद्यांच्या अनुभवी वाक्याचा परिचय 
गाडगीळ यांच्याबरोबर दिल्ली असेब्लीत गेल्यावर 
इंग्रजीच्या उत्कृष्ट ज्ञानाच्या मभावी जेधे यांना स्तव्घ 
दिवस काढावे लागले याचे जे वणन फडक्यांनी दिले 
आहे, त्यावरून येतो (पृ. १५५) . संयुक्‍त महारा- 
ष्ट्राची चळवळ व गोवांमुक्ती ह्यांवर मराठीत अनेक 
पुस्तके झाली आहेत, पण उपेक्षित सत्यक्षोधक 
ब्राह्मणेतर चळवळीचा पुष्कळसा संगतवार इतिहास 
फडक्यांनी प्रथमच साकार केला आहे. नेहमीच्या 
रिवाजाप्रमाणे या पुस्तकाला दुसऱ्या कोणाही 
मान्यवर वपक्तीची प्रस्तावना मुळीच नाही. 
जेघे काँग्रेसमध्ये गेल्यावर प्रांताध्यक्ष झाले. 
सहाव्या प्रकरणात जेध्यांनी जे काँग्रेसमध्ये अनभविले 
त्याचा म्हणजे १९४५ पर्यंतचा इतिहास आहे. ता. 
खेर वगैरेंच्या राजकारणाचा कटू अनुभव आल्या- 
मुळे शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना करणे भाग 
होते. आणखी मोरारजी व जेघे यांचा खटका 
उंडतो (पृ. १९०), ३० जानेवारो १९४८ साली 
महाराष्ट्रात झालेल्या जाळपोळीची मीमांसा श्री. 
फडके यांनी दिली आहे. कमवीर भाऊराव पाटील 
व खेर यांच्यांतीळ बेबनावाचे चित्रही पुढे फड- 
क्‍्यांनी निःपक्षपाताने रंगविळे आहे. पुस्तकात 
इतिहासभूत झालेल्या अनेक विवाद्य ठरलेल्या घटना 
आहेत. फडवयांचे सर्वांवरील विवेचन मनोवेधक 
आहेः काँग्रेस सोडून शे. का. पृक्ष एक ऐति« 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


हाप्तिक गरज म्हणून काढल्यावर जेधे यांना 
मोरे यांचा जो विचित्र अनुभव आला, त्या- 
मुळे जेघे पुनः काँग्रेसमध्ये येतात. माठवे प्रकरण 
झे. का, पक्षाचा इतिहासच होय. दाभाडी 
प्रबंघाने शे. का. प. ने दीघ चर्चेनंतर माक्सववादी 
दृष्टिकोण स्वीकारला. जुन्या ब्राह्मणेतर सत्य 
शोधक पक्षाला असे डाषे तक्वशान नव्हते, जेधे 
-मोरे हे दोघे संस्थापक शे. का. प, सोडून काँग्रेस- 
वासी झाले तरी अद्याप महाराष्ट्रात शे. का. प, 
हयात आहे. नवव्या प्रकरणात गोवामुवती आंदोलन 
व संयुक्‍त महाराष्ट्र चळवळ हे मोठे प्रकरण 
फडक्यांनी निवेदिले आहे. द्विभाषिकवाल्यांवरोबर 
जेधे यांनी मोठी झुंज दिली ब संयुक्‍तमहाराष्ट्र 
मुंबईसह झाला, याचा साधंजनिक इतिहास 
फडक्यांनी मांडला नाहे. यज्ञवंतरावांशीदेखील जेधे 
यांना ( व नाना पाटील यांनाही ) लढावे लागले, 
पण जेध्यांची जुनी सत्यशोधक चळवळ व वरील सर्व 
कार्ये यशवंतरावांना तीस वर्षे महाराष्ट्रा वर बहुजन- 
समाज संघटित वरून पक्कड राखण्यास पायाभूत 
ठरली. हा काळ देखील नाता संपला ! सर्वच 
महाराष्ट्राला दुहीचा ब अंतर्गत पुढाऱ्यांमधील 
यादवीचा ज्ञाप असतो. फडक्यांचे चित्तवेधक पुस्तक 
याची सवंत्र साक्ष देते. जेधे यांची मते, काही 
भाषणे व मतभेद हे सारे प्रथमच सोपपत्तिक- 
रीत्या वाचावयास मिळते. दहावे प्रकरण ज्यांनी 
सर्व आयुष्य सावेंजनिक कार्यास वाहिले, त्या 
कंशवरावांचे अखेरचे दिवस वणिते, फडक्यांनी 
जेध्यांची योग्यताही विशेषाने पटवून हा 'जेधे ग्रंथ * 
पूर्ण केला आहे. जेघे यांचे चरित्र साकार करण्या- 
साठी फडक्यांनी जी साधने वापरली व शेवटी जेघे 
यांच्या चरित्रकार्याशी कितीतरी पुढारी व्यक्‍ती, 
सस्था, चळवळी, घटना व प्रसंग यांचा संबंध दाख- 
विणारी प्रदीधं सूची जोडली भाहे. यावरून जेधे 
यांची स्वतंत्र योग्यता समजते. फडक्यांच्या हया 


परिश्रमी प्रयत्नामुळे महाराष्ट्रातील नवी पिढी 
त्यांची श्हणीच राहील. निकोप असा हा 'जेधे ग्रंथ ' 
उपलब्ध केल्याबद्दल श्री. य. दि. फडके यांना 
धन्यवाद देणे, हे एक सामाजिक कतेंव्य ठरते. 


“ रा. ना. चव्हाण. 


अनुक्रमणिका 


..] 
पी 


सार-सकलन 


अणुयुद्धांचे परिणाम 


भण्वस्त्रांमागचे ' तर्वज्ञान ' काय असेल? युद्धाचा 
उद्देश शत्रूच्या संन्याचा बीमोड करून त्याच्या प्रदे- 
शावर काबू मिळविण्याचा असतो. तेव्हा आपण 
ज्यांच्या दृष्टीने शत्रूच्या स्थानी भाहो अशा देशांना 
असे करता येणार नाही, निदान जबरदस्त किमत 
दिल्याशिवाय करता वेणार नाही एवढी आत्मसंर- 
क्षणाची सिद्धता प्रत्येक देशाला बाळगावी लागते. 
हास्त्रास्त्रांच्या बाबतीत आणि एकंदरीत युद्धसाम- 
्यांच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे शत्रूच्या निदान 
बरोबरीने आपण असणे आवइ्यक आहे असेच सर्वं 
देश मानतात, व्यवहारात हे साधणे नेहमी शक्‍य 
असते असे नाही. तंत्रज्ञान, औद्योगिक सामधथ्यं, लोक- 
संख्या यांच्यावर असलेल्या मर्यादांमुळे प्रत्येक 
देशाच्या युद्धसामर्थ्यावर अपरिहायेपणे मर्यादा पड- 
तात. या अडचणीवरोल एक ख्ढ उपाय म्हणजे 
अ्यांचे हितसंबंध समान असतील अशा मर्यादित 
लष्करी सामर्थ्याच्या देशांनी एकत्र येऊन संभाव्य 
बलाढ्य शत्रूंशी बरोबरी साधण्याचा प्रयतन करणे, 
भर्थांत बलाढ्य देश मशी आपल्याविरुद्ध एकी हीळ 
नये भाणि क्लाली तरी एकवटलेल्या शक्‍तीला पुरून 
उरेळ एवढे भापले सामर्थ्य असावे अशी खटपट करील. 
उदा., युरोपच्या भूखंडातील कोणत्याही दोन 
देशांच्या एकवटलेल्या नाविक सामर्थ्यापेक्षा आपल्या 
एकट्याचे नाविक सामधथ्ये अधिक राखणे हे 
पारंपरिक ब्रिटिश रणनीतीचे एक प्रमुख सूत होते. 

भग्वस्त्रांमुळे पारंपरिक लष्करी रणनीती गाणि 
लष्करी राजकारण यांतील बर्‍याच कल्पना गैरलागू 
ठरत आहेत. अण्वस्त्रे ही हअतिशय ख्विक आहेत. 
केवळ अणबाँब, अणुस्फोटक ( वॉरहेड ) बनवून 
भागत नाही ; ह्या अस्त्रांचा त्यांच्या लक्ष्यांवर मारा 
करण्यासाठी प्रेषणव्यवस्था ( डिलिव्हरी सिस्टिम ) 
संघटित करावी लागते. बाँबवाहक विमाने, पाण- 
नुड्या, क्षेपणास्त्रे ह्यांची मिळून ही प्रेषणव्यवस्या 
बनलेली असते, शत्रूकडून कध्तीही अणुहत्ला होईल 
ही शक्‍यता ध्यानात घेऊन शत्रूच्या हालचाली, 
त्याची बदलती व्यूहरचना यांची सतत उडती 
करावी लागते. हल्ला अचानक आला तर की 
माहिती नि्णंयकेंद्राळा ताबडतोब मिळावी आ 

न. भा. ८ 


योग्य तो प्रतिसाद देता यावा यासाठी, आणि 
याबरोबरच, खालच्या पातळीवरील कुणाही अधि- 
कार्‍्याने चुकून किंवा निर्णय स्वतःच्या हाती घेऊन, 
अणुहल्ला करू नये यासाठी कार्यक्षम अश्ली भादेश- 
नियंत्रण व्यवस्था ( कमांड अँड कन्ट्रोल ) रचावी 
लागते. ही शेवटची बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. 
कुणाच्याही हातून चुकीने किंवा बेजबाबदारपणे 
घेतलेल्या निर्णयामुळे अणूयुद्ध सुरू होणार नाही 
अशी खबरदारी घेणे अतिशय आवश्यक आहे व 
म्हणून प्रत्येक पातळीवर वरच्या पातळीचे कडक 
नियंत्रण असेल अक्षी व्यवस्था करावी लागते. पण 
ह्याबरोबरच जेव्हा अणुहल्ला सुरू करायचा असेल 
तेव्हा हुकमाची किमान वेळेत अमलबजावणी होईल 
अशीही व्यवस्था असावी लागते. लहान तर सोडाच 
वण मध्यम प्रतीच्याही विकसित राष्ट्रांना या सवं 
यंत्रणा उभारून चाळू राखणे परवडण्यासारखे नाही. 
यामुळे जगाच्या रंगभूमीवर महासत्तांचा उदय झाला 
आहे. इतर देशांना जर आपल्या उद्दिष्टांसाठी युद्ध 
खेळायचे असेल- उदा, इंग्लंड-अर्जेन्टिना, इराण- 
हराक, भारत-पाकिस्तान, इ.- तर ते ख्ढ ( कन्व्हे- 
न्हानल ) शस्त्रास्त्रांनी ' मर्यादित ' युद्ध खेळू शक- 
तात. पण अमेरिका आणि रशिया ह्या महासत्ता या 
यद्धांत ओढल्या जाणार नाहीत, त्यांचा कल कूणा- 
च्याही बाजूला असला तरी त्या तटस्थ राहतील 
अशी हमी असली तरच अशी युद्धे होऊ हकतात. 
अशी हमी काही प्रमाणात मिळू शकते आणि म्हणून 
महासत्ता धरून सवें देशांना रूढ हास्त्रास्त्रांच्या 
बाबतीत सुसज्ज असांवे लागते. पण अक्षा 
पद्धात एका बाजूने एक महासत्ता ओढली जाण्याचा 
आणि त्याचा परिणाम म्हणून दुसर्‍या बाजूने दुसरी 
महासत्ता गोवली जाण्याचा धोका नेहमी कायम 
असतो. महासत्ता जर लहान देशांच्या बतीने 
युद्ध खेळू लागल्या तर सुरबातीला 
त्या रूढ शस्त्रांचाच बापर करतील यात. शंका 
नाही. पण कठीण परिस्थिती निर्माण झाली तर 
अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा जबरदस्त मोह एखाद्या 
पक्षाला होणे शक्य आहे. तेव्हा आज एखाद्या देक्षाने 


: हह शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने फक्त मर्यादित 'पुख 


ष्ट 


खेळण्याचे ठरविले तरी त्यातुन अणुयुद्धाचा भडका 
उडण्याची शक्‍यता अल्या युद्धाच्या पोटात असते हे 


भान त्या युयुत्सु देशाने आणि इतरांनीही ठेवणे 
अत्यावश्यक आहे. 4 
ख्ढ॒शास्त्रास्त्रांचा- बाँब, बाँबवाहक विमाने, 


तोफा, इ.-पल्ला आणि शक्ती यांच्यांत भाज एवढी 
वाढ झाली आहे को अण्वस्त्रांचा वापर न करताही 
जर एखादे मोठे युद्ध भविष्यात लढले गेले 
तर ते अतिशय विनाशक ठरेल. ( पहिल्या महा- 
युद्धात सुमारे १ कोट एवढी आणि दुसऱ्या महा- 
युद्धात सुमारे ३॥-६ कोट एवढी मनूष्यहानी 
झाली. ) आणि तरीही ख्ढ दस्त्रास्त्रे आणि 
अण्वस्त्रे यांच्यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. ख्ढ 
शस्त्रास्त्रांच्या वापराने जीविताची आणि संपत्तीची 
खूप हानी होईल पण देश पालथा पडणार नाही. 
पण एखाद्या देशाविरुद्ध जर अण्वस्त्रे वापरण्यात 
आली तर तो बेचिराख होईल आणि काही काळ 
त्याचा परिसर माणसांनी राहण्याजोगा उरणार 
नाही, ही गोष्ट सर्वांना माहीत आहे. म्हणून अण्व- 
स्त्रांचा खरा उपयोग युद्ध जिकण्यासाठी नसुन प्रति- 
पक्षाने युद्धात उतरूच नये अल्ली दहशत अण्वस्त्रांच्या 
वापराच्या धमकीमुळे त्याला बसते हा आहे. आता 
दोन महासत्तांकडे प्रेषणव्यवस्थेसकट अण्वस्त्रे 
भाहेत. ह्या परिस्थितीत या दहशतीचे स्वरूप काय 
असेल ? दुसरी महासत्ता कधीही आपल्याविरुद्ध 
अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची शक्‍यता आहे हे 
प्रत्येकीला माहीत आहे. तेव्हा “ तुम्ही जर आामच्या- 
विरुद्ध अण्वस्त्रांचा हल्ला केला तर आम्ही असा 
जबरदस्त प्रतिटोला देक, की तुमची असह्य हानी 
होईल, तेव्हा तुम्ही प्रथम हल्ला करण्याच्या फंदात 
न पडणे बरे” असे दुसर्‍या पक्षाला सांगता आले 
पाहिजे. तेव्हा ही धमकी परिणामकारक ठरेल. 
आपण अचानक अणुहूल्ला केला तर आपल्यावर 
होणार्‍या प्रतिमाघातामुळे आपली कल्पनातीत हानी 
होईल हे दुसऱ्या पक्षाला स्पष्टपणे दिसुन येईल 
एवढे , भाण्विक सामधथ्ये प्रत्येक पक्षाकडे असले 
पाहिजे, तरच दुसर्‍या पक्षाकडेही आण्विक सामथ्यं 
असताना त्याला दशहत देण्याचे साम्ये प्रत्येक 
पल्ञाकडे असेंळ. ह्या विचारातुन माण्विक शस्त्रास्त्र- 
स्पर्धा पुल होते. दुसऱ्या पक्षाचे आण्विक बळ जितके 
घाढेळ - त्याचा पहिला हल्ला अधिक विना- 


नवभारत 


जानेवारी, १९८४ 


शक ठरेल, तेव्हा त्यातुन तग घरून, त्याच्यामुळे 
आपल्या सामर्थ्याला जी भगदाडे पडली असतील 
ती जमेला. घरूनसुद्धा दुसर्‍या पक्षावर जबरदस्त 
आघात करण्याएवढे सामथ्ये आपल्याकडे असले 
पाहिजे असा हिशोब प्रत्येक पक्ष करतो. शिवाय 
ह्यातून एक वेगळा विचार सुरू होतो. एवढा नाश- 
शत्रूचा आणि आपला-जर आपण पाहायला तयार 
झालोच आहोत, तर मग आपल्या सिद्धतेत आणखी 
भर घालून अणु-युद्ध जिंकता येईल एवढे सामथ्यं 
का कमावू तये ? ह्यासाठी तिसऱ्या हल्ल्याचा , 
विचार करावा लागतो. आपण शत्रूवर केलेला 
पहिला हल्ला, शत्रूचा आपल्यावरील प्रतिहल्ला 
आणि युद्ध जिकून देणारा आपला शत्रूवरील प्रति- 
प्रतिहल्ला, अर्थात ग्ापल्या पहिल्या हुल्ल्यामुळेंच शत्रू 
कोसळला आणि आपण युद्ध जिंकले असे. झाले तर 
फारच चांगले. 

या आण्विक झस्त्रास्त्रस्पर्धेतुन आज जगात निदान 
१८००० झणुस्फोटक निर्माण झाले आहेत आणि 
त्यांची विनाहक शक्‍ती १०,००० मेगॅटन ( दहा 
अब्ज टन ) एवढी आहे. आजची मानवजातोची 
स्थिती म्हणजे जागृत ज्वालामुक्वी-पवताच्या शिखरा- 
भोवती एखादा बसळेला असावा आणि आपले नेह- 
मीचे व्यवहार पार पाढण्यात मग्न असावा तक्षी आहे 
असे अनेकदा म्ह॒टळे जाते. पण ज्वालामुखीचा दीप 
स्थानिक असतो; अणुस्फोटकांचे परिणाम सबंध 
पृथ्वील| व्य़ापणारे होतील. 

ह्या परिणामांचे स्वरूप भाणि व्याप्ती काय असेल 
याचा तपद्यीलबार भणि वैज्ञानिक अंदाज घेण्याचा 
अलीकडे क्षाळेला एक उल्लेखनीय प्रयत्न प्रा. काले 
सागन यांनी केला माहे. हे कोनेल विद्यापीठात 
ज्योतिषूश्यास्त्र आणि अवकाश-विज्ञान यांचे प्राध्यापक 
माहेत व त्या विद्यापीठाच्या ग्रह्योल-संशोधन-. 
प्रयोगशाळेचे संचालक आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 
झालेल्या या भभ्यासात २४ अमेरिकन वैज्ञानिक 
सहभागी होते आणि तो प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची 
चिकित्सा करण्यासाठी भरलेल्या वैज्ञानिकांच्या परि- 
षदेत त्याच्या निष्कर्षांना दुजोरा मिळाला आाहे. 
रक्षियन वैज्ञानिकांनी ह्याच स्वरूपाचा जो अभ्यास 
स्वतंत्रपणें केला माहे, त्याचे निष्कषेही सागन यांच्या 
निष्कर्षाशी जुळणारे आहेत, 


सौर-संकलन 


हा निष्कर्ष थोडक्यात असा : एखाद्या अणुसत्तेने 
आपण अचानक दुसर्‍या देशावर व्यापक अणुहल्ला 
करून त्याला पुरते लोळवू आणि अणुयृद्ध पहिल्याच 
.-सपाट्यात जिंकू अद्यी आशा बाळगणे व्यथं आहे. 
कारण दुसऱ्या देशाने काहीही प्रतिकार केला नाही 
तरी या हल्ल्याचे परिणाम असे असतील, की त्यांच्या- 
मुळे हल्ला करणाऱ्या देशातील जीवनही उद्ध्वस्त 
होईल. अनेक देशांना आपण महासत्तांच्या संघर्षा- 
पासून अलिप्त राहिलो आणि विदोषत* आपल्या 
भूमीवर अण्वस्त्रे ठेवली नाहीत, तर अणुयुद्धापासून 
आपण स्वत ला वाचवू शकू, अशी आहा वाटते. हा- 
सुद्धा एक भ्रम आहे. कारण अणुहल्ल्याचे परिणाम 
जगड्व्याळ असतीळ. कोणताच देश त्यांपासून 
निसटू शकणार नाही. 

शंभर मेगॅटन 'एवढ्या सामर्थ्याची भणुस्फोटके 
वापरून जर अणुहल्ला केला तर त्याचे मानवी 
जीवनावर आणि परिसरावर काय परिणाम होतील 
याचे गणित सांगन यांनी केले आहे. ( प्रत्यक्षात 
१८,००० मेगॅटन एवढ्या शक्‍तीचे अणुस्फोटक 
आज उपलब्ध आहेत हे आपण वर पाहिलेच माहे. ) 
अणुहल्ल्याचे एकंदर परिणाम काय होतील या- 
विषयी आतापयंन्त जो विचार करण्यात येत असे, 
त्यात प्रामुख्याने स्फोटाचा दणका, स्फोटामुळे 
निर्माण होणारी उष्णता आणि किरणोत्सर्गी सामग्री 
ह्यांच्याकडे घ्यांन देण्यात येत असे. पण अणुस्फो- 
टाचे इतरही काही उपपरिणाम होतील. उदा., 
मानवी वसती, अरण्ये इ. जळल्यामुळे तिर्माण 
होणारी राख. अणुहल्यातील स्फोटांमुळे निर्माण 
होणाऱ्या सर्वे प्रकारच्या परिणामांची दखल घेऊन 
त्यांचे एक तपक्षीलवार आणि सर्वांगीण चित्र 
आपल्यापुढे ठेवण्याचा सागन यांचा प्रयत्न आहे. 

एक परिणाम असा होईल, की जवळ जवळ स्व 
जगभर सत्तर दिवसांपेक्षा अधिक काळ भाण्विक 
ग्रारठा पसरेल. तपमान शून्याखाली २० अंश इतके 
खाळी आलेले असेल. मात्र स्फोटानंतर ताबडतोब 
प्रचंड तपमान निर्माण होईल. पण त्यामुळ वाता- 
बरणात नायट्रोजन ऑक्साइड्स निर्माण होतील, 
त्यांच्यामुळेच वातावरणातील ओझोनचा थर नष्ट 
होईल. सुयंकिरणांद्ारा जे अतिरेकी अल्ट्रान्हायलेट 
किरणोत्सजेन होते त्यापासून पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा 


*५९ 


बचाव करण्याचे कायं हा थर करीत अंसतो. तो 
नष्ट झाल्यामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील किरणो- 
त्सर्जेन वाढेल आणि त्याचे विपरित परिणाम 
होतीळ. पण स्फोटामुळे जो धुरळा उडेळ आणि 
आंगी लागल्यामुळे जी राख निर्माण होईल त्यांचे 
वातावरणातील प्रमाण एवढे असेल, की त्यांच्यामुळे 


*सूयंकिरणांना अटकाव होईल. पृथ्वीवर जो गारठा 


पसरेल ततो ह्या राख-घुळीच्या थरामुळे. अर्थात 
पृथ्वीवर अंघारही होईल. ।* 

आता वनस्पतींनी भापळी जीवनक्तिया जर 
व्यवस्थितपणे पार पाडायची असेल तर सूयंप्रका- 
शाची एक किमान पातळी वातावरणात असावी 
लागते. राखघुळीच्या ढगांनी पृथ्वीवर जर अंधार 
टिकून राहिला तर त्याचा अर्थे असा, की ही पातळी 
राखली जाणार नाही. म्हणजे वनस्पंतिजीवन आणि 
होतो धोक्यात येईल. | 

स्फोटामुळें तिर्माण झालेली प्रचंड उष्णता, मचो- 
नक वाढलेले किरणोत्सर्जन, ओक्षोन थराचे विघटन, 
सुयंकिरणांना झालेला मज्जाव या एकेका घॅटका- 
मुळे जे परिणाम घडतील त्यांचे वर्णन आतापर्यंत 
आपण केले. पण ह्या घटकांमुळे संयूकतपणे जे परि- 
णाम घडतील, त्यांचा मंदाज घेणेही कठीण आहे. 

एक शक्‍यता अशी माहे. माणसांना ताबडतोंब 
मारक ठरणाऱ्या किरणोत्सर्गाच्या पातळीखाली 
किरणोत्सर्जन होत राहिल्यामुळे माणसे .वाचतीळ. 


' वृण नेहमीपेक्षा वाढलेले हे किरणोत्सर्जंन आणि 


अल्ट्राव्हायलेट किरणोत्सजंन यांच्यामुळे रोगराई 
पसरेल. उदा., सुक्ष्मजंतंचे नवीन प्रकार अस्तित्वात 
येतील आणि त्यांतील काही रोग-जनक ( पॅथो- 
जिनीक ) असतील. शिवाय पक्षी हे माणसापेक्षा 
किरणोत्सर्गाची अधिक पातळी सहन करू शकतात. 
त्यांच्या '्रमणामुळे ह्या रोगजंतूंच्या जाती पृथ्वीवर 
संत्र पसरतील आणि जगभर महासाथी फैलावतील. 

हल्ल्यानंतर स्फोटाचा जो दणका बसेल त्याचे 
परिणाम किवा जी प्रचंड उष्णता आणि मारक 
किरणोत्सजंन निर्माण होईल त्यांचे परिणाम फारतर 
एक दिवसभर टिकतील, पण त्यामुळे लागलेल्या 
आगी महिनाभर जळत, धुमसत राहतील आणि 
विषारी वायू अनेक महिने वातावरणात राहतील. 
राख.घुळीच्या ढगांमुळे निर्माण क्षालेला गारछा 


अनुक्रमणिका 


3 


आणि मंधार वषंभर राहील. पाणीपुरवठा गोठून 
राहील. अन्नाची भयानक टंचाई असेल आणि जग- 
मर पसरलेल्या महासाथींची आपत्ती आली अस- 
ताना आरोग्यसेवा उपलब्ध असणार नाहीत. 

हे सर्व. परिणाम केवळ १०० मेगॅटन स्फोटकां- 
मुळे घडून येतील हो गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. 
ह्याच्या १०० पट आण्विक स्फोटक सामग्री आज 
वापरासाठी उपलब्ध आहे. अणुयुद्धाच्या सुरवातीला 
मादेश-नियंत्रणव्यवस्था कार्यक्षम असळी आणि 
ठरविण्यात आलेल्या लक्ष्यांवरच ठरविण्यात आलेल्या 
स्फोटक सामग्रीचा मारा होत राहिला, तरी असे 
एकदोन हल्ले-प्रतिहल्ले झाल्यावर ही व्यवस्था 
विघटित होईल आणि ठिकठिकाणांहून हजारो 
स्फोटके एकमेकांवर मारण्यात येतील अशीच अणु- 
युद्धाच्या नियोजकांना भीती वाटते. तेव्हा अणुयुद्ध 
सुरू झाल्यानंतर वापरण्यात आलेली स्फोटके १०० 
मेगॅटनांपुरती मर्यादित राहतील, असे मानता येणार 
नाही. * 

आज अणूयुद्धाचा विचार जेव्हा आपण करतो, 
तेव्हा अमेरिका आणि रशिया या महासत्ताच 
आपल्या डोळ्यांपुढे असतात. पण वर वर्णन केलेले 
जगड्व्याळ परिणाम केवळ १०० मेगॅटन स्फोट- 
कांनी घडून येतीळ असे आहेत भाणि नजीकच्या 
भविष्यात इंग्लंड आणि फ्रान्स ह्या राज्यांकडे, 
'आणखी काही वर्षांनी चीनकडे एवढी स्फोटक 
सामग्नी वापरासाठी सज्ज असेल. जर तुमच्याकडे 
१०० मेगॅटन एवढ्या एकंदर ताकदीचे १००० 
स्फोटक असले तर सबंघ जंगाला दहक्वत घालण्याचे 
सामथ्ये तुमच्या ठिकाणी असेल. भाणखी सामध्यं 
कमविण्याचे तुम्हाला कारण उरणार नाही. ती 
व्यथं वाढ ठरेल, उदा., रशियन एस्‌. एस्‌. २० ही 
क्षेपणास्त्रे किंवा अमेरिक परशिंग-२ ही क्षेपणास्त्रे 
यांच्यामुळे विरुद्ध पक्षाला असलेला धोका वाढला 
आहे असे अनेकजण मानतात, परंतु विरुद्ध पक्षाचा 
(आणि स्वतःचाही ) सवेनाश करण्याची ताकद 
अगोदरच दोन्ही पक्षांकडे असल्यामुळे आणि सर्व- 
नाहापेक्षा अधिक मोठा धोका असणे अशवय 
झसल्यामुळे ही समजूत भ्रामक ठरते. 

दुसरी एक समजूत अश्ली आहे, की दोन्ही महा- 
सत्तांच्या संमतीने जर अणु-मुक्‍त असे काही प्रदेश्च 


नेवभारंत 


ज्ञानेवारी, १९८४ 


पृथ्वीवर राखता आले तर त्यांतील राष्ट्रे अणुयुद्धा'च्या 
घोक्यापासुन स्वतःला वाचवू शकतील. समजा, उत्तर 
गोलार्धात युरोप-अमेरिकेच्या अक्षांक्षांच्या प्रदेशात 
अणुयूद्ध झाले, तर आशिया-आफ्रिकेच्या विकसन- 
शील देह्यांवर त्याचे काय परिणाम होतील? एक तर 
युरोप-अमेरिकेची अथंव्यवस्था कोलमडल्यामुळे 
एक जबरदस्त आथिक फटका या देशांना बसेल. 
युरोप-अमेरिकेकडून उपलब्ध होणारी यंत्रसामग्री, 
तांत्रिक सेवा, अन्नधान्याची मदत इ. गोष्टींना 
आचवावे लागेल; पण हे देश सर्वेनाशापासुन बचा- 
वतील, पण होसुद्धा एक भ्रामक समजूत ठरली 
आहे. युरोप-अमेरिकेत झालेल्या अणुयुद्धामुळे ह्या 
देशांतोळ लोकसंख्या इतिहासपूर्वकाळी होती तितकी 
खाली येईल आणि तिला रातटी अवस्थेमध्ये जगावे 
लागेल, भारत, ब्राझील, नायजीरिया, सौदी अरेबिया 
हे देश, त्यांच्या प्रदेशांवर एकही बाँब पडला नाही 
तरी, कोसळून पडतील. तेव्हा आण्विक महासत्तांच्या 
आणि त्यांच्या अनुयायांच्या प्रदेशांपासुन दूर 
असलेले देशही जर टिकून राहायचे असतील, तर ह्या 
महासत्तांनी शहाणपणा दाखवावा भाणि अणय 


ष्ठ 


करू नये अशी खटपट त्यांनी केलो पाहिजे. पण 


'प्राथंना करण्यापलोकडे अधिक काही त्यांच्या हातांत 


आहे, असे दिसत नाही. 

सोव्हिएट वैज्ञानिकांनी स्वतंत्रपणे जो अभ्यास 
केला त्याच्यात त्यांना असे आढळून आले, को यद्धा- 
नंतर सुमारे चाळीस दिवस झाल्यावर जगभर 
तपपानाची पातळी १५ ते ४० सेंटिग्रेड अंशांनी 
कपी झालेली असेल आणि ह्याचे परिणाम कास्पि- 
अन समुद्रापासुन श्रीलंकेपर्यंत ज्ञाणि चाडपासुन 
नोव्होसिविस्कपयंत घडून आलेले असतील. ह्या 
प्रदेशात भारत, पाकिस्तान आणि पश्‍चिम चीन 
यांचा समावेश आहे. पण इराण, अफगाणिस्तान 
आणि सोदी अरेबिया या देशांना सर्वात मोठा 
फटका बसेल. 

हिंद पुराणात प्रलयकालाची जी वर्णने आढळून 
येतात त्यांच्यासारखे हे चित्र सागन ह्यांनी काटे- 
कोर वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करून उभे केले आहे. 
त्याच्यात कल्पनेच्या भराऱ्यांना स्थान नाही. 
भोतिकी, रसायन्यास्त्र, जीवशास्त्र यांच्यांत सिद्ध 
झालेल्या सिद्धांतांना अन्‌सरून गणिती पद्धतीने 


सारसंकलन 


त्याना हे निष्कंषं काढले आहेत. पण ते एवढे 'मीषण 
महेत, की त्यांचे ब्णंन एखाद्या दुःस्वप्नासारखे 
दांटते. म्हणजे हे सवे काल्पनिक आहे, प्रत्यक्षात असे 
घडून येणे अशक्य आहें असे मानण्याकडे सर्वांचा 
कल होतो. पण हाहो एक भ्रम आहे. आज गन्जा- 
वधी डॉलसं खर्च करून अण्वस्त्रांची स्पर्धा चालू 
ठेवण्यात दोन्ही महासत्ता गुंतलेल्या आहेत. कोणत्या- 
तरी, अत्यंत असाघारण अद्या का होईना, पण जी 
उद्‌भवणे शकय आहे अश्या परिस्थितीत ती वापरावी 


र 
लागंतील अशी सत्ताधाऱ्यांची घारणा असल्याशिवाय 
ही स्पर्घा चालू राहिलीच नप्ततो, शिवाय केवळ 
अश्या अत्यंत असाधारण परिस्थितोतच अण्वस्त्रांचा 
वापर होईल अशी खात्रो बाळगता येत नाही. कारण 
आदेहा-नियंत्रणव्यवस्या कितीही भक्कम केली 
तर चुकीने किंवा एखादा माणूस गांगरल्याने, अणु- 
युद्धाची ठिणगी कधी पडेल आणि भडका कधी 
उडेल, हे सांगता येणार नाही. 


०७०४०, 


साभार पोच 


$ व्ययाफुली ( कवितासंग्रह ) - सुखदेव ढाणके; 
अभिनव प्रकाढनन, दादर, मुंबई ४०००१४; 
१९८३; पृ. ४६; कि. ५ रु. 

% मराठी कादंबरी : चितेत आणि समीक्षा- 
डॉ, चंद्रकांत बांदिवडेकर; मेहता पब्लिशिंग 
हाऊस, घनश्री अपाटंमॅट्स, पुणे- ३२०; १९८२; 
पू. २२७; किंमत ४० रुपये. 

$$. व्यवहारात विज्ञान पहा - डॉ. गो. रा. केळकर; 
अनिरुद्ध साहित्य, १४९३ क, सदाशिव पेठ, 
पुणे- ३०; १९८१; पु. ११६; कि. ११ रुपये. 

क. गावकी ( आत्मकथन ) - रुस्तुम अचलखांब; 
श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार, पुणे ३०; 
१९८३; पृ. ७९; कि. २० रु. 

% उसासा ( काव्यसंग्रह ) - दत्ता वाघ; चेतश्री 
प्रकाशन, देशमुख चाळ, अमळनेर; १९८३; 
पू. २२; कि. ७ रुपये. 

$ तडजोड ( कवितासंग्रह )- नीता शाह; चेतश्री 
प्रकाशन, देशमुख चाळ, अमळनेर; १९८३, 
पु. ७०; कि. १२ रुपये, 

४ वेळूबनातली झोळ ( कवितासंग्रह )- अनुराधा 
. साळवेकर; चेतश्री प्रकाशन, देशमुख चाळ, 
ममळनेर; १९८३; पृ. ७९; कि. १५ रूपये, 

है मिटलेछी कवाडे- मुक्ता सवंगोड; चेतश्री 
प्रकाषन, देशमुख चाळ, अमळनेर; १९८३; 
पृ. १६१; कि. २० र्पये. ् 

% रानभैरी ( कवितासंग्रह ) “ नारायण उुमत; 
अनुराधा प्रकाशन; करमाळा ( जि. सोला- 
तूर ) ; १९८३; पृ. ६४; कि. ८ रुपये. 


क कुरक्षेत्रावरोल घतुळे ( कवितासंग्रह ) - गोतम 
सूयवंशी; श्री रेणूका प्रकाशन, ९५ अ, विद्या« 
नगर ( पूर्व ) , सेळू ( जि. परभणी ) ; 
१९८२; पृ. ५७; कि. १० स्पये. 

% बुद्ध ब भिक्खु आनंद- शरद्‌ पार्टील; सस्य- 
शोधक माक्‍्सेंवादी प्रकाशन, येवले (.जि. 

- न्ञाशिक ); १९८२३; पृ. २०; कि. ५ रुपये. 

% आंबेडकर-गांघी : तीन मुलाखती- रत्नाकर 
गणवीर; रत्नमित्र प्रकादन, आर. बी. ४, 
९९६/बी, ४० बंगला, सी-रोड, भुसावळ 
( जि. जळगाव ) ; १९८३; पृ. १०४; कि, 
१४ रुपये. 

अ धी. ना. पॅडसे : हस्तलिखित आणि परिष्करणे- 
जयंत परांजपे; अमेय प्रकांदन, २ विजयानंद 
बिल्डिंग, वर्धा मार्ग, नागपूर- १२; १९८३; 
पृ. १४४ कि. ३० रुपये. 

$ संशोधन-शेलाफा- डॉ. सुरेश म. डोळके, अमेय 
प्रकाशन, वर्धा भागे, नागपूर- १२; १९८३; 
पृ. १६५; कि. ३० रुपये. 

% जुगलबंदी- केशव मेश्राम; परिमल प्रकाशन, 
औरंगाबाद; १९८२; पृ. ८८; कि. १५ रुपये, 

% रुतलेली भाणसे- केशव मेश्राम; दिनपुष्प प्रंका- 
शन, कृष्णा बी- १२, गिरगाव, मुंबई ४००००४; 
पृ., १०८३ कि. १७ रुपये. 

%. भरण कृष्णाजी कांबळे (कविता १९७०-८३)- 
अरुण कृष्णाजी कांबळे; संकल्प प्रकादन, 


४६/१२३९१,. नेहरूनगर, कुर्ला ( पूर्व ), मुंबई 
४०००२४; १९८३; पृ. ७२; कि. १० रूपये. 


अनुक्रमणिका 


०६२ भैवभारते जानेवारी, १९८४ 
कवेत जॅरजेर मरमर र अर मेर वेर वेर केर मेशणज( जेर मेर जेर जेर अले मॅरजेशजेशजेशजेर्मेल्जेत्जेशजेलकश्कर 


आपल्या ग्रंथालयात अवद्दय हषीत अशी 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमालेची 


संग्राह्य वेचारिक मराठी प्रकाशने 


दास-शूत्रांची गुलामगिरी । शरद पाटील २५ रु. 


संपर्क : चिटणीस, प्राक्षपाठझाळामंडंळ, 
-_ आई (जि.सातारा ), 


पिन ४१२८०२३ 


ज्र 

अ€॒ . 

>.. 

ज्र 

१.5 

ज्र 

जर ी 

ज्र 

ज्र 

श्रॅ. % बैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोक्षी ३० रु. 

“न र कितीचे गली भाषांतर (पूर्वाधं) । ब्र स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. . 
1 स्त्र: एक भाष्य । डॉ० रा० भा०. पाटणकर ० झु. 

न $ पुरोहितवगेवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन प : 

>  % गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी न ५्र 

श्रॅ %  ळोकझाहीचे घोके । पन्नालाल सुराणा ० 

न . अ. भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश । सो० कमल पाध्ये | डं भय 

६ $ हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाळ ,गोहेळ डर 

>€  $ . महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर २झ 

श्रॅः क$ श्री० यक्षवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ , | 

श्रे:  संद्योधन साधना । डॉ० वसंत स० जोली गव त 

न्य % ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी र 

€ $$ आनंदाचा ढोहू । प्रा रा? ग० जाघव_ व्हे 

श्ॅ€ $ भावाथं रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत) बालकांड १२२ 

»€ % तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे | दिं 

्रॅ:4 % आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेवी प की 

अह $ वागीश्‍वरी । डॉ० गो० के० भट भतीध 

६ $% तबमानव्ताबाद व मानवाचा आद । १ २व 

अॅ€ क$ श्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती ) पुनर्मुद्रण । गंठ वा ळेळे ७, 

2. के बौद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार (पुनर्मुद्रण) । प० ल० वैद्य ५, 

न ४ चार्बाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी) । सदादिव आठवळे १५ ह. 

र्र गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे क. 

शि 

जा 

4 

र 

£. 

> 

श्र 

श्र 


जर 
र 


अअर्सेतजि त्यला जतिजजजजजजज जज 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । जानेवारी १९८४ 
हेल्ांडठा2त ]ध०. ३&7 - 29 810 1.1781060 (0 1059 शाप ॥1९-199/11011-1.100106 [ध्०. 6 


१- “२९७. ७. -क.. ७. <.. <७.. ७... <.. <<. ७ ७ ७. ७. ७...” 


क्र८८॥ 9८60 (007707777127(8 ॥॥-०॥४ -- 


17९0 .4// ॥ावाब 'टॅक्श्या/0॥ 
० ८<०-०७९/व//५० 5७३99२2 


6 
९ 
९ 
९ 
6 
र 
6 /1/॥/5 ॥.7त. 
6 
र 
| 
धट 
6 
१ 


शा. ५. ५७. 0ए॥पाप 


8 
१ 
9 
१ [वेश 13आल्लंञ 
8 
१ 
टं 
र 


॥11. 1. १. ९॥॥शा, 


शडातला( 


चि... व 
"ण्या 
/-“९. “स. “क “से. “स “७. “च “रक. >. “च. “७. “र. “र. “से “रक “९.2७. क. “आस.” “डळ “सळ. 


-आहके. “७, “> “अफे, “सके. “के “> “स. किबा सा -र्क. 
हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून "क. 
प्रे. पृ. रेगे यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


